अखिल भारतीय प्राच्यविद्यासम्मेळन 
शतवर्ष महोत्सव ग्रंथमाला - ७८ 


महानुभाव पंथाचे 
संस्कृत साहित्याला योगदान 


डॉ. मीनाक्षी सुभाष भांदककर 


प्रधानसंपादक 
आचार्य श्रीनिवास वरखेडी 


कुलगुरु 


संपादक 
आचार्य मधुसूदन पेन्ना 
संचालक, संशोधन व प्रकाशन विभाग 








कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय 


रामटेक, जि. नागपुर (महाराष्ट्र) 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Foyt niversity Ramtek Collection 


शौर्षक - महानुभाव पंथाचे संस्कृत साहित्याला 


योगदान 
लेखिका - डॉ. मीनाक्षी सुभाष भांदककर 
प्रधानसंपादक — आचार्य श्रीनिवास वरखेडी 
कुलगुरु, क.का.संवि., रामटेक 
संपादक — आचार्य मधुसूदन tT 


संचालक, संशोधन व प्रकाशन विभाग, 
क.का सं वि., रामटेक 


अखिल भारतीय प्रो. गौतम पटेल, अध्यक्ष 
प्राच्यविद्या सम्मेलन प्रो. सरोजा भाटे, सचिव 
प्रो. ग. उ. थिटे, उपाध्यक्ष 


संपादक मंडळ -- डॉ. दिनकर मराठे, क.का.संवि., रामटेक 
डॉ. वीणा गानु, नागपुर. 


प्रकाशन वर्ष -- २०२० 

आवृत्ती - प्रथम 

मूल्य — रू. २२०/- 

आय.एस.बी.एन. - ९७८-९३-८५७१०-३५-३ 
मुखपृष्ठ - श्री. उमेश पाटील 

मुद्रक -- दुर्गा प्रिन्टींग, नागपूर 

प्रकाशक - कुलसचिव, क.का.सं.वि., रामटेक 


प्रशासकीय भवन, मौदा रोड, रामटेक. 


The KK Sanskrit University does not hold any, RE AE Con regarding the 
GP 


these centenary publication books. The respective author is solely responsible. 





PREFACE 


It is indeed a matter of great pleasure and pride for Kavikulaguru 
Kalidas Sanskrit University, Ramtek to have this rarest opportunity 
of hosting the 50th session of All India Oriental Conference at Nagpur. 
This AIOC-50th session at Nagpur will be forever remembered by 
all as the year 2019 also happens to be the year of Centenary Cel- 
ebration of AIOC. The premier objective with which the great schol- 
ars of yester years had contemplated and established this national 
academic event called All India Oriental Conference has been achieved 
through these years with scores of young scholars contributing sig- 
nificantly to the treasure house of knowledge through their valuable 
research work. 


The research of yore and of the present should be properly recorded 
so as to make it easily available to all lovers of knowledge and wis- 
dom in the years to come. With this objective, we have contemplated 
to commemorate the 100th year of this grand event of 50th session 
of AIOC by way of publishing 100 monographs on different subjects 
in four languages viz., Sanskrit, Hindi, Marathi and English. It is no 
doubt a herculean task but still worth of it, for the reason that these 
100 monographs will inspire many young scholars to take upon a 
fresh study and research of the oriental subjects with more vigour 
and zeal. 


The AIOC Centenary Publication Series includes wide variety of sub- 
jects like Literature, Language, Veda, Indian Philosophy, Sanskrit 
Grammar, Law, Children Literature, Yoga, Astronomy and Astrol- 
ogy, Ayurveda, Pali, Prakrit, Jain, Buddhism, Education, Library 
Science, Poetics, Aesthetics, and Indology. It also includes reprint of 
some rare texts of academic importance which have gone out of print 
are not easily available. We wish to mark this centenary celebrations 
with this series that connects the glory of the past and aspirations of 
future. I place on record my sincere gratitude to all the authors of 
these monographs who have kindly contributed to the richness of this 
series. CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


I am confident that the books published in these series will definitely 
inspire the lovers of Oriental Learning in general and of Sanskrit Lan- 
guage and Literature in particular. 


On this occasion, we have published a memorable book of all the 
speeches of Section-Presidents of all previous sessions of AIOC. It 
is indeed a very capacious addition to any collection. I with all re- 
spect thank two eminent scholars of our times - Prof. Gautam Patel, 
President and Prof. Saroja Bhate, General Secretary, the torch bearers 
of AIOC who have not only encouraged us in this venture but also 
made all efforts to provide these valuable historical speeches for us. 
I thank all executive members of AIOC and my colleagues of the 
varsity for making this event a grand success. My words fall short in 
describing the painstaking efforts and scholarly commitment of my 
esteemed colleague Prof. Madhusudan Penna, local secretary of this 
session in bringing out this series. 


I also take this opportunity to profusely thank Shri. Subhash Jain and 
Shri Dipak Jain, the proprietors of New Bharatiya Book Corpora- 
tion, New Delhi for their enthusiastic approach and timely work with 
all precision and grace. 


Let us all sanctify ourselves in the eternal flow of wisdom by reading 
these books and recommending these to others also! 


सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌ 


Ramtek Prof. Shrinivasa Varakhedi 
10th January 2020 Vice Chancellor, KKSU 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University 
All India Oriental Conference 





100" Year 50" Session 
10*-12" January, 2020 


Chief Patron 
Hon'ble Nitin Gadkari 
Minister of Road, Transport & Highways of India 


Patron 
Prof. Shrinivasa Varakhedi 
Vice Chancellor, KKSU, Ramtek 


AIOC President 
Prof. Gautam Patel 
Chairman, Sanskrit Seva Samiti, Ahmedabad. 


AIOC General Secretary 
Prof. Saroja Bhate 
Professor of Sanskrit (Retd.), Pune University, Pune 


AIOC Local Secretary 
Prof. Penna Madhusudan 
Dean, KKSU, Ramtek 


Additional Local Secretary 
Dr. Harekrishna Agasti Dr. Dinakar Marathe 
Dr. Kalapini Agasti Dr. Parag Joshi 


Organising Committee 
Prof. C.G. Vij ayakumar, Registrar (I/c) & Dean, KKSU, Ramtek 
Prof. Nanda Puri, Dean, KKSU, Ramtek 
Prof. Krishnakumar Pandey, Dean, KKSU, Ramtek 
Prof. Laita Chandratre, Dean, KKSU, Ramtek 
Dr. Ramachandra Joshi, Finance Officer, KKSU, Ramtek 
Dr. Umesh Shivahare, Controller of Examination, KKSU, Ramtek 
Dr. Dipak Kapade, Librarian, KKSU, Ramtek 
Dr. Renuka Bokare, PRO, KKSU, Ramt 
सकी Seay Ear MASKER Technics Aae foleetio 
Shri. Pravin Kalambe, Security Officer, KKSU, Ramtek 


Reception Committee 
Prof. Shrinivasa Varakhedi, Chairperson Reception Committee & VC, KKSU 
Parampujya Govindagiri Swamiji, Rishikesh 
Prof. P.T Chande, Former VC, KKSU 
Prof. Uma Vaidya, Former VC, KKSU 
Prof. Vy endra Kumar, VC, National Law University, Nagpur 
Prof. Rajnish Shukla, VC, National Hindi University, Wardha 
Prof. Vinayak Kane, VC, RTM Nagpur University, Nagpur 
Shri Krupal Tumane, Member of Parliament 
Shri Girishji Vyas, Member of Legislative Council 
Shri. Chandrashekhar Bawankule, Guardian Minister, Nagpur 
Prof. Vishram Jamdar, Director, VNIT, Nagpur 
Dr. Bhushankumar Upadhyay, Commissioner of Police, Nagpur 
Shri Vijay Phanshikar, Editor, The Hitavada, Nagpur 
Shri Rajkumar Tirpude, Tirpude Group of Insitutions, Nagpur 
Shri. Mohabbat Singh, Tuli International, Nagpur. 
Shri. Chandragupta Varnekar, Principal Retd., Nagpur 
Shri. Suresh Sharma, Baidyanath, Nagpur 
Shri. Prabhakar Rao Mundle, Dharampeth Educational Institutions, Nagpur 


Executive Committee 


Prof. G. U. Thite, Dr. Brijeshkumar Shukla, 
Vice President Treasurer 
Members 

Dr. Rajni Satish Chandra Jha Dr. Mithilesh Kumar 
Prof. Shukla Ramakant Prof. Singh Prasoon Dutta 
Dr. Behera Ranjit Shri. Mishra Arun Ranjan 
Dr. Meena Shukla Dr. Mishra Baidyanath 
Dr. Nirmala Kulkarni Dr. Tripathi Rajendra Rasraj 
Dr. Roy Gauri Nath Shri. Harshdev Madhav 
Dr. Tripathi Uma Rani Dr. Kamdev Jha 
Dr. Pushpa Jha Dr. Parinita Deshpande 
Dr. Basu Ratna Dr. Jha Udayanath (Ashok) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


पाऊल पडते पुढे ............... 

'प्रेम म्हणजेच भक्ती' हे ज्यांनी जनमानसाला आपल्या तत्त्वज्ञानातून 
समजावून सांगितले, ज्या साधनदात्या परमेश्वराने हे संशोधनरूपी कमलपुष्प' 
विकसित करण्याची सुबुद्धी प्रदान केली आणि निर्विघ्नपणे ती पूर्णत्वास नेली 
त्याबद्दल त्या माझ्या सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामींच्या चरणी भक्तिभावपूर्वक हे कमलपुष्प 
अर्पण. 

कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ आणि अखिल भारतीय प्राच्य 
विद्या परिषद यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने आयोजित या 'अखिल भारतीय प्राच्य विद्या 
सम्मेलनासाठी कोणता विषय निवडावा? हा गहन प्रश्‍न मनात रुंजी घालत 
असताना ईश्वराच्याच प्रेरणेने 'महानुभाव पंथाचे संस्कृत साहित्याला योगदान' या 
विषयावर संशोधन करण्याची स्फूर्ती झाली आणि संशोधनांती याचे हे रूप आकारास 
आले. वरवर बघणाच्यास हा विषय जरी कठीण वाटत असला तरी तो माझ्यासाठी 
सहजसाध्य ठरला. यामागे दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. एक म्हणजे मी स्वतः 
महानुभाव पंथातील नामधारक उपदेशी आहे. सासर जरी वारकरी पंथीय असले तरी 
माझ्या माहेरहन मला हा वारसा मिळाला आहे. “नागपूरचे बगाडे साहेब' म्हणून 
पंथात ज्यांची ख्याती आहे असे माझे बाबा पूर्वाश्रमीचे “श्री. महादेवराव रामचंद्रराव 
बगाडे' आणि आता महानुभावीय दीक्षा घेतल्यानंतर “प. पू. इ. माधेराज पाचराऊत 
बाबा' म्हणून नावारूपाला आलेले आहेत. त्यांनी आम्हा भावंडांवर लहानपणापासूनच 
पंथीय संस्कार केले. पंथात 'सासर कसे मिळेल ?' या भीतीने मुलींना उपदेश देत 
नाहीत; परंतु मी विवाहापूर्वीच २० व्या वर्षी दत्त मंदिर, वाठोडा शुक्लेश्वर, जि. 
अमरावती येथील संचालक प. पू. प. म. श्रीवैद्यराज यक्षदेव यांच्याकडून उपदेश 
घेण्याची इच्छा प्रदर्शित करताच बाबांनी नकारघंटा दिली नाही. यासाठी प्रसन्नतेने 
होकार तर दिलाच, सोबतच “परमेश्वरच तुला साहाय्य करतील' असा आशीर्वादही 
दिला. स्वामींचा कृपाप्रसाद, बाबांचा आशीर्वाद आणि आईचे प्रेम यामुळेच 
आजपर्यंत प्रगतीपथाच्या वाटेवर जीवनाचा वारू मार्गक्रमण करीत आहे. 

दुसरे कारण असे की, पदवी स्तरापासूनच संस्कृत विषयाचा अभ्यास 
करायला सुरूवात केली आणि याच विषयात प्राध्यापकपदाची वृत्तीही प्राप्त 
झाली. “महानुभाव पंथ आणि संस्कृत विषय' हा योग माझ्याबाबतीत जुळून 
आला आणि गहन विचारमंथनांती या विषयाची निवड करण्यात आली. मी माझ्या 
अल्प प्रयत्नीमै औणिं “छुने यो विषयले SP tat प्रयत्न 
केला असला तरी या संशोधनाचे वाचन केल्यानंतर विद्वानांच्या निदर्शनास बऱयाच 


चुका येवू शकतात. त्यांनी त्या उदारमनाने निदर्शनास आणून दिल्या तर संशोधनात 
सुधारणा करण्यास वाव मिळेल. 

संशोधनाच्या निमित्ताने तथ्यसंकलन करण्यासाठी ग्रंथालय, गोपीराज 
संस्थान FER, दत्तमंदिर वाठोडा शुक्लेश्वर, श्रीप्रभूमंदिर पुसदा, राजापेठ आश्रम 
अमरावती आणि महानुभाव अध्यासन केन्द्र, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, 
अमरावती इत्यादी ठिकाणी भेटी दिल्या. परंतु कार्यव्यापृतता आणि वेळेअभावी 
सर्वज्ञ विद्यापीठ, माळवाडगाव, जि. श्रीरामपूर आणि संस्कृत गुरुकुलम्‌, फैजपूर, 
जि. जळगाव येथील ग्रंथालयात भेट देता आली नसली तरी दूरवाणीवरून संवाद 
साधता आला. या सर्व तथ्यसंकलनातून जे ग्रेथरूपी मोती गवसले आणि जी 
माहिती मिळाली त्याआधारे सर्वागपूर्ण संशोधन केल्याचे समाधान जरी वाटत 
असले तरी विद्वानांच्या दृष्टिकोनातून त्यात काही प्रमाणात अपूर्णत्वही असू 
शकते. कारण कोणतेही संशोधनकार्य हे पहिल्यांदाच कधीही पूर्णत्वास जात 
नसते. ज्याप्रमाणे समुद्रातून मोती काढण्यासाठी त्यात वारंवार डुबक्या माराव्या 
लागतात. त्याचप्रमाणे संशोधन करण्यासाठीही वारंवार ग्रंथशोधनाचे कार्य करावे 
लागते. हे संशोधन पूर्ण झाले असे म्हटल्यापेक्षा या संशोधनापासून या विषयात 
भविष्यात बरेच काही संशोधन, लेखन आणि ग्रंथसंपदा तयार करण्याची मनस्वी 
इच्छा निर्माण झाली आहे. या संशोधनात प्रस्तुत परिषदेच्या निमित्ताने पडलेले हे 
पहिले पाऊल आहे. प्रस्तुत संशोधन हे वस्तुनिष्ठ आणि निःसंदिग्धपणे करण्याचा 
आटोकाट प्रयत्न करण्यात आला आहे. यासाठी शक्य तेवढ्या महानुभावीय 
मराठी आणि सर्वच संस्कृत साहित्याचा आधार आणि आढावा घेऊन यथामती, 
यथाशक्ती चितनमनन करून अंतिम निष्कर्ष मांडलेले आहेत. तरीही “सर्वः सर्व न 
जानाति।' असा उदार विचार करून अनुभवी पंडितांना यात काही त्रुटी आणि 
प्रमाद आढळल्यास त्या त्यांनी निदर्शनास आणून द्याव्यात ही नम्र प्रार्थना. 

संशोधकाच्या दृष्टिकोनातून शेवटी एवढेच म्हणावेसे वाटते, “घासं गृहं 
तद्विलनं च कार्य समश्नतोऽन्यत्किल दैवकार्यम्‌।' म्हणजेच मुखात चर्वण केलेला 
घास गिळणे एवढेच आपले कार्य असते. तो घास गिळल्यानंतर पुढचे दैवाचे कार्य 
असते. त्याचप्रमाणे संशोधनकर्त्यानी जो विषयसंशोधनासाठी निवडला आहे त्यावर 
चर्वण म्हणजेच विचारमंथन करून तो व्यवस्थितपणे मांडणे एवढेच त्याचे कार्य 
असते. नंतरचे विद्वज्ञनाचे कार्य असते. 

det tere धी रित aent रथीव ऑधीरित पहिली 
कृती साधनदात्या परमेश्वरास अर्पण. 


प्रेमाच्या माणसांसाठी आपुलकीचे दोन शब्द ................ 


कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक ने आयोजित केलेल्या 
अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलनात प्रस्तुत शोधप्रकल्प सादर करताना आज 
मला मनस्वी आनंद होत आहे. प्रस्तुत प्रकल्प हा महानुभाव पंथावर आधारित 
असल्याने महानुभाव महंतांचा आधार घेतल्याशिवाय त्याला पूर्णत्व प्राप्त झाले 
नसते. या कार्यासाठी मला मनोभावे आशीर्वाद प्रदान करणारे माझे पंथीय गुरू श्री 
दत्त मंदिर, वाठोडा येथील संचालक, प. पू. प. म. श्री वैद्यराज यक्षदेव बाबा 
यांच्या क्रणातून मला कधीही मुक्त होता येणार नाही. त्यांचे आशीर्वाद म्हणजे 
माझ्यासाठी भगवंताच्या वरदानाप्रमाणे आहे. महाविद्यालयीन जीवनात अध्ययन ते 
अध्यापन या संपूर्ण प्रवासात माझ्या उत्कर्षाचा ध्यास घेणाऱ्या, सदैव प्रेरणा आणि 
मार्गदर्शन करणाऱ्या, माझ्या अज्ञानरूपी व्यार्धीसाठी संजीवनी बूटीप्रमाणे असणाऱ्या, 
प्रस्तुत शोधकार्यासाठी हाक देवून ते पूर्णत्वास जाण्यासाठी अंतःकरणाच्या गाभा्यातून 
शुभकामना देणाऱ्या माझ्या मार्गदर्शिका एल. ए. डी. महाविद्यालाच्या माजी 
संस्कृत विभागप्रमुख प्रा. डॉ. शारदा रमेश गाडगे महोदया यांना शतश: नमन!! या 
सांसारिक आणि पारमार्थिक ज्ञानदात्यांविषयी मी आदर, सदभावना आणि कृतज्ञता 
व्यक्त करीत या गुरूद्वयांपुढे नतमस्तक होऊन सदैव यांच्या ऋणातच राहू इच्छिते. 


प्रस्तुत शोधकार्यासाठी ग्रंथसंशोधन करणे हे फार जिकीरीचे कार्य होते. 
या कार्यात मला सहकार्य करणारे गोपीराज संस्थान, ay येथील महानुभावीय 
भव्य ग्रंथालयाचे संचालक प. पू. प. म. गोपीराज बाबा, महानुभाव अध्यासन 
केन्द्र, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावतीचे संचालक म. श्री डॉ. 
राजेन्द्र सोनपेठकर बाबा, तसेच अनेक ग्रंथांची रचना करून परमेश्वराचे तत्त्वज्ञान 
जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविणारे श्री. पुरुषोत्तमराव नागपुरे यांचे विशेष आभार. यांनी 
आपापले ग्रंथदालन खुले करून माझ्या संशोधनकार्याला गती आणि योग्य दिशा 
दिली आहे. यांच्याप्रती मी मन:पूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करते. 


माझ्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य ‘st. saa कारमोरे' सरांनी 
महाविद्यालयाच्या कार्यभारातून काही काळ विश्रांती दिल्यामुळेच ही संशोधनमोहीम 
पूर्णत्वास गेली. अध्यापनवृत्तीत ग्रंथप्रकाशनाचे महत्त्व पटवून देणारे प्रा. डॉ. 


नितीन saad’, शोधकार्यासाठी सहकार्य आणि मार्गदर्शन करणारी माझी सखी 
pst Å ज्ञानविज्ञीनं ulguru Kalidas Sanskrit Univ थील Ramtek Collection pe 
शासकीय Rom: ज्ञानिविज्ञान संस्था, अमरावती ये संस्कृत प्राध्यापिका 'डॉ. 


रूपाली कवीश्वर' या सहकारीद्वयांनी केलेली मदत ही शब्दातीत आहे. तसेच माझे 
पती 'श्री. सुभाष विठ्ठलराव भांदककर' जे या कार्यात सदैव सहधर्म पार पाडण्याच्या 
उदात्त हेतूने माझ्यामागे पाठिराख्याप्रमाणे उभे राहिले. हे चौघेही मला नेहमीच 
सहकार्य करत आलेले आहेत आणि यापुढेही करत राहतील यात माझ्या मनात 
शंकेचा लवलेशही नाही. म्हणूनच धन्यवादासारख्या कृत्रिम आणि कोरड्या 
शब्दानी या चतुर्जनांच्या अकृत्रिम प्रेमाचे अवमूल्यनच केल्यासारखे होईल. यांच्या 
STYRTET भार नेहमीच माझ्या मनावर राहील. 


संशोधानाचे मुद्रण करणारे संजय कॉम्प्युटर चे संचालक सौ. मनीषा 
आणि श्री. संजय चांदूरकर या दाम्पत्याचे मनापासून आभार. यांनी वेळेवर कार्य 
पूर्ण करण्याची तसदी घेतली. शिवाय प्रस्तुत संशोधनासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन 
करणाऱ्या संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभा, नागपूरच्या सदस्या सौ. वीणा गानू 
महोदया यांच्या प्रतीही मी ऋणी आहे. 


शेवटी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे ज्यांचे ज्यांचे सहकार्य या कार्याला लाभले 
त्या सर्वाचे अंतरीच्या गाभाऱयातून आभार! 


डॉ. मीनाक्षी सुभाष भांदककर 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


अनुक्रमणिका 


प्रकरण पहिले 
प्रस्तावना 


प्रकरण दुसरे 
महानुभाव पंथाचा संक्षिप्त परिचय 


प्रकरण तिसरे 
महानुभावी साहित्य -संक्षिप्त परिचय 


प्रकरण चवथे 
महानुभाव पंथातील चरित्रात्मक संस्कृत ग्रंथ 


प्रकरण पाचवे 
महानुभाव पंथातील तत्त्वज्ञानात्मक संस्कृत ग्रंथ 


प्रकरण सहावे 
महानुभाव पंथातील स्तोत्रवाङ्मय 


प्रकरण सातवे 
महानुभाव पंथातील संस्कृत साहित्य आणि मूल्यशिक्षण 


प्रकरण आठवे 
उपसंहार 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


प्रकरण पहिले 
प्रस्तावना 


यन्मूर्तिःस्तवनेऽति मन्द मतयो ब्रहेन्द्ररूद्रादयः 
सिद्धःकुण्ठित बुद्धयोऽवर गिरां पारङ्गता arve: 
यत्‌ क्रीडा कथनेति मन्थर मतिः शेषः शुको नारदः 
तं स्तोतुं कथमुद्यमो मम मते धृष्टत्वमेतत्‌ gaa" 


ज्या परमेश्वराच्या मूर्तीचे वर्णन करावयास ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश 
इत्यादिकांची बुद्धीही मंद झाली. भैरव अवरवाणीत अडले. वादविवादात आणि 
पांडित्यात कुशल असलेल्या विद्वानांची बुद्धीही स्तब्ध झाली. ज्यांच्या लीळा 
सांगण्यास शेष, शुक आणि नारद यांची बुद्धी स्खलित झाली. तरीही हे माझ्या 
बुद्धे, त्या परमेश्वराची स्तुती करावयास तू हिम्मत धरून कशी बरे उद्यम करीत 
आहेस? 

भारत हा बहुविध धर्म-पंथ-संप्रदायांचा आश्रस्थान असलेला देश आहे. 
इथे प्रदेश-वेष-भाषा याबाबतीत विविधता असूनही एकता दिसून येते. त्याचप्रमाणे 
तत्त्वज्ञानाच्या अनुषंगानेही अनेकत्वात एकत्व दृष्टिपथात येते. याच तत्त्वज्ञानातील 
मतमतांतरांमुळे केवळ एका हिंदू धर्मातच अनेक लहान मोठे अनेक पंथ दिसून 
येतात. या पंथांनाच “संप्रदाय' असेही दुसरे नाव आहे. या सर्व संप्रदायांमधील 
“महानुभाव पंथ' हा महाराष्ट्रभूमीत शालिवाहन शकाच्या बाराव्या शतकात तर 
इसवी सनाच्या तेराव्या शतकात उदयाला आला. श्रीचक्रधर स्वामी हे महानुभाव 
पंथाचे संस्थापक आणि प्रवर्तक आहेत. आज महानुभाव या नावाने हा पंथ जरी 
ओळखला जात असला तरी याची 'महात्मा' 'अच्युतगोत्रीय' 'जयकृष्णीपंथ' 
“प्रतीतीपंथ' ‘sear? ant अशी अन्य नावेही आहेत. “महान्‌ अनुभवो बलं 
तेजः यस्य सः महानुभावः’ म्हणजेच ईश्वराच्या महान अनुभवाची, बलाची 
आणि तेजाची प्रतीती ज्यांना आली आहे ते महानुभाव होत. महाराष्ट्रात या 
पंथाचे अनुयायी वर्‍हाड, खानदेश, मराठवाडा, पुणे या भागात विपुल प्रमाणात 
आहेत. केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर उत्तरप्रदेश, पंजाब मध्येही या पंथाचे 
अनुयायी आढळून येतात. हा पंथ केवळ भारतापुरताच मर्यादित राहिला नाही तर 


काबूल कंदाहार पर्यंतही याची पाळेमुळे विखुरलेली आहेत 
शासय ru A अलिप्ततावाटी nskrit आ Ramtek याल काबा n 
महानुभाव पथा दि षयी * स्वत:च्याच Ta जगणारा 


1 


पंथ' असे अन्य पंथीयांचे मत आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. स्वामी 
श्रीचक्रधरांनीच हे 'अध्रीत शास्त्र की गा : कव्हणाप्रती न बोलावे:'* असा 
आपल्या शिष्यांना उपदेश केला होता. त्यामुळे त्यांच्या अनुयायांनी हा पंथ 
स्वत:पर्यंतच सीमित ठेवला. जे या पंथाचे अनुयायी होतील, म्हणजेच जे उपदेश 
घेतील त्यांनाच पंचकृष्णांचं नाम घेण्याचा अधिकार असे. त्यामुळे या पंथाच्या 
उदयापासून ते विसाव्या शतकापर्यंत या पंथातील तत्त्वज्ञान हे चार कपाटांच्या आत 
बंदिस्त राहिलं होतं. यातील साहित्यनिर्मिती ही सुद्धा पंथीयांपुरतीच सीमित 
राहिली होती. म्हणूनच या पंथात अनेक मराठी आणि संस्कृत रचना आहेत याकडे 
कुणाचेही लक्ष वेधल्या गेले नाही. म्हणून हा पंथ कठोरतेने धर्म जपणाऱ्या काहीच 
संतमहंतवासनिकांपर्यंत सीमित राहतो की का अशी परिस्थिती निर्माण झाली 
होती. काळानुसार जर आपण स्वत:त परिवर्तन करून घेतले नाही तर आपला नाश 
होण्यास फार वेळ लागत नाही हे जवळपास सर्वच तत्त्ववेत्त्यांचे मत आहे, म्हणूनच 
काळाची पावले ओळखणाऱ्या काही धर्मवेड्या महंतांनी आपल्या या ज्ञानाची 
कवाडे खुली केली आणि पंथीय तत्त्वज्ञान जगापुढे यायला लागले. 

या पंथाचे प्रवर्तक आणि संस्थापक श्रीचक्रधर स्वामी यांच्या उत्तरापंथे 
गमनानंतर या पंथातील कविप्रवृत्तीच्या भक्तांनी आचार्य नागदेवांसारखेच 
आपल्यालाही स्वामींचे सदैव स्मरण करता यावे म्हणून त्यांच्याच मुखातून स्वामींच्या 
आठवणी ऐकून त्या लिहून काढल्या. याच प्रेरणेतून पुढे महानुभाव पंथात 
ग्रंथनिर्मितीला सुरूवात झाली. स्वामींनी मराठी भाषा ही धर्मभाषा मानली असल्याने 
या पंथाचे सर्वच साहित्य हे मराठी भाषेत प्रसूत झाले. परंतु अंतरीच्या कळा 
मनुष्याला स्वस्थ बसू देत नाही म्हणतात तेच खरे. स्वामींचे जास्तीत जास्त 
अनुयायी हे ब्राह्मण असल्याने त्यांची मराठीप्रमाणेच संस्कृत भाषेतही गती होती. 
म्हणूनच श्रीनागदेवाचार्यानी नकार दिल्यानंतरही आपसूकच त्यांच्या हातून संस्कृत 
रचना निर्माण व्हायला लागल्या. 

आज पंथात मराठी भाषेत असलेल्या सर्वच रचना या साहित्याच्या 
दृष्टीने अद्वितीय आहेत असा शिक्कामोर्तब साहित्यकारांकडून करण्यात आला. 
परंतु नंतरच्या काळात पंथात संस्कृत जाणणारे आणि समजणारे हे नगण्य राहिल्यामुळे 
पंथीय संस्कृतग्रंथ हे काळाच्या ओघात गुडूप झाले. जसजशी मराठी ग्रंथांना 
प्रसिद्धी m AA रोली तसतशी या-पंथाकडे nevnt लोक्दष्टी बदलत गेली. 


avikulguru Kalidas Sanskrit University Ram ion 


यातूनच काही पंथीय आणि पंथीयेतर संस्कृत विद्वानानी या पंथातील संस्कृत 


2 


रचनेकडे आपली नजर वळविली आणि ते ग्रंथ प्रकाशात आणले. पंथातील पंडित 
महंतांनी आता याकडे लक्ष द्यायला सुरूवात केलेली असली तरी हेही प्रमाण 
अत्यल्प आहे. 

म्हणूनच आजही या पंथातील बरेच संस्कृत साहित्य हे अनुपलब्ध 
आणि अप्रकाशित आहे. जे काही प्रकाशित झाले आहे तेही विविध मठात, 
आश्रमात आणि ग्रंथालयात यत्रतत्र विखुरलेले आहे. या सर्व ग्रंथांमधील प्रकाशित 
आणि अप्रकाशित ग्रंथ किती? या ग्रंथांचा वर्ण्यविषय कोणता? हा शोध 
घेण्यासोबतच हे सर्व ग्रंथ एका ठिकाणी आणणे, त्यांची यादी तयार करणे, 
त्यांच्याकडे पंथीयेतर विद्वानांचे लक्ष वेधून घेणे आणि पर्यायाने या ग्रंथांना पुनश्च 
एकदा प्रकाशझोतात आणणे पंथाच्या आणि पंथीय साहित्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक 
आहे. 

१.१ शोधप्रबंधाची उद्दिष्ट्ये : 

१) महानुभाव पंथाची पाळेमुळे केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर दिल्ली, 
पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, काबूल-कंदाहार पर्यंत पसरलेली दिसून येतात. मराठी 
ही या पंथाची धर्मभाषा असल्यामुळे तीच पंथाच्या प्रचाराचीही भाषा राहिली आहे. 
त्यामुळे मराठी भाषेव्यतिरिक्त पंजाबी, हिंदी, संस्कृत इ. भारतीय भाषांमध्येही 
पथसाहित्याची निर्मिती झालेली आढळून ययेते. याविषयी अत्यंत तुरळक ज्ञानीजन 
परिचित आहेत. महानुभाव पंथातील संस्कृत साहित्याचा परिचय केवळ पंथीयांनाच 
नाही तर पंथीयेतर विद्वानांनाही व्हावा आणि अभ्यासकांना अज्ञात असलेले हे 
साहित्यदालन सर्वासाठी खुले होऊन त्यातील वाग्धनाची झळाळी सर्वाच्या अनुभवाला 
यावी हा या संशोधनाचा उद्देश आहे. 

२) मराठी भाषा ही प्रादेशिक आहे तर संस्कृत भाषा ही सर्वप्रांतीय 
भारतीय भाषा आहे. आसेतुहिमाचल संस्कृत भाषेचे अध्ययन आणि अध्यापन 
अविरतपणे सुरू असते. महानुभाव पंथातील मराठी साहित्य हे संपूर्ण भारतातील 
विद्वानांना परिचित होण्यासाठी याच महानुभावीय संस्कृत साहित्याचा आश्रय घेणे 
अपरिहार्य ठरते. म्हणून प्रस्तुत शोधातून सुबद्ध, सुसंघटित आणि समृद्ध महानुभावीय 
संस्कृत साहित्याचा अल्पसा परिचय करून देण्याचा बाळबोध प्रयत्न करण्यात 
आला आहे. 

३) महानुभाव पंथातील बरेचसे संस्कृत साहित्य हे अप्रकाशित आहे. 
काही ग्रंथांची "तरे SRT frisere मोही. ERO RR STATA पंथातील 


3 


प्रकाशित आणि अप्रकाशित संस्कृत साहित्याचा शोध घेऊन त्यांचा परिचय 
जिज्ञासू विद्वानांना करून देणे हा प्रयत्न या संशोधनातून करण्यात आला आहे. 

४) महानुभाव पंथ हा हिंदू धर्मातील अग्रगण्य आणि श्रेष्ठ पंथ आहे. या 
पंथाचे तत्त्वज्ञान सर्वधर्मसमावेशक असले तरी पंथाचा आचारविचार अत्यंत काटेकोर 
आणि सूक्ष्म असल्यामुळे हा पंथ सर्वसामान्यांकडून आजतागायत उपेक्षितच राहिलेला 
आहे. याचमुळे पंथातील अवर्णनीय साहित्यही जिज्ञासू पंडितांकडून अस्पृष्ट आहे. 
पंथीयेतर साहित्यप्रेमींना या अज्ञात साहित्यभांडारापर्यंत सहजतेने पोहोचविण्याचे 
कार्य प्रस्तुत संशोधनाचे आहे. 

५) मराठी ही महानुभावांची धर्मभाषा असल्यामुळे या पंथातील सर्वच 
ग्रंथांची निर्मिती ही मराठी भाषेतूनच झाली आहे. म्हणून हा पंथ केवळ महाराष्ट्रापुरताच 
सीमित राहू नये या उदात्त प्रेरणेने प्रेरित झालेल्या महानुभावीय संस्कृत पंडितांनी 
केवळ मराठी भाषेलाच न जोजवता सुरभारतीलाही पंथीय साहित्याने अलंकृत 
करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. केवळ तात्विक दृष्टीने ईश्वरोपासना न करता 
भाषिक आणि साहित्यिक दृष्टीनेही पंथीय ज्ञानीभक्त समर्थ आहेत हे या संस्कृत 
साहित्यनिर्मितीमुळे अखिल महानुभावीय पंथीय आणि पंथीयेतर जिज्ञासू अभ्यासकांना 
कळून यावे हा या संशोधनाचा हेतू आहे. 

६) महाराष्ट्रातील बऱ्याच विद्यापीठांमध्ये महानुभावांचा 'लीळाचरित्र- 
एकांक हा चरित्रग्रंथ मराठी वाडूमयाचे अध्ययन अध्यापन करणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी 
लागू करण्यात आला आहे. पंथातील असे अनुवादित आणि टीकात्मक असलेले 
ग्रंथ संस्कृत साहित्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी लागू करण्यात आले 
तर महानुभावांच्या ज्ञानाचा आणि तत्त्वज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार होण्यास मदत 
होईल हेही प्रस्तुत संशोधनाचे एक उद्दिष्ट आहे. 

७) महानुभाव पंथातील तत्त्वज्ञान हे मूल्याधिष्ठित आहे. त्यामुळे पंथातील 
सर्वच ग्रंथांमधून या नैतिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, तात्त्विक मूल्यांची उधळण 
झालेली दिसून येते. या ग्रंथांचा प्रचार आणि प्रसार झात्यास ही मूल्ये शैक्षणिक 
मूल्यांतर्गत आबालवृद्धांमध्ये संक्रमित केल्या जाऊ शकतात. यादृष्टीने या ग्रंथांचे 
सुसूत्रीकरण करणे अत्यावश्क आहे. 

८) या सर्व महानुभावीय संस्कृत ग्रंथांना खर्‍या अर्थाने ज्ञानी अभ्यासू न 
गवसल्यामुळे काही ग्रंथ आजही हस्तलिखितापुरतेच मर्यादित आहेत. काही 
प्रकाशित AA es Sei ले आहेत GU SBT अप्रकाशित 


असल्यामुळे काळाच्या पडद्याआड विलुप्त होण्याची शंका आहे. म्हणूनच अत्रतत्र 
विखुरलेल्या अवस्थेत असलेल्या या सर्व महानुभावीय संस्कृत ग्रंथांना सूत्रबद्ध 
करण्याचे उद्दिष्ट प्रस्तुत संशोधनाचे आहे. 


१.२ संशोधनाविषयी संक्षिप्त विवक्षा - 

महानुभाव पंथात संस्कृत साहित्य विपुल आणि विस्तृत प्रमाणात उपलब्ध 
आहे. यात प्रामुख्याने चरित्रात्मक, तत्त्वज्ञानात्मक, प्रबोधनात्मक, शिवेतरक्षतिस्तोत्रात्मक, 
लीलावर्णनात्मक इ. अनेक प्रकार आढळतात. या सर्व साहित्यग्रेथाचा तात्विक, 
साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, ऐतिहासिक, व्यक्तिचित्रणात्मक 
या सर्व दृष्टीने विचार केल्यास प्रस्तुत संशोधनाची व्याप्ती फार मोठी आहे. या 
सर्वच संस्कृत ग्रंथांच्या सर्वागीण विश्लेषण आणि विवेचनासाठी स्वतंत्रपणे संशोधन 
केल्या जाऊ शकते. महानुभाव पंथ हा सर्वस्वी मराठी भाषेचे लावण्य वृद्धिंगत 
करण्यास कटिबद्ध असला तरी काही वैदग्ध्य कवींनी देववाणीचे लेणेही समृद्ध 
करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु याविषयी पंथीय जन आज्ञात आहेत. शिवाय 
प्रसिद्धिपराङ्मुख असलेल्या या पंथाचा परिचय ही सर्वसामान्यांना नसल्यामुळे 
पंथातील संस्कृत ग्रंथांचे ज्ञान तरी कसे असणार? पंथीयच संस्कृत ग्रंथांपासून 
अनभिज्ञ आहेत तर मग पंथीयेतर संस्कृत विद्वज्जनांना तरी याचा सुगावा कसा 
लागेल? म्हणूनच या संशोधनात जे प्रकाशित महानुभावीय संस्कृत साहित्याचा 
परिचय करून देण्यात आला आहे. 
प्रस्तुत संशोधनासाठी खालील महानुभावीय संस्कृत ग्रंथाचा परिचय देण्यात येणार 
आहे 
१. पंडित केशिराज त्रासविरचित रत्नमाला स्तोत्र 
२ दृष्टान्तस्तोत्र 
३. '' ज्ञानकलानिधिस्तोत्र 
४ दृष्टान्तनामावली स्तोत्र 
५. पंडित भास्करभट्ट बोरीकरविरचित चालीसाख्यस्तोत्रमूर्तिवर्णनम्‌ 
ह. °” नरविलापस्तोत्र 
७ 
८ 
8 
३ 


११ 


११ 


i सस्कृत पूजावसर 
पंडित आनेराजत्रासविरचित द्वात्रिशत्लक्षणरत्नाकर 
लक्ष्मींद्रभट देऊळवाडेकरविरचित ज्ञानभास्कर 


पडित “ aa जास्त पत anskrit TT amtek Collection 


११. महंत दिगंबर विश्वनाथ बीडकर सार्थ सुबोधम्‌ सर्वज्ञ श्रीचक्रधर लीलामृतम्‌ 
१२. स्तोत्रावली पारायणपुस्तकातील स्तोत्रांचा अतिसंक्षिप्त परिचय 


या स्वीकृत महानुभावीय ग्रंथांव्यतिरिक्त साहित्यात अनेक संस्कृत ग्रंथांचा 
नामोल्लेख आढळतो. जे आज कालकवलित झाले असावे. काही केवळ स्वनामनिर्देशित 
आहेत. काही स्फुटलिखाणापर्यंतच मर्यादित आहेत तर काही अप्रकाशित आहेत. 
त्यामुळे त्या ग्रंथांचा विचार या संशोधनात केलेला नाही. 

महानुभावीय साहित्यात महंत सारंगधर पुसदेकर यांचे नाव आदराने घेतले 
जाते. महंत सारंगधर पुसदेकर हे प्राध्यापकपदावरून निवृत्ती स्वीकारून पंथीय दीक्षा 
स्वीकारलेले सध्या संस्कृत गुरुकुलम्‌, फैजपूर येथे विद्यार्थ्याना आपल्या ज्ञानाचा 
अनमोल ठेवा देण्यात व्यग्न झालेले आहेत. त्यांनी महानुभावीय तत्त्वज्ञानावर 
आधारित 'परमहंसशास्त्रपद्धती' आणि 'काव्यचूडामणी' या दोन ग्रंथांची निर्मिती 
केली आहे. परंतु हे हस्तलिखित स्फुटकाव्यात्मक आहेत. या दोन ग्रंथांचा शोध 
घेण्यासाठी पुसदा या गावी गेले असता ग्रंथांचे रचयिते महंत सारंगधर पुसदेकर 
यांच्याशी भेट झाली. अजूनही या ग्रंथांवर कवीचं कार्य सुरूच आहे. “भविष्यात 
या ग्रंथांचं प्रकाशन लवकरच PE असे त्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनामुळे या तात्त्विक 
ग्रंथांचा मागोवा प्रस्तुत संशोधनात घेण्यात आलेला नाही. 

प्रस्तुत संशोधन 'महानुभाव पंथीय संस्कृत साहित्याचे परिचयात्मक अध्ययन' 
करण्याइतपत मर्यादित ठेवलेले आहे. सर्वत्र विखुरलेल्या अवस्थेत असलेल्या या 
पंथीय संस्कृत साहित्याला एकसूत्रात बांधून सर्व संस्कृत ग्रंथांचे परिचयात्मक 
अध्ययन करणे आणि पंथीय संस्कृत ग्रंथमाला निर्माण करणे हीच या संशोधनाची 
प्रथम पायरी आहे. 

महानुभावपंथीय कवींनी आपापल्या ग्रंथांची रचना ही स्वामींनी सांगितलेल्या 
तत्त्वज्ञानावर आधारित केलेली आहे. या संपूर्ण साहित्यात ग्रंथांचा आणि काव्याचा 
विषय हा श्रीचक्रधर स्वामींचे चरित्र आणि तत्त्वज्ञान हाच असल्यामुळे या संशोधनाचे 
“महानुभाव पंथाचा संक्षिप्त परिचय' हे पहिले प्रकरण श्रीचक्रधर स्वामींना समर्पित 
केलेले आहे. 

म्हाइंभटाने स्वामींच्या जीवनचरित्रावर आधारित “लीळाचरित्र' या 
चरित्रग्रंथाची निर्मिती केली. पुढे याच ग्रंथावर आधारित नंतरच्या पंथीय कवींनी 
अनेक ग्रंथांची निर्मिती केली. लीळाचरित्र ही महानुभावीय भावीय साहित्याची जननी 


य साहित्य Iguru Kalidas Sanskrit आणिं versity Ramtek, स्कृत भाषेतून 
आहे. महानुभावीय प्रथम मराठीत त्यानतर संस्कृत भाषेतून निर्माण 


6 


झाले. महानुभावीय संस्कृत साहित्य संपूर्णपणे मराठी साहित्यावर आधारित 
असल्यामुळे “महानुभाव पंथातील मराठी आणि संस्कृत साहित्य' या द्वितीय 
प्रकरणात महानुभावीय मराठी ग्रंथांची माहिती तसेच अनुपलब्ध तसेच अप्रकाशित 
संस्कृत ग्रंथांचा नामोल्लेख आणि निर्मितिप्रयोजन यांचा मागोवा घेण्यात आलेला 
आहे. 

“महानुभाव पंथातील चरित्रात्मक संस्कृत Ta’ या तृतीय प्रकरणात ज्या 
संस्कृत साहित्याचा परिचय करून द्यावयाचा आहे त्यापैकी श्रीचक्रधर स्वामींच्या 
जीवनचरित्रावर आधारित काव्यात्मक, कथात्मक आणि स्तोत्रात्मक चरित्रग्रंथांचा 
परिचय करून देण्यात येणार आहे. तर “महानुभाव पंथातील तत्त्वज्ञानात्मक संस्कृत 
ग्रंथ' या चतुर्थ प्रकरणात स्वामींनी आपल्या भक्तांना जे द्वैती तत्त्वज्ञान विस्तृतपणे 
सांगितले त्या तत्त्वज्ञानावर आधारित ज्या संस्कृत ग्रंथांची निर्मिती झाली आहे 
त्यांचा परिचय देण्यात येणार आहे. 

“महानुभाव पंथातील स्तोत्रकाव्ये आणि स्फुटस्तोत्रांचा परिचय' या 
पाचव्या प्रकरणात जी बृहद्‌ स्तोत्रात्मक काव्यांची निर्मिती झाली आहे त्यांच्या 
कवींचा संक्षिप्त परिचय आणि त्या काव्यांचा प्रधान विषय यावर चर्चा करण्यात 
येणार आहे. याशिवाय महानुभावीय नित्यादिनी पारायणात ज्या संस्कृत स्तोत्रांचा 
समावेश करण्यात आला आहे त्यांचा संक्षिप्त आढावा घेण्यात येणार आहे. 

महानुभावीय संस्कृत साहित्य आणि मूल्यशिक्षण' या सहाव्या प्रकरणात 
स्वामींच्या दैनंदिन आचरणातून तसेच त्यांनी सांगितलेल्या तत्त्वज्ञानातून समाजाला 
कोणकोणत्या मूल्यांची शिकवण मिळते याचे सविस्तर वर्णन केले आहे. 

'उपसंहार' हे सातवे प्रकरण आहे. यापूर्वी चर्चिल्या गेलेल्या प्रकरणांमधून 
जे अभिमत स्पष्ट झाले, जे निष्कर्ष आढळले, आगामी संशोधकांसाठी ज्या 
सूचना आहेत त्या सर्वाचा समावेश या अंतिम प्रकरणात करून देण्यात आला 
आहे. हे मूल्यमापनात्मक प्रकरण असल्यामुळे याचे स्वरूपही निष्कर्षरूप अतिसंक्षिप्त 
आहे. 


संदर्भसूची 

१. चालिसाख्य मूर्तिवर्णनम्‌, श्लोक १८ 

२. महानुभावांची अक्षरलेणी, संपादकीय 

३. Feire ste Seb SOT, क्र.९ 
४. सूत्रपाठ, आचार प्रकरण सूत्र १४२ 


प्रकरण दुसरे 
महानुभाव पंथाचा संक्षिप्त परिचय 


भारत देश हा धर्मपरायणांचा धार्मिक देश आहे. आसेतुहिमाचल इथे 
अनेक धर्म आणि पंथांचा उदय होऊन ते विकसित झालेले आहेत. यापैकीच 
“एकनिष्ठता आणि अनन्यभक्ती' वर आधारित असलेला “महानुभाव पंथ' आहे. 
गुजरात ही जन्मभूमी असलेल्या हरिपाळदेवाने श्रीचक्रधर स्वामी होऊन महाराष्ट्राला 
आपली कर्मभूमी बनविले आणि जीवोद्धरणकार्य' हेच स्वतःच्या जीवनाचे लक्ष्य 
ठरविले. याच महानुभाव पंथाचा थोडक्यात परिचय खालीलप्रमाणे - 


२.१ महानुभाव पंथाच्या उदयाची पार्श्वभूमी - 

महानुभाव पंथ उदयास येण्यापूर्वी महाराष्ट्रात देवगिरीकर यादवांची राजवट 
होती. महानुभावांच्या लीळाचरित्रात कृष्णदेव, महादेव, आमणदेव आणि रामचद्रदेव 
या चार यादवराजांचे उल्लेख येतात. तत्कालीन समाजातील धार्मिक परिस्थितीचा 
विचार केल्यास त्याकाळात कर्मकांडाचे अवास्तव स्तोम माजलेले होते. धर्माच्या 
अंतरंगाचा विसर पडून त्याच्या बाह्यांगांचाच बडेजाव होत होता. साहजिकच नाना 
प्रकारची देवदैवते, व्रतवैकल्ये, मंत्रतंत्र इत्यादी प्रकारांना ऊत येऊन सर्वत्र सकाम 
आणि बाह्य भक्तीने लोक प्रेरित झालेले होते.. वैदिक धर्माला खीळ लागली 
होती. देवताभक्ती हीच मोक्ष देवू शकते असा विशवास असलेल्या देवगिरी येथील 
यादव राज्याच्या प्रधानपदावर आरूढ असलेल्या हेमाद्रिपंडित' याने तर 
'चतुर्वर्गचितामणी' या ब्रतप्रधान ग्रंथाची रचना करून समाजापुढे शेकडो व्रतवैकल्य 
आणि उपवासांची यादीच ठेवली होती.' शिवाय अनेक तथाकथित साधुसंत, बुवा 
धर्माच्या नावाखाली लोकांची आर्थिक, मानसिक आणि काही प्रसंगी शारीरिक 
लूट करत होतेच. अशा बिकट परिस्थितीत श्रीचक्रधर स्वामींनी महानुभाव पंथाची 
उभारणी केली. स्त्री शूद्रादिकांनाही धर्म जोपासण्याचा अधिकार आहे असे 
अधिकारवाणीने सांगणाऱ्या स्वामींनी पंथीय तत्त्वज्ञान तळागाळातील सामान्य 
जनसमुदायापर्यंत पाहोचवावे यावर विशेष भर दिला. संस्कृत भाषेतील ज्ञान 
जनसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे असल्याने मराठी भाषेला आपली धर्मभाषा 
मानले आणि तिचा अभिमान धरला. त्याचबरोबर महाराष्ट्री gare’? असा 


भक्तांना 3984 0 करून eige eiet ru मन Univer; Ret Faye est पंथवृक्षाची 


8 


बीजनिर्मिती याच महाराष्ट्रभूमीत झाली. 


२.२ महानुभावांचे पूज्य पंचकृष्ण - 

महानुभावीय एकमेव ईश्‍वराची उपासना आणि आराधना करतात. “एके 
परमेश्वरे वीण न कोऽपि दास्यमोचक:।* असा विश्वास आणि श्रद्धा असलेले पंथीय 
केवळ ईश्वरी अवतारांनाच मानतात. पंथानुसार ते पाच अवतारांची म्हणजेच 
पंचकृष्णांची पूजा करतात. 

स्नात्वा तु गोमतीतीर्थे पञ्चकृष्णान्‌ विलोक्य वै। 

मर्त्यो मुक्तिमवाप्नोति भुक्त्वा भोगान्‌ यथेप्सितान्‌।।* 


श्रीदततात्रेप्रभूपासून द्वारावतीच्या श्रीचांगदेव राऊळांनी, श्रीचांगदेव 
राऊळांपासून श्रीगोविंदप्रभूंनी व श्रीगोविंदप्रभूपासून श्रीचक्रधर स्वामींनी ज्ञानशक्तीचा 
स्वीकार केला अशी गुरुपरंपरा आहे. शिवाय जगदगुरू आणि जगन्मान्य अबतार 
असलेले श्रीकृष्ण. असे पंच अवतार महानुभाव मानतात. या पाच अवतारांना 
'पंचकृष्ण' असेही म्हणतात. 


१. श्रीकृष्णप्रभू - 

द्वापार युगातील श्रीकृष्ण हे भारतभूमीचे जगप्रसिद्ध अवतार असल्यामुळे 
त्यांना महानुभावपंथीय पूज्य मानतात आणि त्यांनी निरूपिलेली 'गीता' हा शिरसावंद्य 
ग्रंथ समजतात. हा पूर्णब्रह्म परमेश्वर अवतार आहे. स्वामींनी भक्तांना दिलेल्या 
उपदेशामध्ये श्रीकृष्णांच्या लीळांचे महत्त्वही वर्णिले आहे. 


२. श्री दत्तात्रेयप्रभू - 

महानुभावांना पूज्य असणारे परमेश्वराचे दुसरे अवतार श्रीदत्तात्रेयप्रभू 
होय. श्रीचक्रधर स्वामींच्या “श्रीदत्तात्रेय प्रभूचा चतुर्युगी अवतारु'” या वचनानुसार 
श्रीदत्तात्रेय प्रभूंचा कृत, द्वापार, त्रेता आणि कली या चारही युगात विद्यमान 
असणारा अवतार आहे. शिवाय गुरुपरंपरेच्या दृष्टीनेही “या मार्गासि श्रीदत्तात्रेय प्रभु 
आदिकारण” या सूत्रानुसार स्वामींनी त्यांना पंथाचे आदिकारण म्हणजे मूळप्रवर्तक 
मानले आहे. दत्तात्रेय प्रभूंचे दर्शन अमोघ आहे असे पंथीय मानतात. 


३. श्रीचांगदेव राऊळ - 
शकाच्या बारात्रा शतकात फलटण ययेथे कऱ्हाडे ब्राह्मणाच्या कुळांत 


जनकनायक GP SETE पोटी TRIP लूला. आजन्म 
ब्रह्मचारी राहून त्यांनी युवावस्थेत सह्याद्री पर्वतावर जाऊन श्रीदत्तात्रेय प्रभूपासून 


9 


ज्ञानशक्तीचा स्वीकार केला. एकदा त्यांच्याकडे आकर्षित झालेल्या कामाख्या 
नावाच्या हठयोगिनीने त्यांचे ब्रह्मचर्यव्रत ढळविण्यासाठी सारखा प्रयत्न सुरू केला. 
या स्त्रीहट्टास कंटाळून त्यांनी आपल्या देहाचा त्याग केला आणि गुजरातमधील 
भडोच येथे मृतावस्थेत असलेल्या हरिपाळदेवाच्या शरीरात प्रवेश केला. जिवंत 
झालेले हरिपाळदेव हेच पुढे श्रीचक्रधर स्वामींच्या नावाने पंथात प्रसिद्ध होऊन 
त्यांनी महानुभाव पंथाची स्थापना केली. 


४. श्री गोविंदप्रभू ऊफ गुंडम राऊळ - 

ऋद्धिपुरप्रांती काटसूर या गावी काण्वशाखीय ब्राह्मणाच्या कुळात 
अनंतनायक आणि नेमाईसा या दाम्पत्याला जे पुत्ररत्न प्राप्त झाले त्याचे नाव 
'गुंडम' असे ठेवण्यात आले. याचे दुसरे नाव 'गोविंद' असेही होते. गुंडम राऊळ 
अवघे दोन वर्षाचे असताना त्यांचे मातापिता निवर्तले. म्हणून त्यांच्या मामामावशीने 
त्याचा प्रेमपूर्वक सांभाळ केला. TST राऊळ ईश्वरी अवतार असल्याने लहानपणापासून 
त्यांच्या सर्वच क्रिया या चमत्कारिक आणि अनाकलनीय होत्या. वयाच्या १६ 
व्या वर्षी त्यांनी द्वारावतीला जाऊन श्रीचांगदेव राऊळांपासून ज्ञानशक्तीचा स्वीकार 
केला आणि पुन्हा ऋद्विपूर येथे येऊन आपल्या अवतारकार्याला सुरूवात केली. 


५. सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामी - 

इसवी सनाच्या तेराव्या शतकाच्या प्रारंभी गुजरात मधील भडोच या गावी 
विशालदेव नामक प्रधानाच्या घरी हरिपाळदेव हा पुत्र जन्माला आला. ऐन 
तारुण्यावस्थेत या हरिपाळदेवाचा मृत्यू झाला. याच्या मृत शरीरात द्वारावती येथील 
श्रीचक्रपाणी नावाच्या एका ईश्वरावताराने प्रवेश करून तो देह स्वीकारला. सर्वांसमक्ष 
मरणाच्या तिरडीवर हरिपाळदेव जिवंत झाला. काही काळ गृहस्थाप्रमाणे आचरण 
केल्यानंतर पत्नीसंबंधित एका प्रसंगाने SST झालेल्या हरिपाळाने क्षणभंगूर संसाराची 
अनिश्‍चितता जाणून गृहत्याग केला आणि वैराग्य धारण करून एकाकी अवस्थेत 
महाराष्ट्राच्या भूमीवर भ्रमण करू लागला. पुढे योगायोगाने त्याची वऱ्हाडातील 
ऋद्धिपूर येथील अवतारी पुरुष असलेल्या श्रीगोविंद प्रभूंशी भेट झाली आणि 
पहिल्या भेटीतच त्यांच्याकडून हरिपाळदेवाने परावराचे ज्ञान स्वीकारून आपल्या 
अवतारी कार्यास प्रारंभ केला. त्या दिवसापासून हरिपाळदेव श्रीचक्रधर स्वामी या 
नावाने ओळखले जाऊ लागले. 


Tårer skr Safe aint प्करण्यांषर्यतथी“श्रीसैक्रधर स्वामींच्या 


10 


आयुष्याचे दोन ठळक कालखंड पडतात. पहिला एकांक म्हणजेच पूर्वार्ध. या 
काळात स्वामी एकाकी होते. त्यांच्याभोवती भक्तपरिवार नव्हता. ते एकटेच 
सह्याद्रीच्या पर्वतावर भ्रमण करीत असत. या कालखंडाची समाप्ती पैठण येथे 
झाली आणि दुसरा लोकांक म्हणजेच उत्तरार्ध. स्वामींच्या उत्तरापंथे गमन 
करण्यापर्यंतचा हा कालखंड आहे. केवळ आठ वर्षाच्या या काळात स्वामींनी 
आपल्या भक्तांना परमेश्वर भक्ती आणि पूर्ण द्वैती तत्त्वज्ञानाचे अमृतप्राशन करविले. 
श्रीचक्रधरस्वामींनी परमेश्वराचे ज्ञान आणि परमेश्वराची अनन्यभक्ती ही मोक्षाची 
समुच्चित साधने सांगून मोक्षाचा मार्ग सर्वाकरिता खुला केला. 

२.३ महानुभाव पंथाचे वैशिष्ट्ये - 

महानुभाव पंथ हा भारतभूमीतील अनेक भक्तिमागपिकी एक भक्तिमार्ग 
आहे. भक्तिमार्गात दोन प्रकारचे लोक असतात. पहिल्या प्रकारचे लोक ते की, 
जे ऐहिक आणि पारलौकिक सुखे मिळावीत म्हणून इंद्र, ब्रह्मा, विष्णू, महेश्वर, 
दुर्गा, भवानी, गणपती इत्यादी देविदेवतांची भक्ती करतात आणि दुसऱ्या प्रकारचे 
लोक ते असतात की, जे ऐहिक व पारलौकिक सुखांना नाशिवंत समजून त्यांच्यापासून 
कामची सुटका करून घेण्यासाठी मोक्ष प्राप्तीसाठी आणि ईश्वराचा आनंद 
मिळविण्यासाठी परमेश्वराची अनन्यभक्ती करतात. या दोन प्रकारच्या लोकांपैकी 
दुसऱ्या प्रकारचे लोक महानुभाव पंथाचे अनुयायी असतात. 
महानुभावांची भक्तीमार्गातील काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे - 

१. महानुभाव पंथ हा मुमुक्षूंचा पंथ आहे. हा मोक्षमार्ग असल्यामुळे या 
पंथातील भक्ती ही सुद्धा मोक्षमार्गाची वाटचाल करण्यास प्रेरित करणारी आहे. 
म्हणूनच ही आंधळी भक्ती नाही तर डोळस आहे. या भक्तीत भक्ताचे आपल्या 
अंतिम लक्ष्यावर म्हणजेच परमेश्वराच्या चरणी लीन होण्यावर लक्ष असते. 
म्हणूनच या पंथातील लोक इंद्र, ब्रह्मा, विष्णू, महेश्वर, दुर्गा, भवानी, गणपती 
इत्यादी देविदेवतांना परमेश्वरी अवतार मानत नाहीत. त्यामुळे ते यांची पूजाअर्चा, 
उपासना करीत नाहीत. तर “एके परमेश्वरे वीण' मोक्षदाता कोणीही नाही याची 
जाणीव असल्यामुळे हे लोक सदैव एकनिष्ठ राहून श्रीकृष्ण भगवंतांना साक्षात 
परमेश्वरावतार मानून त्यांची अनन्यभावाने उपासना करतात. हेच या पंथाचे 
भक्तिमार्गातील अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य आहे. 

२. महानुभाव पंथानुसार इतर देविदेवता हे नाशिवंत आणि क्षणिक 
सुखाची फळे देणारे असम" ae किमे परमेश्वरे हाचे Was Ge sf अविनाशी 


11 


फळ देणारा आहे म्हणजेच मोक्षाची प्राप्ती करून देणारा आहे. म्हणून या पंथात 
परमेश्वर भक्तीलाच विशेष महत्त्व आहे. 

३. या पंथानुसार भक्तीचा अधिकार सर्वच स्त्रीपुरुषांना आहे. अमुक एका 
विशिष्ट वर्णाचा किंबा जातीचा पुरुष किंवा स्त्री ज्ञानाची अधिकारी नसते, तर 
त्यांच्या मते कोणत्याही वर्णाचा किंबा जातीचा पुरुष अथवा स्त्री मोक्षमार्गाची 
वाटचाल करणारा वाटसरू असतो आणि त्याची अनन्यभक्ती ही या भक्तिमार्गासाठी 
अनन्यसाधारण असते. 

४. श्रीचक्रधर स्वामींनी आपल्या तच्चज्ञानातून समाजजीवनाचा राजमार्ग 
आणि ज्ञानमार्ग प्रशस्त केला. परंपरागत व विषमतावादी व्यवस्था नाकारून 
जन्मजात वर्ण, जातीयता व स्त्री-पुरुष यांच्यातील भेदभाव त्यांनी नाकारला. 
इतकेच नव्हे तर जातिभेद दर्शविणारे भोजनावरील निर्बध झुगारून आपल्या 
शिष्यांना चारही वर्णाकडे भिक्षा मागण्याची आज्ञा व अनुमती प्रदान केली. 
२.४ महानुभाव पंथाचे तत्त्वज्ञान - 

तत्त्वज्ञान म्हणजे ईश्वराविषयीचे यथार्थ ज्ञान होय'. श्रीचक्रधर स्वामींनी 
ज्या काळात आपले तत्त्वज्ञान सांगितले त्यावेळी महाराष्ट्रात शंकराचार्याचे केवलाद्वैत, 
रामानुजांचे विशिष्टाद्वैत, नाथपंथीयांचा हठयोग, भागवतांचा भक्तियोग अशा 
अनेक विचारप्रणाली प्रचलित होत्या. या सर्व विचारप्रणाली भक्तिमार्गाचा पुरस्कार 
करणाऱ्या असल्या तरी त्यांच्यात वैचारिक भिन्नता मात्र कमालीची होती. यापैकी 
एकही विचारप्रणाली स्वामींना मान्य नव्हती. म्हणूनच त्यांनी समाजातील 
उच्चभ्रूवर्णीयांसाठीच नाही, तर तळागाळातील लोकांच्या हितासाठी आणि 
उद्धारासाठी असलेली स्वत:ची एक नवीन तत्त्वप्रणाली जगापुढे आणली. ती 
संपूर्णपणे oct मताची आहे. यालाच आपण “महानुभावीय तत्त्वज्ञान' म्हणतो. 

महानुभावी तत्त्वज्ञानाचा व्यापक अर्थ लक्षात घेता मानसशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
आध्यात्मिक आणि दैवतविषकय प्रश्‍नांचा विचार यात दिसून येतो; म्हणजे असे 
की, मन, जाणीवा, संवेदना, भावना, बुद्धी, स्मरणशक्ती, कल्पनासामर्थ्य, भाषा, 
नैतिक वर्तन, जीवाचे अस्तित्व, ज्ञानाचे स्वरूप व त्याचा उगम, त्याचे सत्त्व व 
मर्यादा, नैसर्गिक चमत्कारांमागील शक्ती, जीवनाचे अंतिम सत्य, परमेश्वर आणि 
त्याचे गुण, निष्काम भक्ती या सर्व गोष्टींचा विचार महानुभावी तत्त्वज्ञानात 


करण्यात आला आहे. 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


12 


२.५ महानुभावी द्वैती तत्त्वज्ञान - परमेश्वरप्राप्तीचे मुख्य सूत्र 

श्रीचक्रधर स्वामींच्या तत्त्वज्ञानानुसार जीव आणि परमेश्वर हे दोन वेगळे 
घटक आहेत. त्यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीनेच जाणले पाहिजे. इतकेच नाही 
तर देवता आणि प्रपंच ही दोन तत्त्वेही त्यांनी जगापुढे आणली. जीव, देवता, प्रपंच 
आणि परमेश्वर या चार पदार्थापासून हे जग साकारले आहे. हे चारही पदार्थ नित्य 
आणि स्वतंत्र अस्तित्त्व असलेले आहेत. हे चारही पदार्थ परस्परांपासून भिन्न असून 
ते शेवटपर्यंत भिन्नच राहणार, त्यांच्यात अथवा त्यातील कोणत्याही दोहोंत ऐक्य 
होणे कधीच शक्‍य नाही. म्हणून महानुभाव तत्त्वज्ञानाला द्वैती तत्त्वज्ञान असे 
म्हणतात. 

जीवाला मोक्ष प्राप्त होण्यासाठी आवश्यक ते ज्ञान परमेश्वरावतारच देऊ 
शकतात. जड प्रपंच किंवा नित्यबद्ध देवता मुक्ती देऊ शकत नाहीत. जीव आणि 
देवता आपल्या उपासकाला काहीच देऊ शकत नाहीत असे नाही. ते काय देऊ 
शकतात, तर त्यांच्या ठिकाणी जेवढे ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, समृद्धी असेल तेवढेच 
ते देणार; परंतु नित्य आनंद, शाश्वत शांती आणि ईश्‍वराचे अढळपद केवळ 
परमेश्वरच देऊ शकतात. याविषयी श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेत 'सर्वधर्मान्परित्यज्य 
मामेकं शरणं व्रज।'° असे म्हटले आहे. म्हणून जीवाने केवळ परमेशवरालाच शरण 
जावे. इतर देविदेवतांची भक्ती करू नये. यालाच अनन्यभक्ती म्हणतात. 
२.५.१ महानुभावीय तत्त्वज्ञानातील चार पदार्थ - 
जीव - 

महानुभावीय तत्त्वज्ञानानुसार जीव हा स्वतंत्र पदार्थ आहे. जीव म्हणजेच 
आत्मा. जीव अनंत आणि अनादी असून कधीही नष्ट होत नाही. याचे आंतरिक 
स्वरूप शुद्ध असले तरी हा जीव अविद्येने ग्रस्त असतो. त्याच्या ठिकाणी अनंत 
दोष असल्याने तो सहजासहजी परमेश्वरात विलीन होऊ शकत नाही. तो नित्य 
आनंदाच्या शोधात असतो. त्यामुळे त्याचा परमेशवरभक्तीने आणि कृपेने उद्धार 
होऊ शकतो. आत्म्याचे परमात्म्याशी मीलन म्हणजेच मोक्ष होय. जीवाला 
परमेश्वराच्या यथार्थ ज्ञानामुळे मोक्ष प्राप्त करता येतो. “जीवाला मोक्षप्राप्ती' हाच 
परमेश्वराचा जगनिर्मितीमागील प्रधान हेतू आहे. परंतु जीवाभोवती अज्ञानाचे आवरण 
फारच जबरदस्त असल्याने त्याला आपल्या जीवनाचे उद्दिष्ट समजत नाही. म्हणून 
तो आपल्या इष्ट ध्येयापासून विचलित होतो आणि खऱ्या परमेश्वराची भक्ती न करता 
तो देवतांची भक्ती रथास भिस Sanskrit University Ramtek Collection 


13 


देवता - 

देवता हा पदार्थ नित्यबद्ध आहे. जीव जसे अनंत आहेत तशा देवताही 
अनंत आहेत. देवतावर्गात पुरुषदेवतांप्रमाणे स्त्रीदेवतांचाही अंतर्भाव होतो. या 
सर्वाचे मिळून एक 'देवताचक्र' आहे. ते इतके प्रचंड आहे की त्यास पृथ्वीएवढी 
पाटी आणि मेरुपर्वताएवढी लेखणीही पुरणार नाही. या देवतांमध्ये उच्च-नीच असा 
क्रम आहे. या सर्व देवतांमध्ये चैतन्यमाया' ही सर्वश्रेष्ठ देवता आहे. तिच्यापेक्षा 
“विश्वदेवता कनिष्ठ असून त्यापेक्षा 'अष्टभैरव' लहान आहेत. त्यांच्यापेक्षाही 
स्वर्गीच्या देवता' कनिष्ठ आणि त्याहीपेक्षा 'कर्मभूमीच्या देवता' लहान आहेत. 
या सर्वच देवता सचेतन असून त्यांच्या ठिकाणी ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्‍वर्य व 
प्रकाश या पाच प्रकारची समृद्धी असते. प्रत्येक मोठी देवता लहान देवतेला व्यापून 
असते. या सर्वच देवतांना माया व्यापलेली असते. कारण ती सर्वश्रेष्ठ आहे. मोठ्या 
देवता लहान देवतांना पाहू शकतात, पण लहान देवता मोठ्या देवतांना पाहू शकत 
नाही. या सर्वच देवतांवर ईश्वराचे नियंत्रण असते. या देवतांनाही परमेश्वराच्या 
अस्तित्वाचे ज्ञान असून त्या सृष्टीची उत्पत्ती, स्थिती आणि लय करण्यास 
कारणीभूत असतात. कोणतीही देवता परमेश्वर होऊ शकत नाही अथवा मोक्षही 
देऊ शकत नाही. म्हणून महानुभावीय देवतांची उपासना, आराधना आणि पूजा 
त्याज्य मानतात आणि केवळ एका ईश्वराची प्रसन्नता मिळविण्यासाठी सदैव प्रयत्न 
करतात. 
प्रपंच - 

महानुभावांच्या तत्त्वज्ञानातील तिसरा पदार्थ म्हणजे प्रपंच असून अव्यक्त 
आणि व्यक्त अशी त्याची दोन स्वरूपे आहेत. हा मूळ प्रपंच पृथ्वी, आप, तेज, 
वायू आणि आकाश ही पंचमहाभूते आणि सत्त्व, रज आणि तम हे तीन गुण अशा 
एकूण आठ घटक तत्त्वांनी बनलेला असून तो जड प्रवृत्तीचा आहे. यालाच 
महानुभाव 'अष्टधा प्रकृती' असे संबोधतात. या अष्टधा प्रकृतीपासूनच सर्व संसार 
विस्तारलेला आहे. अव्यक्त प्रपंच ईश्वराच्या इच्छेप्रमाणे व्यक्त होतो म्हणजेच 
कार्यरूप होतो आणि सृष्टिसंहाराच्या वेळी तो पुन्हा आपल्या अव्यक्तात म्हणजे 
कारणस्वरूपात विलीन होतो. कार्यरूप प्रपंच हा खोटा व अनित्य आहे असे 
महानुभावांचे मत आहे. 


परमेश्वर “CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
महानुभाव तत्त्वज्ञानातील चवथा पदार्थ 'परमेश्वर' असून तो एकमेव, 


14 


नित्यमुक्त, अनादि, निर्गुण, निराकार आणि शुद्ध आहे. महानुभाव ईश्वर' हा शब्द 

अव्यक्त स्वरूपासाठी वापरतात तर व्यक्त झालेल्या ईश्वरी अवताराला “परमेश्वर' 

असे संबोधतात. ब्रह्म आणि माया दोहोंनी युक्त असलेले ईश्वरी स्वरूप म्हणजेच 

परमेश्वर होय. ईश्वराचे स्वरूप ज्ञान आणि आनंद असून सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, 

प्रकाश, दया, माया, कृपा, करुणा इत्यादी अनंत गुण त्याच्या ठिकाणी आहेत. 
हाच परमेश्वर जीवाला नित्यानंद आणि मोक्ष देऊ शकतो. 


२.५.२ महानुभावांचे सृष्टिरचना आणि सृष्टिसंहाराविषीचे मत - 

ईश्वर हा सर्वगुणसंपन्न आणि सर्वशक्तिमान आहे. यामुळेच त्याला 
सृष्टिरचना, संहार आणि जीवोद्धारण यासारखी कर्मे करणे सहज शक्य असते. 
जीव, देवता आणि प्रपंच या तिन्ही पदार्थाचे नियमन करणारी ती एकमेव सर्वोच्च 
सत्ता आहे. पूर्वी परमेश्‍वराला जेव्हा सृष्टिरचनेची इच्छा झाली तेव्हा त्यांनी या 
तीनही पदार्थाकडे दृष्टी फिरविली. त्यांना असे दिसले की, सर्व देवता या आपापल्या 
आनंदात निमग्न आहेत. त्या चेतन आहेत; परंतु कुणाकडूनही आनंद मिळविण्याचा 
त्यांचा गुणधर्म नाही. प्रपंच हा नित्यजड आहे. तो चेतन नसल्याकारणाने त्याला 
आनंदाची आवश्यकता नाही. जीव हा चेतन असून सर्व प्रकारचे अधिकार आणि 
आनंद मिळवू शकणारा लवचिक पदार्थ आहे. परंतु त्याच्याकडे आनंद नाही. 
म्हणून आपला आनंद जीवांनाच द्यावा असे कृपाळू ईश्वराला वाटले. परंतु 
जीवाच्या ठिकाणी अविद्यादोष असल्याने तोच आनंद मिळविण्यात प्रमुख अडथळा 
असतो. यासाठीच जीवांमधील अविद्यादोष नष्ट करून त्यांना आपले सकल 
आणि शुद्ध ज्ञान देऊन त्यांचा उद्धार करण्यासाठी ईश्वर पृथ्वीतलावर वारंवार 
अबतार धारण करीत असतो. 


महानुभावांच्या मते सृष्टिसंहाराचे तीन प्रकार आहेत. 

१) महासंहार २) अवांतर महासंहार ३) युगान्तीचा महासंहार. 

यात अनत ब्रह्मांडांचा संहार हा महासंहार होय. त्यातील एखाद्या ब्रह्मांडाचा 
संहार हा अवांतर संहार असून युग संपल्यानंतर ब्रह्मांडातील कर्मभूमीचा संहार हा 
युगांतीचा महासंहार होय. संपूर्ण सृष्टीचा विलय झाला तरी जीव, देवता, प्रपंच 
आणि परमेश्वर हे चार पदार्थ नित्य म्हणजे कायमच राहतात अशी महानुभावांची 
धारणा आहे. 


२.५.३ महीनुभांबीधणसत्वत्ञांमामुसार'ज्ञांम'कर्म आणि भक्ती - 


15 


ज्ञान - 

सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामींनी ज्ञानप्राप्तीवर अधिक भर दिला आहे. कारण 
ज्ञान हेच परमेश्वरप्रापीचे एकमेव साधन आहे. स्वामींच्या मते ज्ञान म्हणजे 'जे जसे 
असेल ते तसेच यथार्थस्वरूपात समजणे म्हणजे ज्ञान होय' जीवाला या 
प्रपंचापासून कायमची सुटका हवी असेल तर त्याला आत्मज्ञान किंवा परमेश्वराचे 
ज्ञान होणे नितांत आवश्यक आहे. परमेश्वराच्या ज्ञानामुळेच जीवाची जन्ममरणाच्या 
फेऱ्यातून सुटका होते. ज्ञानदाता एकमेव परमेश्वरच आहे. परंतु जीवांच्या ठिकाणी 
ज्ञान मिळविण्यसची योग्यता, अधिकार आणि आर्तता असायला हवी. परमेश्वर 
जीवांना त्यांच्या अधिकारानुसारच ज्ञानबोध करवितात. या तत्त्वज्ञानानुसार शाब्दज्ञान, 
अपरोक्षज्ञान, सामान्यज्ञान आणि विशेषज्ञान अशा ज्ञानाच्या चार पायर्‍या आहेत. 
त्या चढून गेल्यावरच जीवाला मोक्षरूपी अढळपद प्राप्त होते. 


भक्ती - 

ज्ञान ही मोक्षप्रा्ीची पहिली पायरी आहे तर भक्ती ही दुसरी पायरी 
आहे. भक्ती म्हणजे ईश्वराविषयी असलेले उत्कट प्रेम. ज्ञानापेक्षाही प्रेम अधिक 
आनंददायी आणि रमणीय आहे. यासाठी भक्ताने अनन्यभक्ती करावी. अनन्यभक्ती 
म्हणजे संसारात आसक्ती न ठेवता केवळ परमेश्वराच्या ठिकाणी एकचित्त लावणे 
होय. ईश्वराविषयी सकाम भावना न ठेवता निष्काम भावना असावी. ईश्वराचा खरा 
भक्त कसा असतो ते श्रीकृष्णांनी भगवद्वीतेच्या १२ व्या अध्यायात सविस्तरपणे 
वर्णिले आहे. हीच भक्ती महानुभावीयांना मान्य आहे. परमेश्वराची प्राप्ती होण्यासाठी 
भक्ती हाच श्रेष्ठ मार्ग आहे. ज्ञान, ध्यान, विविध प्रकारची कर्मकांडे यांच्यापेक्षा 
भक्तीच्या मार्गानेच परमेश्वरप्राप्ती होऊ शकते असे महानुभाव तत्त्वज्ञान सांगते. 


कर्म - 

परमेश्वराची अनन्यभक्ती करून नित्यानंद मिळविण्याचा अधिकार सर्वच 
जीवांना प्राप्त झाला आहे; परंतु जो जीव या दृष्टीने प्रयत्न करील त्यालाच हा 
आनंद म्हणजे मोक्ष प्राप्त होणार. संसारातील थोडे सुखही प्रयत्न न करता कधी 
कुणाला मिळाले नाही मग ईश्वराचा इतका मोठा नित्यानंद स्वस्थ बसणाऱ्यांना 
कसा मिळेल? यासाठीच जीवाला कर्म करावे लागतात. पंथात कर्मालाच 'आचार' 
म्हटले आहे. 

मोर्क्षमीर्गची ret arr refer RSA" जो आचार 


16 


सांगितला आहे तो सूत्रपाठात निबद्ध आहे. 'असतिपरी' नावाच्या एकाच प्रकरणात 
मोक्षप्राप्तीसाठी आवश्यक कर्मे स्वामींनी सांगितलेली आहेत. आत्यंतिक निवृत्ती 
किंवा विरक्ती हे या पंथाच्या आचारधर्माचे वैशिष्ट्य आहे. अहिंसा, नि:संग, 
निवृत्ती आणि भक्ती ही या पंथाची चतुःसूत्री आहे. मुमुक्षूने स्वदेश, स्वग्राम आणि 
आमप्तसंबंधी यांचा त्याग करून आपले जीवन ईश्वरासाठी द्यावे अशी स्वामींची 
शिकवण आहे.* परमेश्वराचे निरंतर स्मरण हे पंथीयांचा प्रमुख जीवनकर्म आहे.*° 
महानुभाव हा भिक्षापंथ आहे. त्यामुळे भिक्षुकाने भिक्षा केव्हा, कधी, कोठे, कशी 
आणि कोणाला मागावी याचेही सविस्तर मार्गदर्शन केलेले आहे.'' यापद्धतीने 
भिक्षा्रती राहून कठोर वैराग्याचे पालन करीत साधकाने देवो माझा, मी देवाचा' 
अशा वृत्तीने जीवन कंठावे'' आणि 'धड तुटलेयांतेही परमेश्वराते न सोडावे: वासना 
न संडाबी:'' अशी स्वामींची सांप्रदायिकांसाठी आचारसंहिता आहे. हीच 
पंथियांसाठी विहित कर्मे आहेत. 

अशाप्रकारचे तत्त्वज्ञान सांगून धर्मसंस्थापनाचे कार्य करणाऱ्या स्वामींनी 
तत्कालीन समाजात एकप्रकारची क्रांती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच 
नाही तर तत्कालीन समाजात धर्मग्रंथांची आणि धर्म जाणण्याची भाषा संस्कृत 
असल्याने केवळ समाजात धर्मजागृती निर्माण करण्यासाठी संस्कृत भाषेचाही 
अंगिकार केला नाही, तर जनसामान्यांची मायबोली असलेल्या मराठी भाषेचाच 
कैवार घेतला. पैठण हे त्याकाळातील धर्मप्रसाराचे व कर्मकांड्यांचे केन्द्रस्थान 
असल्यामुळे त्यांनी पैठण हेच आपले केंद्र निश्‍चित केले. स्वामींनी देवतांचे 
महत्त्वच अमान्य केले असल्याने पुरोहितांचे वर्चस्व संपणार की काय, अशी 
धर्ममार्तडामध्ये भीती निर्माण झाली होती. म्हणूनच या तत्त्वज्ञानामुळे श्रीचक्रधर 
स्वामींना पुरोहितांचा रोष ओढवून घ्यावा लागला. 


२.६ महानुभावीय लिपी : 

महानुभाव साहित्यसृष्टीत सांकेतिक लिपी म्हणजे एक सांस्कृतिक खजिनाच 
आहे. महानुभावीय सांकेतिक लिपीचे निर्माण शके १२७५ च्या आसपास झाले 
असावे. सांकेतिक लिपी ही महानुभाव साहित्याची आज ओळख झाली आहे. 
पंथातील प्रतिष्ठित सन्यासी स्त्री आणि श्रीचक्रधर स्वामींच्या शिष्यपरिवारात 
अग्रगण्य असलेल्या हिराईसाचे शिष्य असलेल्या रवळोव्यासाने सकळ लिपी' ची 
निर्मिती केली, य, लिपीला sef नागरी, किंवा सकळी असे नाव होते. 


as Sanskrit University Ramtek Collection 


शब्दरूपांच्या वैचित्र्याने नटलेली ही महानुभावीय सांकेतिक लिपी मराठी साहित्याची 


17 


विशेषता ठरली आहे. यानंतर महानुभाव पंथात आणखी काही लिपींची निर्मिती 
झाली. 

महानुभावांनीं १) सुंदरी लिपी २) पारमांडल्य लिपी ३) अंक लिपी ४) 
शून्य लिपी ५) सुभद्रा लिपी ६) श्री लिपी ७) am लिपी ८) मनोहरी लिपी ९) 
कवीश्वरी लिपी १०) सकळा लिपी ११) सिंह लिपी १२) हंस लिपी इ. लिप्यांची 
निर्मिती केली; परंतु या लिप्या निर्माण होण्यापूर्वी महानुभाव पंथाचे प्रारंभीचे ग्रंथ 
नेहमीच्या रूढ देवनागरी लिपितच लिहिलेले आहेत. ते पुढे शके १२७५ च्या नंतर 
वरील सांकेतिक लिपीत लिहिले जाऊ लागले. 

महानुभावीय लिप्या या सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आहेत. तेवढ्याच 
त्या संवादाचे प्रभावी माध्यम म्हणून महत्त्वाच्या आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीत 
सांकेतिक लिपीचे निर्माण करून महानुभावांनी नव्या संवादमाध्यमाचे निर्माण 
त्याकाळी केले. आजच्याही आधुनिक काळात त्या लिप्यांविषयी असणारी 
उत्सुकता आणि गूढता याविषयी अधिकाधिक संशोधन व्हावे अशीच आहे. 

अशाप्रकारे महानुभावांचे तत्त्वज्ञान सर्वसमावेशक आहे. स्वामींच्या मतानुसार 
“सकळही शास्त्रे या शास्त्रासि मिळेति परि हे कव्हणाही न मिळे:'*६ म्हणजेच 
सर्वधर्माचे सार या धर्मात आहे; परंतु या धर्माशी इतर धर्माचे तत्त्वज्ञान जुळत 
नाही'. म्हणून या धर्मामुळेच जीवाला मोक्षप्राप्ती मिळते असे महानुभावीयांचे ठाम 
मत आहे. 


संदर्भसूची : 


. महानुभाव पंथ, प. म. बाळकृष्ण शास्त्री, पृ. क्र. ४२ 

. सूत्रपाठ, आचार, सूत्र क्र. २४ 

. सूत्रपाठ, पूर्वीप्रकरण 

. महानुभाव पंथ, बाळकृष्ण महानुभाव शास्त्री, पृ. क्र. १५६ 

. सूत्रपाठ, विचारप्रकरण, सूत्र क्र. २८२ 

. तत्रैव, सूत्र क्र. २८ 

. श्रीमदभगवद्रीता, अध्याय १८, श्लोक ६६ 

. सूत्रपाठ, विचारप्रकरण, सूत्र क्र. १४७ 

. FATS COMET सूजम्क्रडभशषप्तो UBiversity Ramtek Collection 


A A GCM _0 K I HN 


18 


१०, 
११. 
I 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


तत्रैव, सूत्र क्र. २७ ते ३२ 

तत्रैव, सूत्र क्र. ८२ ते ९२ 

सूत्रपाठ, आचार, सूत्र क्र. २०५ ते २०८ 
सूत्रपाठ, आचार, सूत्र क्र. ७५ 
दक्षिणकाशी पैठण, पृ. क्र. ८४ 


मराठी भाषेचे वैभव : महानुभावीय सांकेतिक लिपी, डॉ. प्रवीण बनसोड, पृ. क्र. १६ 


सूत्रपाठ, विचारप्रकरण, सूत्र क्र. १५१ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


19 


प्रकरण तिसरे 
महानुभावीय साहित्य - संक्षिप्त परिचय 


महानुभाव पंथाचे प्रवर्तक श्रीचक्रधर स्वामींची जन्मभूमी गुजरात असली 
तरी त्यांची कर्मभूमी महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्राच्या या पुण्यपावन भूमीवरच त्यांनी 
आपल्या धर्माची स्थापना केली आणि मराठी भाषेला धर्मभाषा मानले. मराठीला 
धर्मभाषेचा स्थान देण्याचा पहिला मान हा महानुभाव संप्रदायालाच जातो. म्हणूनच 
“महानुभाव पंथ आणि मराठी साहित्य' या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. 
कालांतराने पंथात विद्वान भक्तांनी संस्कृत साहित्यनिर्मिती करायला सुरूवात केली 
आणि महानुभावीय साहित्यात भर पडत गेली. 

आजमितीला महानुभावीय साहित्य दोन भाषांमध्ये निर्मिलेले दिसून येते. 
म्हणूनच महानुभावीय साहित्याचेही ढोबळमानाने दोन प्रकार पडतात. 

१. महानुभावीय मराठी साहित्य 

२. महानुभावीय संस्कृत साहित्य 
महानुभावीय मराठी आणि संस्कृत साहित्यनिर्मितीमागे स्वतंत्रच्या योजने आहेत. 
या दोन्ही साहित्यनिर्मितीची संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे - 


३.१ महानुभाव पंथ आणि मराठी साहित्य - 

महानुभाव पंथाचा उद्रम आणि विकास हा महाराष्ट्रातच झाल्यामुळे 
महाराष्ट्र हीच श्रीचक्रधर स्वामींची धर्मभूमी आणि कर्मभूमी ठरली. या संप्रदायाची 
पाळेमुळेच या मराठमोळ्या मातीत रूजली आणि वाढली असल्यामुळे पंथीय 
वाङ्मयही मराठीतूनच निर्माण होणे आवश्यक आहे असे स्वामींचे मत होते. 
त्याकाळात या पंथाला अनेक व्यासंगी पंडित अनुयायी लाभले. त्यांना संस्कृत 
भाषेतून पंथीय वाडूमयरचना करता आली असती; परंतु स्वामींनीच स्वतः आपले 
तत्त्वज्ञान मराठी भाषेतून जनसामान्यांना सांगितले. स्त्रीशूद्रांनाही मोक्षाचा अधिकार 
आहे. धर्म सर्वासाठी समान आहे. सामान्य माणसाला शास्त्र जाणून ज्ञान मिळविण्याचा 
अधिकार आहे असे स्वामींचे मत होते. म्हणून बहुजन समाजाविषयी असलेल्या 
कणवेतून त्यांनी आपल्या धर्मप्रसाराचे माध्यम लोकभाषा मराठीला केले. लोकांच्या 
बोलीभाषेतून आणि लोकव्यवहाराच्या वाणीतून त्यांच्यापर्यंत आपले विचार मांडून 
CST AED KARAT es SRT AT OMA cae जीवितकार्य 
मानले. यासाठीच त्यांनी मराठीचा पुरस्कार केला. तेव्हापासून मराठी ही महानुभावांची 


20 


धर्मभाषा ठरली. मराठी ही स्वामींची इच्छा आणि आदेश आहे असे समजून 
पुढील अनेक महानुभावीय लेखकांनी, कवींनी आपले साहित्य मराठीतूनच प्रसवले. 
महानुभावीयांचा प्रचार आणि प्रसार हा त्यांच्या साहित्यामुळे आज सर्वदूर पसरलेला 
आहे. महानुभावीय कवींनी मराठी भाषेतून साहित्यनिर्मिती करून मराठीचे शब्दभांडार 
आणि दालन समृद्ध केलेच; पण त्याबरोबरच सामान्य जनांना कर्मकांडातून मुकत 
करून त्यांना भक्तीचा साधा, सरळ आणि सोपा मार्ग दाखविला. श्रीचक्रधर 
स्वामींनी मराठी भाषेचा अभिमान आणि कैवार घेतला होता. पुढे पंथातील प्रथम 
आचार्य नागदेव यांनीही स्वामींच्या भाषाविषयक धोरणाचे निष्ठापूर्वक पालन केले. 
म्हणून महानुभाव पंथाचे मूळ साहित्य हे मराठीतच आहे. 

महानुभावीय कवींना मराठीचा अभिमान असल्यामुळेच पंथात प्रारंभी 
केवळ मराठी भाषेतूनच ग्रंथरचना झालेली दिसून ययेते. स्वामींच्या आज्ञेनुसार 
मराठी ही महानुभावीयांनी पंथीय धर्मभाषा मानून चरित्र, आख्यान, पूजावसर, 
सूत्रमय वचने, सूत्रबद्ध व्याकरण, अर्थनिर्णय, भ्रमणाचा भूगोल, शास्त्री विवेचन 
अशा विविध विषयांवर ग्रंथलेखन करून या भाषेची अपार सेवा केली. म्हणूनच 
महानुभावांनी तिचा कधी 'देबबाणी' तर कधी 'पुण्यपावन अमृतसंजीवनी' संबोधून 
गौरव केला. त्यांनी केवळ महाराष्ट्र आणि भारतातच नाही तर महानुभावीयांनी 
मराठीची पताका काबूल-कंदाहारपर्यंत फडकवली.' 


३.२ पंथातील मराठी साहित्याचा परिचय- 

महानुभाव पंथातील मराठी साहित्याची समृद्धता आणि थोरवी ही अपार 
आहे. या पंथाने मराठी सारस्वताची मनोभावे जी पूजा आणि सेवा केली आहे ती 
पंथीयांच्या सेवेपेक्षा कमी तर नाहीच, उलटपक्षी सरसच ठरली आहे. महानुभाव 
पंडितांनी बाराव्या शतकापासून पंथनिष्ठेने अनेक वैविध्यपूर्ण आणि विपुल प्रमाणात 
साहित्यनिर्मिती केली. महानुभावांची साहित्यसंपदा जशी उदंड आहे तशीच ती 
वैविध्यपूर्णही आहे. चरित्रलेखनापासून तर व्याकरणापर्यंत आणि तत्त्वज्ञानापासून 
तर इतिहासापर्यंत या साहित्याचा प्रवास आहे. महाराष्ट्र सारस्वतकार वि. ल. भावे 
यांच्या अंदाजाप्रमाणे महानुभावांचा ग्रंथसमूह अंदाजे ६००० पर्यंत भरेल. या 
ग्रंथसमूहात चरित्रग्रंथ, स्मृतिग्रंथ, तात्त्विक ग्रंथ, कोशग्रंथ, व्याकरणग्रंथ, काव्यय, 
स्थानमाहात्म्य, लीळावर्णनपरग्रंथ, संकष्टनाशक स्तोत्रात्मक ग्रंथ आढळतात. 
Aided महानुभावांची साहित्यवैविध्यता दिसुन Å. Ramtek Collection 


guru Kalidas Sans 


मराठी साहित्यातील पहिला चरित्रग्रंथ म्हणून लीळाचरित्राला बहुमान 


21 


प्राप्त झाला आहे. म्हाईभटाने रचलेला श्रीचक्रधर स्वामींच्या जीवनपटावर आणि 
लीळांबर आधारित 'लीळाचरित्र' हा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ आहे. किंबहुना या ग्रंथाला 
महानुभाव पंथाचा ‘STH’ म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण या ग्रंथाच्या 
आधारेच इतर अनेक ग्रंथ निर्माण झाले. स्वामींच्या उत्तरापथे प्रयाणानंतर विरहावस्थेत 
असलेल्या श्रीनागदेवाचार्यानी एकांतात चिंतन आणि मनन करून स्वामींच्या ज्या 
आठवणी सांगितल्या त्या म्हाईभटाने प्रयत्नपूर्वक लिहून काढल्या. पुढे इतरही 
भक्तांकडून स्वामींच्या आठवणी संकलित करून स्वामींच्या लीळांचे परंपरेने 
साधकांना स्मरण होत राहावे या हेतूने म्हाईभटाने “लीळाचरित्र” या ग्रंथाची निर्मिती 
केली. याव्यतिरिक्त “श्रीकृष्णचरित्र' आणि 'श्रीगोविंदप्रभुचरित्र'या ग्रंथांचीही रचना 
म्हाईभटाने केली आहे. 

स्वामींची जिज्ञासू शिष्या महदाईसा हिने एकदा श्रीगोविंदप्रभूच्या आग्रहास्तव 
रुक्मिणीस्वयंवर या विषयावर आधारित जी काव्ययरचना केली तीच पुढे 'महदंबेचे 
धवळे' या नावाने प्रसिद्ध आहे. हे काव्यय मराठी भाषेतील पहिली पद्रचनाच 
ठरली नाही तर पुढील सर्व रुक्मिणीस्वयंबर काव्ययांची व आख्यान काव्ययांची 
गंगोत्री ठरली. नरेंद्र बास आणि परशुराम बास यांनी मिळून नागदेवाचार्य, म्हाईभट, 
महदाईसा इत्यादी स्वामींच्या शिष्परिवाराच्या चरित्रावर आधारित 'स्मृतिस्थळ' हा 
ग्रंथ लिहिला. 

महदाचार्य केशिराज बासांनी लीळाचरित्रातून श्रीचक्रधरोक्त वचनांचे 
संकलन करून “सूत्रपाठ' या ग्रंथाची निर्मिती केली. महानुभावांचे तत्त्वज्ञान विशद 
करणाऱ्या या ग्रंथात एकूण साडेबाराशे सूत्र आहेत. या श्रीचक्रधर स्वामींच्या 
श्रीमुखोद्रत श्रुतींचा अर्थ विशद करण्यासाठी जी ग्रंथरचना केली त्यात सूत्रांचा 
परामर्श घेणारे भाष्य, महाभाष्य, टीका, प्रमेय, टीप, व्याख्या, पद, गुढे, लापिका 
आणि बंद इत्यादी साहित्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण भाष्यग्रंथ आहेत. शिवाय 
'पंचवार्तिक' हा व्याकरणावर आधारित ग्रंथ पंडित भीष्माचार्यानी लिहिला. 

स्वामींनी प्रसंगानुरूप भक्तांना तत्त्वस्पष्टीकरणार्थ जे निरनिराळे दृष्टांत 
सांगितले त्यांचे संकलन करून केशिराज बासांनी 'दूष्टांतपाठ' या तात्त्विक ग्रंथाची 
निर्मिती केली. शिवाय स्वामींचे सूत्र ब त्यावरील दृष्टांत जसाचा तसा ठेवून 
आपल्या प्रातिभ कौशल्याने केशीराज बासांनी दार्ष्टान्तिक' लिहिले. महानुभावांच्या 
तात्त्विक ग्रंथांमध्ये केशीराज बासांचे हे कार्य विशेष उल्लेखनीय आहे. 

याशिवाई” rate AT विरचिते RR, भास्कर 


22 


कवीलिखित शिशुपालवध' आणि 'उद्धवगीता', दामोदर पंडितरचित 'वच्छाहरण', 
नारायण व्यास बहाळियेकृत 'क्रद्धिपुरवर्णन', रवव्ठोव्यासविरचित 'सह्याद्रिवर्णन', 
आणि विश्वनाथ बाळापूरकरकृत ज्ञानप्रबोध' ही सात काव्यये विशेष प्रसिद्ध 
आहेत. याच काव्ययांना “महानुभावीय सात ग्रंथ' असे म्हणतात. 

बाइदेव बासांनी स्वामीची दिनचर्या कथन करणारी दैनंदिनी “पूजावसर' या 
काव्यातून प्रसवली. महेश्वर पंडिताचे 'ऋद्धिपूरमाहात्म्य' हा ऋद्धिपुरावरील आणि 
श्रीगोविदप्रभूंबरील पहिला काव्यग्रंथ आहे. महानुभावांची स्थलमाहात्म्यपर 
काव्यलेखनाची परंपरा ही याच ग्रंथापासून सुरू झालेली आहे.* याचसारखे 
'आत्मतीर्थप्रकाश', प्रतिष्ठानवर्णन' ही स्थलवर्णनात्मक काव्ये, 'अन्वयस्थळ', 
'वृद्धाचार', 'अबाब' असे ऐतिहासिक ग्रंथ याशिवाय आरत्या, पदे, दोहे, ओव्या, 
विराणी, भारुडे, स्तोत्रे आणि चौपदी यासारखी विविधांगी रचना निर्माण करून 
महानुभावांनी मराठी शारदेला अलंकृत केले आहे. याशिवाय महानुभावांच्या 
अनेक काव्यग्रंथांनी मराठी साहित्याचे दालन समृद्ध केले आहे. यात कवी कृष्णमुनी 
डिंभविरचित 'श्रीऋद्धिपुरमाहात्म्य' गोपाळदास कवीचे “शुकदेवयचरित्र', उपाध्याय 
आम्नायातील गोपालदास कवीचे “चंद्रावळी आख्यान' व “सुदामचरित', शिवमुनीचे 
'दानब्रतकथा', मुरारीमुनीचे 'श्रीकृष्णबाळक्रीडा', मुकुंदमुनीचे 'श्रीदत्तात्रेबाळक्रीडा', 
संतोषमुनींचे 'रुक्मिणीस्वयंवर', गोपाळकवींचे “भागवतीकथा', पंडित लक्ष्मीधरकृत 
रुक्मिणीस्वयंवर' एल्हणाचे 'रुक्मिणीस्वयंवर', शिवरामकिंकर यांचे 'गोपिकास्वयंवर' 
चोंभाकवीचे 'उखाहरण', धानाइसाचे ‘ara स्वयंवर' इत्यादी आख्यान 
काव्यांबरोबरच काही स्फुट काव्यांची रचना महानुभाव कवींनी केली आहे. यात 
बाइदेवबासांची 'प्रसादसेवा', मूर्तिज्ञान' व “नामाचे दहा ठाय', हयग्रीवाचार्याचा 
'गद्यराज', नारोबासांचे 'डंककाव्य', गोपालमुनींचे ज्ञानगारुड', दामोदर पंडितांच्या 
‘seen’, ‘ye’ याशिवाय काही 'लोकगीते', चक्रपाणी बासांचे “नित्यदिनी- 
लीळास्तोत्र' महेश्वरपंडितांचे fade स्तोत्र' पंडित भीष्माचार्याचे मार्गमंजिरी 
स्तोत्र', विश्वनाथबासांचे देवदेवेश्वर स्तोत्र', “कृष्णाबलीस्तोत्र' ब 'वनदेवस्तोत्र', 
दामोदर मुनींचे संकटहरणस्तोत्र', शिवमुनींचे 'संकटनाशकस्तोत्र', कवी डिंभाचे 
'साधनामृत स्तोत्र' याशिवाय नरेंद्रकवी, दामोदर पंडित, वर्धनस्थ श्रीधर आचार्य 
इत्यादी कबींनी आरत्यांची रचना केली आहे. महानुभावांची ही सर्व ग्रंथरचना 
मराठीतील अक्षरलेणी आहेत.* या सर्व साहित्य नामावलीचे अवलोकन केले 
असता, असे लक्षातै rer सी हित्यॉसी अर्त श्ची “अंशी भक्तिवर 


23 


आधारित निर्वेदपर भावनांना मुक्तपणे वाट मोकळी करून देणारी स्वतंत्र अशी 
काव्यपरंपरा आहे. 'हे देखिले तैसे आठविजे' हेच या महानुभाव साहित्यपरंपरेचे 
अधिष्ठान आहे. 


३.३ महानुभाव पंथ आणि संस्कृत भाषा : 

महानुभाव पंथाने मराठी भाषेला धर्मभाषा मानून तिच्याद्वारेच आपले 
साहित्य मुखरित केले. याचा अर्थ असा नव्हे की, या पंथीयांना मराठी व्यतिरिक्त 
इतर भाषा अवगत नव्हत्या. या पंथाचे प्रवर्तक आणि संस्थापक सर्वज्ञ श्रीचक्रधर 
स्वामी अस्खलितपणे संस्कृत भाषेत संभाषण करीत असत. म्हाईभटांची आणि 
त्यांची जेव्हा पहिली भेट झाली तेव्हा संस्कृत भाषेतूनच शास्त्रसंवाद करून त्यांनी 
आपले Aya प्रगट केले." ज्या भाषेत आपली गती असते त्या भाषेचा वापर 
करू नये म्हटले तरी बोलण्याच्या ओघात त्यातील काही शब्द किंवा वाक्य हे 
मुखातून बाहेर पडतातच. भक्तांना तत्त्वज्ञानाचे निरुपण करत असताना त्यांच्या 
मुखातून नेहमीच संस्कृत वाक्ये बाहेर पडत असत. उदा. “मायानिर्मितं पुरं मायापुरम्‌। ९, 
'इहामुत्रफलोपभोगविरागो वैराग्म्‌।'°, चातुर्वर्णयचरेदभैक्ष्यम्‌।' °, 'गुरुरनुगन्तव्य:।'*, 
OTA एकरात्रं नगरे पञ्चरात्रम्‌। °, 'शौचाचारं न शोधयेत्‌।'**, “नित्यानित्यवस्तुविवेके 
शमदमादि साधनं मुमुक्षत्वञ्च।''` 'आर्तो दुःखत्रासच्चित्तो जिज्ञासुरुत्तमो मयि | 
अर्थार्थी नित्यपदाकाङ्की श्रद्धा परमास्तिकः।।' १3, यदनन्तरं यद्दृश्यते तत्तस्य PRUTE |", 
'ताल्वोष्ठपुटव्यापारे यन्त्रोद्धवा वैखरी।'* इत्यादी 

श्रीचक्रधर स्वामींचे गुरू श्रीगोविंद प्रभू यांना एका भक्ताने कस्त्वम्‌? 
असा प्रश्‍न विचारला असता, 


नाहं मनुष्यो न च देवयक्षौ न ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राः। 
न ब्रह्मचारी न गृहीवनस्थो भिक्षुर्न चाहं निजबोधरूपः।।*६ 


अशी स्वतःची ओळख संस्कृत भाषेतूनच करून दिली होती हे सर्वविदितच आहे. 
स्वामी तर श्रीकृष्णांनी गायलेली भगवद्वीता' ज्ञानप्राप्तीसाठी प्रमुख साधन मानत 
असत. 

स्वामींच्या सन्निधानात असलेले जास्तीत जास्त भक्त हे ब्राह्मण असल्याने 
ते संस्कृत भाषेचे गाढे अभ्यासक होते. यापैकी नीळभट्ट भांडारेकार, म्हाईभट, 
जानो उपाध्ये, चांगदेव बळेगावकर, दायंबा बळेगावकर, देमती पैठणकर, नाथोबा 


बळेगावकर हीते. “तरसा area) reder Ge ras बास, 


24 


दामोदर पंडित, राघव पंडित, आनेराज व्यास, हिराईसा इत्यादी कितीतरी नावे घेता 
येतील. 

महानुभाव हे वैदिक आहेत की, अवैदिक यावर पंथात एकमत नसले तरी 
हा पंथ वैदिक आहे असा खुलासा पू. मुरलीधर कोळपकर यांनी केला आहे. ते 
म्हणतात, “हिंदुधर्मात समाविष्ट असलेला महानुभाव धर्म हा वैदिक आहे. जो 
वैदिक धर्मपालन करतो तो वैदिक होय. या नियमानुसार महानुभावीय हे वैदिक 
आहेत. सृष्ट्यारंभी परमेश्वराने मानव देह धारण करून आपली ब्रह्मविद्या अधिकारी 
जीवांनाच सांगितली व अनधिकारी जीवांना चैतन्यविद्या प्रदान केली. त्या चैतन्य 
विद्यावंताने चार वेद निर्माण केले. अर्थात देवांचे चार वेद आणि परमेश्वराचा एक 
वेद असे पाच वेद परमेश्वरापासून निर्माण झाले. या संदर्भात भगवान श्रीकृष्ण गीतेत 
सांगतात, ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः gul यावरून महानुभाव हे 
वैदिक आहेत. इतकेच नाही तर महानुभावांच्या गृहस्थाश्रमाचा तथा संन्यासधर्माचा 
व्यबहार, न्याय, नीती हे सर्व वेदातील नियमानुसार आहेत. गृहस्थाश्रमातील सोळा 
संस्कार, पूजापाठ, संन्यास धर्मातील संन्यास, षोडश पूजा, श्रावणी पवितेपर्व 
इत्यादी वेदात सांगितल्याप्रमाणे महानुभावांच्या आचरणात आहेत, म्हणून महानुभाव 
वैदिक आहेत. सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामी हे आपल्या दिनचर्येत आचार्य नागदेवांकडून 
सामवेदातील तऋचांचे गान तसेच रोज पुरुषसूक्त म्हणवून घेत असत. बाईदेवबासांनी 
लिहिलेल्या सकाळचा पूजावसर यात हा उल्लेख आढळतो. ते लिहितात, “भटोबास 
मंत्रअवसरू: पुरुषसूक्त म्हणतिः गोसावी चुकि लावीतिः गोसावी म्हणति: हां गा एथ 
कव्हणी सामग नाही: सामग ते एक दोनि वेळ आवतीजे की:'** 

पंथाचे गाढे अभ्यासू आणि व्यासंगी विद्वान श्री पुरुषोत्तमराव नागपुरे यांनी 
सुद्धा महानुभाव : एक आव्हान' या आपल्या ग्रंथाच्या पूर्वार्धात महानुभाव 
तत्त्वज्ञानाची परंपरा ही वैदिक परंपरा होय, त्याचे धागेदोरे वैदिक परंपरेत आढळतात 
हे दाखवून त्या पार्श्वभूमीवर महानुभाव तत्त्वज्ञानाची ओळख करून दिलेली आहे. 
तर पंथाचे दुसरे चिकित्सक आणि संशोधक डॉ. वि. भि. कोलते यांनी “महानुभाव 
पंथाचे अवैदिकत्व' या संशोधनपर निबंधात महानुभाव पंथीयातच “आम्ही वैदिक 
नाही, अवैदिक आहोत' असे कंठरवाने उद्घोषित करणारे अनेक विद्वान महानुभाव 
आहेत असे स्पष्ट केले आहे.'< 

दि. वि. बीडकर यांनी आपल्या श्रीचक्रधरलीलामृतम्‌ नावाच्या 
बालकथात्मर्क He safe eRe एऑरिपीर्म REN विरो धकानां 


25 


पराभवकरणम्‌|' या कथेत तत्कालीन धर्ममार्तडांच्या आरोपांचे खंडण करताना 
सर्वज्ञांनी मांडलेले विचार हे महानुभावीय वैदिक जरी नसले तरी ते वेदविरोधी 
नाहीत हे पटवून दिले आहे. या कथेत स्वामी धर्ममार्तडांना स्वमत पटवून देताना 
म्हणतात, 


“वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्‌ पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌। 
अत्येति तत्‌ सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌।।'' 


इति उपर्युक्तेषु श्लोकेषु भगवता यत्‌ उक्तम्‌, किं तत्‌ असत्यम्‌? उच्यताम्‌? 
वयं न वेदविरोधिनः। तेनापि फलं लभ्यते। परं तत्फलं विनाशशीलम्‌, केवलम्‌ इयत्‌ 
एव अन्तरम्‌। अतः एव मुमुक्षुणा कृते वेदज्ञानम्‌ अनुपयुक्तम्‌ इति यत्‌ उद्घोषयामः 
किं तत्‌ अभियोगार्हम्‌ ? कथ्यताम्‌ ?''*` याशिवाय “महदाश्रमशिष्यैः सह संवादः।' 
या कथेत तर स्वामी महदाश्रम नावाच्या गुरुच्या भेटीला त्याच्या गुरुकुलात गेले 
असता त्यांच्या शिष्यासोबत उपनिषदांवर आधारित ब्रह्म आणि माया' या विषयावर 
सविस्तर चर्चा करताना दिसतात.'° उपनिषद हा वेदांचाच अंतिम भाग आहे. 

तात्पर्य असे की, महानुभावीय वेदविद्या जाणत होते. मग असे असताना 
वेद जाणणाऱ्यांना संस्कृत भाषेचे ज्ञान नसावे असे होईल का? 

सकलभाषापारंगत असलेले श्रीचक्रधर स्वामी हे संस्कृत भाषेचे व्युत्पत्तिव्युत्पन्न 
पंडित असल्यामुळे ते अस्खलितपणे संस्कृत भाषा बोलू शकत असत." त्यांच्या 
अनुयायांपैकी म्हाईभट, केशिराज बास सारखे बरेच अनुयायी हे संस्कृतपंडित होते. 
परंतु तत्कालीन जनसामान्यांची मायबोली ही मराठी भाषा असल्यामुळे स्वामींनी 
आपल्या अनुयायांना पंथाचे तात्त्विक निरुपण हे मराठी भाषेतून करून समाजात 
महानुभाव पंथाची मुहुर्तमेढ रोवली. बहुजन समाजातील अगदी खालच्या थरापर्यंत 
आपली शिकवण पोहोचायला हवी. ते कधीही आणि कुणाशीही मराठीशिवाय 
अन्य भाषेत बोलले नाहीत, म्हणूनच स्वामींचे सर्वच तात्त्विक निरुपण मराठी 
भाषेतून होत असल्याकारणाने पंथातही पुढे प्राधान्याने मराठी भाषेतूनच ग्रंथरचना 
होत गेली. स्वामीच्या उत्तरापंथे प्रयाणानंतरही पंथाचे पहिले आचार्य म्हणून 
सन्मान मिळविणारे महात्मा नागदेवार्चायांनीही आपले शिष्य केशिराज बास या 
संस्कृत पंडिताला स्वामींचे तत्त्वज्ञान संस्कृत भाषेतून लिहिण्यास नकार दिला 
होता. 

ACA ATG ue RATE Skins BI eat Edo कटाक्षाने 


26 


पाळत असत. स्वामींनी 'महाराष्ट्रातच राहावे आणि मराठी भाषेतूनच काव्यरचना 
करावी' असा दंडक घालून दिल्यामुळे त्यांच्या शिष्य परिवारांपैकी संस्कृत पंडितांनाही 
त्यांनी मराठीतूनच ग्रंथरचना करण्याची आज्ञा दिली होती. स्मृतिस्थळात यावर एक 
स्मृती आहे ती अशी तथा 'उद्धरणस्तोत्र' बंध निष्करणे:।।'रत्नमाळा'चि पोथी 
वाचूनि केशोबासिं भटोबासांते पुसिलें. हा भटो यैसेचि 'उद्धरण'बांधों : तवं 
भटोबासिं म्हणितलें: नको गा केशवदया : येणें माझिया म्हांतारीया नागवतिल : 
मग केशोबास संस्कृतबंधु न करीतीचि : 

यावरून असे लक्षात येते की, सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामी आणि त्यांचा 
ब्राह्मण शिष्य परिवार यांना संस्कृत भाषा अवगत होती. जर त्यांनी मनात आणलं 
असतं तर या पंथाचं संपूर्ण तत्त्वज्ञान हे याच भाषेत लिहिल्या गेलं असतं; परंतु 
ईश्वराचे ज्ञान हे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे यासाठी आपल्यालाही सर्वसामान्य 
होऊनच राहावे लागेल. त्यांच्याशी एकरूप व्हावे लागेल असा स्वामींचा आग्रह 
असल्यामुळे त्यांनी कर्मभूमी म्हणून निवडलेल्या महाराष्ट्राची लोकभाषा ही मराठी 
असल्याने हे सर्व ज्ञान आणि तात्त्विक साहित्य मराठी भाषेतून प्रसवलं हे विशेष. 


३.४ महानुभाव पंथाचा संस्कृत भाषेत प्रवेश कशासाठी? 

मराठी भाषेला धर्मभाषेचे स्थान देऊन त्यातूनच आपली विपुल 
साहित्यनिर्मिती करणाऱ्या महानुभावीयांनी कालांतराने संस्कृत भाषेलाही आपल्या 
धर्मसाहित्यात स्थान दिलेले दिसून येते. बालपणापासूनच संस्कृत भाषेत प्रकांड 
पंडित असलेल्या महानुभावीय संस्कृत विद्वानानी आपले बरेचसे साहित्य संस्कृतमध्ये 
लिहून या गीर्वाणवाणीच्या समृद्धीत फार मोठी भर घातली. परंतु महानुभाव आणि 
मराठी भाषा यांचे एकत्व नीरक्षीरएकत्वाप्रमाणे असल्यामुळे महानुभाव पंथाचे गाढे 
अभ्यासक डॉ. वि. भि. कोलते यांनी सुद्धा “महानुभावांचे लेखन आणि संस्कृत 
भाषेत? सकृतदर्शनी हा वदतोव्याघात वाटण्याचा संभव आहे.'' असे उद्गार काढले 
होते. परंतु महानुभाव पंथातही मराठी व्यतिरिक्त संस्कृत भाषेतून लेखन झाले आहे 
याचा त्यांना नंतर अभिमान वाटला होता. “संस्कृत भाषेचा कटाक्षाने त्याग 
करणाऱ्या व धर्मभाषा म्हणून मराठीचाच अंगिकार करणाऱ्या महानुभाव पंडितांनी 
संस्कृतमध्ये विपुल आणि विविध प्रकारची रचना का केली असावी ?'' असा प्रश्‍न 
महानुभाव साहित्याचे संशोधक डॉ. व. दा. कुळकर्णी विचारतात आणि स्वत:च 
या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना म्हणतात की, “ महानुभाव पंडितांनी संस्कृत आणि 


kulguru Kalidas Sanskrit University Ram 
संस्कृत भाष्यपद्धतीची रचना पथाला स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी तर केली नाही 


27 


ना? का पंडितांचा हा काळ 'स्वान्तसुखाय सुखसंवाद होता?''* डॉ. श्री. रं. 
कुळकर्णी यांनी तर या संदर्भात “ग्रंथ संस्कृत भाषेत असल्याशिवाय ग्रंथाला 
आणि शास्त्रालाही प्रतिष्ठा लाभत नाही.'' असे आपले मत व्यक्त केले आहे. 
या दोन्ही लेखकांच्या प्रश्‍नांना उत्तर देताना डॉ. अविनाश आवलगावकर म्हणतात, 
“कोणत्याही संप्रदायाची भूमिका समजून घेण्यासाठी त्याच्या आचार आणि 
विचारांचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे. निवृत्तिवाद ही महानुभाव 
पंथाची मूळ प्रवृत्ती. त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचाच नाही तर त्यांच्या वाइमयाचा अभ्यास 
करतानाही याची साक्ष पटते. “लोकीचा श्रेष्ट तो एथीचा ase’ आणि देशाच्या 
शेवटाः झाडाचा तळवटा: देऊळाचा कोनटाः ए तिन्ही सेऊनि असावे:' अशा 
विचारांनी प्रेरित झालेल्या या धर्मप्रवर्तकांना कोणत्या पातळीवर प्रतिष्ठा अपेक्षित 
असावी? 

महानुभावांच्या संस्कृत साहित्य निर्मितीच्या संदर्भात धर्माला स्थैर्य आणि 
प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याची भूमिका होती, हा विचार चुकीचा ठरतो. त्यांनी निर्माण 
केलेले साहित्य हे फक्त त्यांच्यासाठीच होते, संप्रदायात येऊन श्रीचक्रधर स्वामींना 
तनमन अर्पण करण्यासाठीच होते. तरीही प्रश्‍न शिल्लक राहतोच की, मग संस्कृत 
भाषेचा वापर कशासाठी? वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे सर्व सांप्रदायिक संस्कृत 
साहित्याचे आणि शास्त्राचे गाढे अभ्यासक होते. धर्मवार्ता आणि धर्मचर्चा 
तत्कालीन पंडितांच्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग होता. त्यामुळे संस्कृत भाषा 
त्यांच्या इतकी अंगवळणी पडली होती की, ते सहजगत्या त्या भाषेचा बोलीभाषा 
म्हणून वापर करत असत. मूळ मराठी रचनेचा संस्कृतबंध तयार करण्यात त्यांना 
नवनिर्मितीचाच आनंद मिळत असावा. कदाचित पांडित्य पणाला लावण्याचाही 
प्रयत्न असावा. परंतु त्यात स्वान्तसुखाय भूमिकाच अधिक महत्त्वाची होती. 
अर्थात ही स्वान्तसुखाय भूमिका आध्यात्मिक प्रवृत्तीशी निगडित आहे हेही 
निर्विवाद सत्य आहे. ० 

श्रीचक्रधर स्वामींच्या परावरज्ञान सामर्थ्याने त्यांच्याकडे जे विद्वान, अध्ययनशील 
तत्त्वज्ञानी, सांप्रदायिक आणि रसिक पंडित आकृष्ट झाले होते, ते संस्कृत 
साहित्याचे आणि व्याकरण शास्त्राचे गाढे अभ्यासक होते. बालपणापासून या सर्व 
पंडितांचे अध्ययन आणि अध्यापन देवभाषेतूनच झाले असावे. त्यांची संस्कृत 
भाषेवरील आस्था कायम होती. एखादी गोष्ट अत्यंत कुशलतापूर्वक करता येत 
असूनही तीम eder ted “अर्ति Bare SaaS, तीच या 


28 


कवींची झालेली असावी. म्हणूनच या विद्वान ज्ञानीयांना संस्कृत भाषेत ग्रंथनिर्मिती 
करण्याचा मोह आवरता आला नाही. शिवाय तत्कालीन सांप्रदायिकांची प्रमुख 
धर्मभाषा ही संस्कृत होती. सर्वच धार्मिक ग्रंथ हे संस्कृतात होते. धर्म जाणणारे 
आणि समजणारे विद्वान हे संस्कृत पंडित होते. कारण स्वामींच्या शिष्य परिवारात 
सामील होण्यापूर्वी म्हाईभट हे संस्कृत पंडित म्हणूनच समाजात प्रचलित होते. 
त्यामुळे हे नाकारता येणार नाही की, तत्कालीन समाजातील इतर धर्माच्या 
पंडिताना स्वामींचे तत्त्वज्ञान समजावे, या तत्त्वज्ञानाचे वेगळेपण त्यांनी जाणून घ्यावे 
आणि महानुभाव पंथाची अवहेलना करणाऱया तथाकथित पंडितांना स्वामींचे 
शिष्यही भाषाशास्त्र आणि व्याकरणात कुठेच कमी नाहीत हे पटवून देण्यासाठीच 
महानुभावीयांनी संस्कृतातून रचना केल्या असाव्या. शिवाय त्याकाळात संस्कृत 
भाषेतून ग्रेथनिर्मितीचा प्रवाह अव्याहतपणे सुरू होताच. समाजात पंतकाव्यांची 
निर्मिती त्याच काळात होत होती. या पार्श्वभूमीचा विचार केला असता असे 
लक्षात येते की, आपल्या पांडित्यप्रदर्शनासाठी नाही तर परमेश्वराची पूजा अत्यंत 
मनोभावे करण्यासाठी या कवींनी आपल्या शब्दसामर्थ्याने आणि अर्थगौरवाने प्रेरित 
होऊनच संस्कृत भाषेचा आश्रय घेऊन आपली ग्रंथसंपदा संस्कृतात रचली. 


३.५ महानुभाव पंथातील प्रकाशित संस्कृत साहित्य - 

१. महानुभावीय पंथात बोटावर मोजण्याइतपत संस्कृत साहित्य प्रकाशित 
झालेले आहे. यापैकी पंडित केशिराज व्यासांनी 'रत्नमालास्तोत्र' हा महाकाय 
चरित्रग्रंथ, दृष्टान्तस्तोत्र', “ज्ञानकलानिधिस्तोत्र', 'दृष्टान्तनामावलीस्तोत्र' या 

«ग्रेथाची रचना केली आहे. पंडित भास्करभट्ट बोरीकरांनी 'चालीसाख्यस्तोत्रमूर्तिवर्णन', 
नरविलापस्तोत्र', संस्कृत पूजावसर'ची निर्मिती केली. पंडित आनेराज व्यासांनी 
'लक्षणरत्नाकरः' तर पंडित चक्रपाणी शास्त्री ब्रह्मविद्याशास्त्र' हे तात्त्विक ग्रंथ 
रचले. पंडित लक्ष्मींद्रभट देऊळवाडेकर यांनी 'ज्ञानभास्करस्तोत्रा'ची रचना केली 
तर अलीकडच्या एकविसाव्या शतकात महंत दिगंबर विश्वनाथ बीडकर “सार्थ 
सुबोधम्‌ सर्वज्ञ श्रीचक्रधर लीलामृतम्‌' या कथात्मक काव्याची निर्मिती केलेली 
दिसून येते. याशिवाय पंथातील नित्यदिनी पारायणामध्ये अनेक संस्कृत स्तोत्रांचा 
समावेश असलेला दिसून येतो. 

२. प्रा. मनोहरशास्त्री शेवलीकर यांच्या 'दृष्टांतस्तोत्रम्‌' या संपादकीय 
पुस्तकाच्या मुखपृष्ठाच्या मागील बाजूस काही संस्कत ग्रंथांची नामावली आढळली. 


Kavikulguru Univefsity Ramtek Collection 


'श्रद्धाजलिः।' (१९८३), 'पुष्पाजलि:।' (१९९१), श्रीचक्रधरम्‌।' (१९९४) Å 


29 


पुस्तके जालनापूरकरबाबा शास्त्री याच्या टीकेसह प्रकाशित झाली असल्याचे 
कळते. त्यांचा मागोवा घेणे आजमितीला अशक्य होते. 


३.६ महानुभाव पंथातील अप्रकाशित संस्कृत साहित्य - 

“महानुभाव पंथाचे संस्कृत साहित्याला योगदान' या विषयावर संशोधन 
करीत असता ज्या ज्या ग्रंथांचे अवलोकन, अभ्यास आणि परीक्षण केले त्यातील 
काही ग्रंथांमध्ये अधोलिखित संस्कृत काव्यांचा, स्तोत्रांचा केवळ नामोल्लेख 
आढळून आला. त्या ग्रंथांविषयीची सखोल माहिती त्या ग्रंथात नमूद नाही. म्हणून 
हे ग्रंथ आजमितीला उपलब्ध आहेत का? उपलब्ध असतील तर प्रकाशित आहेत 
का? प्रकाशित झाले असतील तर ते कोणत्या ग्रंथालयात, आश्रमात किंवा मठात 
उपलब्ध होतील? हे सर्व प्रश्‍न निरुत्तरित असले तरी यापुढे या ग्रंथांचा शोध 
घेण्याची मनीषा संशोधिकेची आहे. या विषयावर भविष्यात फार मोठे संशोधनकार्य 
होणे अपेक्षित आहे. पुढील संशोधनकर्त्याना ही संशोधनासाठी असलेली संधी 
आहे. या सर्व ग्रंथांचा शोध घेऊन त्यांना प्रकाशित केले तर महानुभावीय पंथात 
शेकडो संस्कृत ग्रंथ निर्माण झालेले दिसून येतील. सर्वच महानुभावीय संस्कृत 
ग्रंथांना तात्त्विक बैठक जरी असली तरी त्यात विविधता आहे. या संशोधनामुळे 
हे तात्त्विक वैविध्यही स्पष्ट होईल. 


१, म्हाईभटांनी सर्वप्रथम शके १२०० ते १२०८ च्या दरम्यान 
श्रीमदूभगवद्वीतेवर संस्कृत भाषेत टीका लिहिली. तसेच पंडित केशिराज व्यासांची 
कैवल्यदीपिका' नावाची श्रीमदूभगवद्रीतेवरील टीकाही देववाणीत आहे. या 
दोघांच्याही टीका आज उपलब्ध नाहीत.“ 

२. कवीश्वर व्यासांनी “निर्वचन स्तोत्र', “श्रीयाचकाष्टक' या स्तोत्रांची 
निर्मिती केली. श्री दामोदर पंडितांनी 'प्रातःसुप्तोत्थित' हे संस्कृत स्तोत्र रचले. 
आज ते अनुपलब्ध आहे. 

३. रत्नमाला स्तोत्राचे संपादक श्री ब्रह्मानंद देशपांडे लिहितात, रत्नमालेच्या 
हस्तलिखितात रत्नमाला स्तोत्र संपल्यानंतर 'श्रीमुरारिपण्डितः' या उल्लेखाने एक 
संस्कृत स्तोत्र सुरू होते. ते ८० श्लोकांचे आहे. यानंतर “श्रीदामोदरपंडितः' या 
उल्लेखाने एक संस्कृत स्तोत्र येते. हे दोन्ही स्तोत्र अप्रकाशित आहेत. 

४. इसवी सन्‌ १६२१ मध्ये पंडित चक्रपाणी care’ या महानुभाव कवीने 
सूत्रपाठाचे KUR pet Vea Hansa Vai very Re TE एक संस्कृत 


30 


टीकाही लिहिली.?* ती सध्या अप्रकाशित आहे. 

५. पंडित श्रीभीष्माचार्य व्यास वाईदेशकर हे अत्यंत विद्वान आणि 
संस्कृत व्यासंगी होते. त्यांच्या “संजीवनीस्तोत्र', “पदारविन्दस्तोत्र', 'महात्मदीक्षस्तोत्र', 
“आम्नायस्तोत्र' , 'ध्यानचन्द्रस्तोत्र' , भीक्षास्तोत्र', 'गायत्रीस्तोत्र' आणि 'दत्तात्रेयप्रबन्ध' 
या त्यांच्या संस्कृतरचना अप्रकाशित आहेत. 

६. महंत दि. वि. बीडकर आपल्या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत लिहितात, 
“मया जलग्राम आकाशवाणीद्वारा देववाणीत: त्रीणि नाटकानि प्रसारितानि सन्ति।'' 
लेखकाने महानुभाव पंथावर आधारित ही जी तीन संस्कृतनाटके रचलेली आहेत. 
ती सध्या अप्रकाशित आहेत. १२ 

अशाप्रकारे महानुभाव कवींनी श्रीचक्रधर स्वामींची स्तुती करीत असताना 
आपली भक्तिभावना प्रकट करण्यासाठी जे गद्यपद्यात्मक संस्कृत साहित्य निर्माण 
केले ते आज सस्कृत साहित्याला अमूल्य असे आभूषण ठरले आहे. हा केवळ 
महानुभावीयांसाठीच नाही तर देववाणीच्या दालनात अमृताचे कुंभ प्राशन करत 
असलेल्या सर्वासाठीच असलेला एक अनमोल ठेवा आहे. 


३.७ महानुभाव पंथातील पहिली उत्स्फूर्त स्तोत्रात्मक संस्कृत काव्यरचना 

पंडित नीळभट्ट भांडारेकार हे विदर्भ देशातील भंडारा येथील रहिवाशी 
होते. ते संस्कृतचे थोर विद्वान असलेले सदाचारी ब्राह्मण होते. त्यांना शास्त्रीय 
ग्रथवाचनाचा अतिशय va होता. ते स्वामींचे आदर्श ज्ञानीभकत होते. त्यांची 
स्वामींवर गाढ श्रद्धा होती. कितीही संकट कोसळले तरी स्वामींच्या 
गुणसंकीर्तनाशिवाय कोणताच शब्द तोंडातून काढावयाचा नाही असे ते ध्यानस्थ, 
स्थितप्रज्ञ होते. 

एकदा रामटेक जवळील ‘Atel’ या गावी नदीच्या काठावर स्वामींसाठी 
बसण्यास जागा स्वच्छ करत असताना नीळभड्टांना इंगळीने दंश केला. तेव्हा त्यांना 
असह्य वेदना होऊ लागल्या. तेव्हा त्यांनी स्वामींना विचारले, “जी जी, मी 
आपली स्तुती करू?” सर्वज्ञ म्हणाले, “करा'' आणि ते स्तुती करू लागले. 
जसजशी स्तुती करीत गेले तसतशा वेदना कमी होत होत शेवटी पूर्णपणे बंद 
झाल्या. २४ 

यायी महामा, HIT To homer Cale हे स्तोत्रच 


'विंगुळिकास्तोत्र' म्हणून पंथात प्रसिद्ध आहे. परतु या स्तोत्राला पंथात पहिल्या 


31 


काव्याचा मान मिळाला नाही. कारण स्वामींच्या आणि भांडारेकारांच्या 
एकांतवासातील ही घटना आहे. आपल्याकडून काहीतरी विशेष काव्याची निर्मिती 
झाली याचा अभिमानच तेव्हा नीळभट्टाना आला नाही. काळाच्या ओघात ते 
काव्यही हवेत विरून गेलं. परंतु नंतर स्वामींच्या उत्तरार्धात जेव्हा स्वामींनी 
आपल्या भक्तगणांना नीळभट्ट भांडारेकारांची आठवण आणि ही घटना सांगितली 
असावी तेव्हा कुणीतरी ते काव्य लिहून घेतलं असावं. तरीही संकलनकर्ता म्हणून 
पंडित केशिराज व्यासांच्या नावावर हे स्तोत्र आज आढळते. 

या स्तोत्रात एकूण १३ श्लोक आहेत. यापैकी पहिला आणि शेवटचा 
श्लोक प्रक्षिस आहे हे ठळकपणे जाणवते. हे दोन श्लोक सोडले तर मधले सर्व 
श्लोक हे भांडारेकारांची उत्स्फूर्त रचना आहे. 


कदाऽ पि वि्कुलिकां प्रदष्टं प्रतोदखेदं तमसह्यतम्‌। 
अपीशदृष्टेः पुरतः स्थितोऽ पि विज्ञाप्य तुष्टाव पतिं serra? 


अर्थ - एकदा (भांडारेकारांना) इंगळीने दंश केला. ते दुःख असह्य झाले असता 
ते दूर करण्यासाठी देवांमध्ये श्रेष्ठ असलेल्या परमेश्वराच्या नजरेसमोर उभे राहून 
नमस्कार करून “मी आपली स्तुती करू का''अशी विनंती करतात. 
स्तुवन्नितीश जगदेकबन्धुं समस्ततापापहरं कृपालुम्‌। 
विषप्रतोदं तमापास्य सर्व द्विजः परानन्दमवाप तेन ।।* 


अर्थ - कृपाळू, जगाचा एकमेव बंधू, सर्व ताप हरण करणारा अशी परमेश्वराची 
स्तुती केल्याने ब्राह्मणाची सर्व विषबाधा दूर झाली व तो ब्राह्मण परमानंदाला प्राप्त 
झाला. 

उर्वरित श्लोकांमधून परमेश्वराची स्तुती केलेली आढळून येते. महानुभाव 
पंथातील संस्कृत साहित्यात या स्तोत्राची दखल घेतलेली असली तरी त्याला 
प्रथम स्तोत्राचा बहुमान मिळाला नाही. परंतु स्वामींच्या समोर स्त्रबलेले हेच 
पहिले आणि शेवटचे स्तोत्र आहे. कारण स्वामींच्या सन्निधानात संस्कृतच काय; 
परंतु मराठी रचनाही निर्माण झालेल्या आढळत नाहीत. स्वामींच्या उत्तरापंथ ' 
गमनानंतर स्वामींनी निरुपिलेली वचने म्हणजेच सूत्रे त्यांच्या लीळांच्या माध्यमातून 
ग्रथित केलेली आढळतात. यातूनच महानुभावीय ग्रंथोत्पत्ती झाली. 

अशाप्रकारे महानुभाव पंथात स्वामींच्या उत्तरापंथे प्रयाणानंतर त्यांच्या 


आठवणी मर्नात HA arsen SSSR Het स्मरण 


32 


करता यावे म्हणून लीळाचरित्राची निर्मिती झाली, त्यातून पंथीय तत्त्वज्ञान समजून 
घेण्यासाठी “सूत्रपाठ' हा तात्त्विक ग्रंथ उदयास आला तर त्यातून पुढे व्याकरणात्मक 
आणि काव्यात्मक अनेक ग्रंथ निर्माण झाले. यानंतर तर महानुभावीयांना ग्रंथनिर्मितीचे 
व्यसनच जडले. पंथात जास्तीत जास्त वैदिक आणि संस्कृत पंडित अनुयायी 
असल्याने स्वामींनी आणि आचार्यानी मनाई केली असतानाही अंतरीचा उमाळा 
उफाळून आल्यागत त्यांच्याकडून सहजतेने संस्कृत ग्रंथही प्रसूत झाले आणि मग 
मराठी आणि संस्कृत अशा दोन्ही पद्धतीने पंथात रचना निर्माण होऊ लागल्या. या 
रचनांचे वैशिष्ट्य असे की, या सर्व ग्रंथांचा वर्ण्यविषय एकच आहे आणि तो म्हणजे 
'पंचकृष्णांचे स्तवन आणि त्यांचे तत्त्वज्ञान” 

प्रस्तुत संशोधन संस्कृत ग्रंथांपुरते मर्यादित असल्याने यापुढे येणाऱ्या 
सर्वच प्रकरणांमध्ये केवळ संस्कृत साहित्याचाच विचार करण्यात आला आहे. 


संदर्भसूची : 

१. महानुभावांची अक्षरलेणी, निबंध -“महानुभावांचे मराठीला योगदान' 
लेखक -डॉ. व्यंकटेश पोटफोडे, पृ. क्र. ८५ 

२. महानुभाव साहित्य :शोधसंचार, डॉ. अविनाश आवलगावकर, पृ. क्र. १२६ 

३. तत्रैव, पृ. क्र. ११६ 

४. महानुभावांची अक्षरलेणी, प्रस्तावना, पृ. क्र. ५ 

५. लीळाचरित्र, लीळा क्र. १५२, पृ. क्र. ३१३ 

६. सूत्रपाठ, उद्धरणप्रकरण, सूत्र क्र.५ 

७. सूत्रपाठ, आचारप्रकरण, सूत्र क्र.३४ 

८. तत्रैव, सूत्र क्र.८१ 

९. सूत्रपाठ, आचारमालिका, सूत्र क्र.१२६ 

१०. तत्रैव, सूत्र क्र. १३३ 

११. तत्रैव, सूत्र क्र. १४४ 

१२. तत्रैव, सूत्र क्र. १५१ 

१३. तत्रैव, सूत्र क्र. १५३ 

१४. सूत्रपाठ, विचारप्रकरण, सूत्र क्र. ६२ 

१५. सूत्रपाठ, विचारमालिका, सूत्र क्र. ५ 


द्विपुरवर्णन 
भिर -0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
१७. महानुभावांचा इतिहास, म. मधुकर कोळपकर, पृ. २ Å ३ 


33 


१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


महानुभाव संशोधन : भाग १, पृ. क्र. ५९ ते ७६ 

सार्थ श्रीचक्रधरलीलामृतम्‌, लीळा क्र. १०७, पृ. क्र. १४८ 

तत्रैव, लीळा क्र. ९६, पृ. क्र. १३२ 

लीळाचरित्र, उत्तरार्ध, लीळा क्र. १५२, पृ. क्र. ३१३ 

महानुभावांची अक्षरलेणी, 'महानुभावांचे मराठीला योगदान' लेखक -डॉ. 


व्यंकटेश पोटफोडे, पृ. क्र. ८४ 


२३. 
२४. 


स्मृतिस्थळ, स्मृती १५ 
महानुभाव वाङ्मयावर संस्कृत विद्येचा प्रभाव, मराठी पत्रिका, उस्मानिया 


विद्यापीठ, १९६९, पृ. क्र. १६ 


२५. 


प्राचीन मराठी गद्य : प्रेरणा आणि परंपरा, डॉ. श्री. रं. कुळकर्णी, मेहता 


प्रकाशन, पुणे १९९१, पृ. क्र. ३१ 


२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 


सूत्रपाठ, आचारमालिका, सूत्र क्र. ७ आणि २१९ 

महानुभाव साहित्य शोधसंचार, डॉ.अविनाश आवलगावकर, पृ.क्र. ३८, ३९ 
महानुभावांचा इतिहास, म. मुरलीधर कोळपकर, पृ. क्र. ११६ 

तत्रैव 

रत्नमाला, प्रस्तावना, पृ. क्र. बत्तीस आणि तेहतीस 

ब्रह्मविद्याशास्त्र, लेखक - मुकुंदराज आराध्य, वक्तव्य, पृ. क्र. (ख) 
पूजावसर, संपादक - महंत डॉ. श्रीसोनपेठकर महानुभाव, पृ. क्र. ८६ 
सर्वज्ञ श्रीचक्रधर लीलामृतम्‌, लेखक - दि. वि. बीडकर, प्रस्तावना 
लीळाचरित्र, लीळा क्र. ३७, पृ. क्र. २१ 

विंगुळिकास्तोत्र, श्लोक १ 

तत्रैव, श्लोक १३ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


34 


प्रकरण चवथे 
“महानुभाव पंथातील चरित्रात्मक संस्कृत ग्रंथ' 


मराठी साहित्यात पहिला चरित्रात्मक ग्रंथ 'लीळाचरित्र' आहे. स्वामीच्या 
जीवनावर आणि लीळांवर आधारित हा ग्रंथ महानुभावीयांचा आकरग्रेथ आहे. 
याच ग्रंथातून इतर सर्व साहित्याची निर्मिती झाली आहे. याच धर्तीवर कवींनी 
संस्कृत भाषेत विविध पद्धतीने काव्यांची निर्मिती केली आहे. यापैकी पंडित 
केशिराज व्यासांचे 'रत्नमालास्तोत्र' हे बृहद्काव्य स्वामींच्या संपूर्ण जीवनचरित्रावर 
आधारित एकमेव चरित्रकाव्य आहे. स्वामींच्याच चरित्रावर आधारित “सार्थ 
सुबोधम्‌ सर्वज्ञ श्रीचक्रधर लीलामृतम्‌' हा कथात्मक ग्रंथ महंत दिगंबर विश्वनाथ 
बीडकर यांनी लिहिला. लघुलघू कथांद्वारे त्यांनी बालगोपालांना स्वामींचे चरित्र 
आणि त्यांचे तत्त्वज्ञान सांगण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. महानुभावीय संस्कृत 
साहित्यातील हेच एकमेव कथा काव्य आहे. पंथातील आचार्य बाईदेव व्यास 
यांनी स्वामींच्या दिनचर्यवर आधारित जो 'पूजावसर' नावाचा काव्यप्रकार रचला 
त्यावर नंतरच्या अनेक गीर्वाणवाणीच्या उपासकांनी संस्कृत पूजावसर' निर्माण 
केले. वरवर पाहता ही काव्यकृती चरित्रप्रकारात जरी अंतर्भूत होत नसलेली दिसून 
येत असली तरी सखोल विचारांती संशोधिकेने या स्तोत्ररूपातील काव्यकृतीला 
चरित्रग्रंथात समाविष्ट करण्याचे धाडस केले आहे. कारण यामध्ये कवींनी स्वामींच्या 
प्रातःकाळी उठण्यापासून रात्री झोपण्यापर्यंतचे दिनक्रमाचे वर्णन केले आहे. स्वामींच्या 
दिनचर्येत त्यांचे चरित्रच प्रतिबिबित झालेले दिसून आल्यामुळे 'संस्कृत पूजावसर' 
चरित्रग्रंथात अंतर्भूत केलेले आहेत याची वाचकांनी आणि अभ्यासकांनी नोंद घेणे 
महत्त्वाचे आहे. 


वरील तीन काव्यांचा परिचय खालीलप्रमाणे - 
४.१ रत्नमालास्तोत्र- 
महानुभाव पंथाचे पहिले आचार्य श्रीनागदेव यांच्या शिष्यपरिवारात विद्वत्त्व, 
पांडित्य, धर्मप्रेम, इश्वरनिष्ठा, गुरूनिष्ठा, भक्तिमंत, नीतिमंत, शिष्यांमध्ये श्रेष्ठ, 
उदात्त जीवनमूल्यांची प्राणपणाने जपणूक करणारे, अत्यंत देखणे, वैराग्याचा महान 
आदर्श पंथीयांपुढे ठेवलेले इत्यादी गुणांची खाण असलेले पंडित केशिराज व्यास 
हे TAU HT A आकृत क्तत्रीअहोत्रे,प्रांनतज्ञा:क्रेश्षोराज बास' 
असेही म्हणतात. पंथीय संस्कृत साहित्यात चरित्रकाव्य लिहिणारे ते पहिले कवी 
35 


आहेत. केशिराजांच्या चरित्राविषयी संशोधक अजूनही अज्ञात आहेत. 
स्मृतिस्थळाच्या आधारे पंथीयांनी त्यांचा जीवनपट उलगडविण्याचा प्रयत्न केलेला 
दिसून येतो. 
४.१.१ पंडित केशिराज व्यासांचे गीर्वाणकर्तृत्व - 

पंडित केशिराजांनी 'रत्नमालास्तोत्र', 'ज्ञानकलानिधीस्तोत्र', 'दृष्टांतस्तोत्र', 
'दृष्टांतनामावलीस्तोत्र' आणि 'श्रीचक्रधरस्तोत्र' इत्यादी संस्कृत काव्यांची निर्मिती 
केली आहे. यापैकी रत्नमालास्तोत्राचा परिचय खालीलप्रमाणे - 

महदाचार्य श्रीकेशिराज व्यासविरचित हा एक पद्यमय चरित्रग्रंथ आहे. 
याचे पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध असे दोन भाग आहेत. पूर्वार्धात १७०५ श्लोकसंख्या 
आहे तर उत्तरार्धात २०५४ श्लोकसंख्या आहे. म्हणजेच रत्नमाला स्तोत्राची 
एकूण श्लोकसंख्या ३७५९ एवढी आहे. या काव्यात कवीने सर्वज्ञ श्रीचक्रधर 
स्वामींच्या लीळांचे वर्णन केलेले आहे. महानुभावीय संस्कृत साहित्यात हाच 
सर्वात मोठा आणि पहिला संस्कृत ग्रंथ आहे. ज्याप्रमाणे मराठीत “लीळाचरित्र” 
त्याचप्रमाणे संस्कृत भाषेत 'रत्नमालास्तोत्र' आहे. असा या ग्रंथाला बहुमान प्राप्त 
झाला आहे. 

रत्नमालास्तोत्र' हे काव्य केशिराज बास आणि लक्ष्मीधरभट देऊळवाडेकर 
या दोघांनी मिळून रचले आहे असे या काव्याच्या समाप्तीलेखावरून समजून येते. 
या समाप्तीलेखानुसार लक्ष्मीधर भटांनी पूर्वार्धात ४४८ तर उत्तरार्धात १२४२ 
श्लोकांची भर घातली. तर स्वतः केशिराज व्यासांनी पूर्वार्धात ७०१ तर उत्तरार्धात 
८२० श्लोकामध्ये स्वामींचे वर्णन केलेले दिसून येते. समाप्तीलेखानुसार कवी 
मल्लिनाथ आणि संतोषकवी यांनी सुद्धा अत्यंत तुरळक आणि नगण्य श्लोक 
रचलेले दिसून येतात. परंतु समाप्तीलेख वगळता रत्नमाला ग्रंथ केशिराजांव्यतिरिक्त 
अन्य कोणी लिहिला असा कुठेही उल्लेख आढळत नाही. तरीही ग्रंथकर्तृत्वासाठी 
समाप्तीलेख विचारात घेणे क्रमप्राप्त ठरतो. 
रत्नमाला स्तोत्राच्या पूर्वार्धातील समाप्तीलेख खालीलप्रमाणे - 

इतिश्री दामोदरपंडितकृतलीलारत्नमालास्तोत्रसमाप्त्यागमत्‌।। 

श्रीमत्सूरिकवीन्द्र केशवत्तर्भूपूर्ण सप्तामलम्‌ 

इत्यष्टौदधिदेबदयोगीविलसल्लक्ष्मीन्द्र संज्ञस्य च। 

सप्ताड्.केषु कवेर्धरकविमलोद्धीमन्मुरारेरपि 

Fl मुनेस्त्रिसगिरकिंभी्ीर्थलीला सर्वी Collection 


36 


'केशिराजस्य ७०१, लक्ष्मीन्द्रस्य ४४८, कवेः ५९७, मुरारिपण्डितस्य 
११, सन्तोषस्य ४३।।इति सर्वेषाम्‌ १८००।। असा उल्लेख आहे. 


रत्नमालास्तोत्राच्या उत्तरार्धातील समाप्तीलेख खालीलप्रमाणे - 
इतिश्रीदामोदरपण्डित कृतं लीलारत्नमालास्तोत्रं उत्तरार्धं सम्पूर्णमिति। 
पूर्णद्यष्टसोगिकेशवकवेर्वयस्य पृथ्व्यां धरा सोम श्रीकवि 
मल्लिनाथसुधियश्चार्ताय कैवल्यदं। 
सन्तोषस्य मुनेद्वयं बरगुरोर्यभोनिधि द्विक्षमा लक्ष्मीनद्रस्य 
विभाश्वरित्रमणिसन्मालोत्तरार्द्धरत्वयं।। 


केशिराजस्य।।८२०।।कविमल्लिनाथस्य।।११।। लक्ष्मीधरस्य ।।१२४२।। 
सन्तोषस्य।।२।। इति सर्वेषामपि।।२०७८५।। 

अशाप्रकारे प्रस्तुत काव्यात कोणत्या कवीच्या नावाने किती श्लोकसंख्या 
आहे याचे सविस्तर वर्णन केलेले दिसून येते. 

रत्नमालास्तोत्रात कवी लक्ष्मीधर भटांचे श्लोक अधिक संख्येने असले 
तरी हे काव्य लक्ष्मीधरांचे आहे असे कुणी म्हणत नाही. कारण मुळात या 
रचनेमागील संकल्पना केशिराज व्यासांचीच आहे. त्यांनीच हा ग्रंथ लिहिण्यास 
प्रारंभ केला होता. सर्वच महानुभावीय ग्रंथांमध्ये केवळ केशिराज व्यासांच्याच 
नावावर या काव्याचा उल्लेख आहे. एखाद्या ग्रंथात कुणी अधिक भर घातली 
म्हणून त्या ग्रंथाचे कर्तृत्व त्याच्याकडे जाते असे नाही. याही काव्याविषयी असेच 
म्हणावे लागेल. परंतु पंडित केशिराजांच्या तोलामोलाची आणि बरोबरीने काव्यरचना 
केलेली असतानाही लक्ष्मीधर भटांना आपले नाव ग्रंथकर्त्याच्या यादीत येवू नये 
याची मुळीच खंत आलेली दिसत नाही. इतकेच नाही तर या काव्यात काही अंशी 
का होईना भर घालणाऱ्या मल्लिनाथ सूरी नावाच्या कवीनेही 


स्मृतं दामोदरेनैव केशिराजेन वै कृतं। 
रत्नमालास्तवं शुद्धममृतं सेवितैः बुधै:।।' 
असे म्हणून नि:संशयपणे रत्नमालाचे कर्तृत्व केशिराज व्यासांकडेच दिले 


आहे. याशिवाय कवी व्यास, कवी संतोष, मुरारी पंडित यांनीही काही तुरळक 
श्लोकांची या काव्यात भर घातलेली दिसून येते. इतकेच नाही तर या काव्यात 


TET, नाव, आहे. GATE भर 
घातलेली दिसून येत नाही. तरीही केशिराज व्यासांनी आपल्या काव्यांती या 


37 


कवीच्या नावाने 'इतिश्रीदामोदरपण्डितकृतं लीलारत्नमालास्तोत्रं सम्पूर्णमिति।' असे 
लिहिले आहे. याविषयी समीक्षकांचे असे मत आहे की, दामोदर पंडित आणि 
केशिराज व्यास हे जीवश्चकंठश्च मित्र होते. राघव व्यास हे ही यांचेच मित्र. या 
तिघांविषयी पंथात “एकि मूर्ती भागत्रया: रामः पण्डित: केशवद्या: च।' असे म्हटले 
जात असे. केशिराज व्यास आणि दामोदर पंडित यांचे उल्लेख स्मृतिस्थळात तर 
जोडीनेच येतात. ह्याचे परस्परांवर निस्सीम प्रेम असल्यामुळेच या दोघांनीही 
आपापल्या काव्यात एकमेकांची नावे घातली अशी आख्यायिका आहे. 

एका काव्यात इतक्या प्रमाणात अनेक कवींनी भर घातली असूनही 
याविषयी त्यांच्यामध्ये वाद झाल्याचे किंवा इतरांनी हा विषय वादग्रस्त असल्याचे 
म्हटलेले दिसून येत नाही. याचे कारण असे की, महानुभावीय कवी प्रसिद्धिपराड्मुख 
होते. शिवाय अभिमान, अहंकार आणि अभिनिवेश तर त्यांच्या मनालाही कधी 
शिवत नसे. हे पंथीय गुरूबंधू परस्परांमध्ये एकरूप झालेले दिसून येतात. यामागेही 
चक्रधर स्वामींच्या तुम्हां परस्परे परमप्रीती होआवे की नायका'* या वचनाचे 
पालन करण्याची परंपरा असावी असे दिसून येते. हेच तर महानुभावीयांचे वैशिष्ट्य 
आहे की ते सदैव स्वामींच्या अनुज्ञापालनात धन्यता मानतात. 


४.१.२ रत्नमाला स्तोत्राची लेखनपद्धती - 

रत्नमाला स्तोत्र हे लीळाचरित्राचे संस्कृत रूपांतर आहे. म्हाईभटाच्या 
लीळाचरित्रात जवळजवळ ७०० च्या बर श्रीचक्रधर स्वामींच्या लीळा आहेत तर 
रत्नमाला स्तोत्रात पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध मिळून एकूण ३८०० च्या वर श्लोकसंख्या 
आहे. पंडित केशिराजांनी लीळाचरित्रातील सर्वच लीळांचे रूपांतर केलेले दिसून 
येते. काही लीळा केवळ एका श्लोकात, काही दोन तर काही यापेक्षा जास्त 
श्लोकात त्यांचे महत्त्व आणि विस्ताराप्रमाणे वर्णिलेल्या आहेत. तेव्हा प्रत्येक 
लीळेच्या श्लोकाचे स्वतंत्र क्रमांक आहेत. एका लीळेच्या गटातील श्लोकांना 
स्वतंत्र क्रमांक आणि त्या गटांना पुन्हा अनुक्रमांक अशी ही रचना STR. 

प्रस्तुत स्तोत्राचा प्रारंभ श्रीपरमेशवराच्या वंदनाने होतो. प्रथम श्लोकात 
त्यांच्या अचिन्त्य आणि अनंत शक्तींचे वर्णन आहे. दुसरा श्लोक श्रीकृष्णचक्रवर्तीच्या 
नमनासाठी वाहिला आहे. तिसऱया श्लोकात श्रीदततत्रेप्रभूना वंदन, चवथ्या श्लोकात 
श्रीचक्रपाणींचे स्मरण तर पाचव्या श्लोकात श्रीगुंडम राऊळांच्या लीळांचे वर्णन 
आहे. सहाव्या श्लोकापासून श्रीचक्रधर स्वामींच्या स्तवनाला प्रारंभ करण्यात 


kulgu as Sanskrit University Ramtek Col 
आला आहे या काव्यात केवळ स्वामींचेच वर्णन नाही तर त्यांचे 


38 


गुरू श्रीगोविंदप्रभू यांच्याही लीळांचे सविस्तर वर्णन आलेले आहे. शिवाय ओघानेच 
पंचकृष्णांपैकी इतर तीन अवतारांसाठीही काही श्लोकांची निर्मिती झालेली दिसून 
येते. काव्यात ज्या ज्या कवीने श्लोक किंवा स्वतंत्र लीळा रचली असेल त्या त्या 
कवीचे नाव देऊन ती ती लीळा किंवा तो तो श्लोक वर्णिला आहे. 

प्रस्तुत काव्यात श्रीगोबिंदप्रभू आणि सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामी यांची 
ऋद्धिपूर येथील रांधवणहाटात झालेल्या पहिल्या भेटीचे कवीने केलेले वर्णन 
अत्यंत रमणीय आणि वंदनीय आहे. 

अशेषशक्त्यालय ईश्वरोऽसौ नित्यं तदा किं जगृहे च तस्मात्‌ 

इत्थं तयोरीश्वरोश्चरित्रं को वेदितुं वा गदितुं समर्थ: || 

य एक ईशो युगपद्‌ दधानो मूर्तिद्रयं चारुतरं धरिष्याम्‌। 

दध्रे स्वयं सेबकसेव्यभावं तां वेत्ति कस्तस्य परां प्रवृत्तिम्‌।।“ 


सर्व शक्तींचा साठा असलेल्या त्या ईश्वराने तेव्हा काय बरे ग्रहण केले 
असेल? हे त्या उभय ईश्वराचे चरित्र जाणण्यास आणि वर्णन करण्यास कोण बरे 
समर्थ आहे? तो एकच ईश्वर दोन रूपे धारण करणारा दोन अतिशय सुंदर मूर्ती 
धारण करता झाला आणि स्वत:च सेवक-सेव्यभाव निर्माण करता झाला. त्याची 
ती प्रवृत्ती जाणण्यास कोण बरे समर्थ आहे? 

अशाप्रकारे महानुभावपंथीय साहित्यातील एक महत्त्वाची संस्कृत काव्यकृती 
म्हणून रत्नमाला स्तोत्राचे महत्त्व अपरंपार आहे. यामुळे पंथीयेतर आणि अमराठी 
पंडितांना महानुभाव पंथ आणि मराठीतील पहिला चरित्रग्रंथ असलेल्या “लीळाचरित्र 
याविषयी अभ्यास करण्याची पर्वणीच प्राप्त झाली आहे. शिवाय यापैकी एखादा 
परमेश्वराचा भक्त असेल तर त्यांच्या या लीळाश्रवणाच्या माध्यमातूनही अशा 
भक्ताला वेध आणि बोध घडून येतील. हेच तर महानुभावीय कवींनी संस्कृत 
साहित्यालाच नव्हे तर संपूर्ण समाजाला दिलेले योगदान आहे. 

स्वामींच्या जीवनचरित्रावर आधारित महंत दि. fa. बीडकररचित “सार्थ 
सुबोधम्‌ सर्वज्ञ श्रीचक्रधर लीलामृतम्‌' हा कथास्वरूपातील ग्रंथ अलीकडच्या 
काळात रचलेला ग्रंथ आहे. या ग्रंथाचा परिचय खालीलप्रमाणे - 


४.२ सार्थ सुबोधम्‌ सर्वज्ञ श्रीचक्रधर लीलामृतम्‌- 
महानुभाव पंथात बाराव्या शतकापासून ते एकविसाव्या शतकातही संस्कृत 
भाषेतून ग्रथरष्वमा“न्कशणेऽप्सुर्ूबं०व्ऽक्ेऽएकषिसाष्याश्शस्तकीशंC्प्णंशलेला “सार्थ 


39 


सुबोधम्‌ सर्वज्ञ श्रीचक्रधर लीलामृतम्‌' हा ग्रंथ लीळाचरित्रावर आधारित रचलेला 
आहे. या ग्रंथाचे लेखक महंत दिगंबर विश्‍वनाथ बीडकर हे श्रीचक्रधर गुरुकुल 
संस्कृत महाविद्यालय, फैजपूर येथे प्राचार्यपदाची धुरा सांभाळत आहेत. ज्याप्रमाणे 
पंचतंत्रहितोपदेशसारख्या कथात्मक ग्रंथांची निर्मिती बालांना नीती शिकविण्यासाठी 
झाली त्याप्रमाणेच नवीनच संस्कृतभाषा शिकणाऱ्यांसाठी आणि पंथीय 
बालगोपालांसाठी रमणीय आणि बोधप्रद अशा स्वामींच्या लीळा कथात्मक 
पद्धतीने संस्कृत भाषेतून समजून सांगण्यासाठी या ग्रंथाची निर्मिती केली आहे. 

मूळ मराठी लीळाचरित्रात ७०० च्या वर लीळा आहेत; परंतु प्रस्तुत 
कथाकाव्यात सर्वज्ञ श्रीचक्रधरस्वामींच्या जीवनावर आधारित एकूण १०८ लघुकथा 
adien आहेत. विस्तारभय आणि बालकांची आकलनशक्ती याचा विचार 
करूनच लेखकाने या ग्रंथात बालकांच्या आकलनशक्तीबाहेर असलेल्या तत्त्वज्ञानपर 
लीळांचा अंतर्भाव यात केलेला दिसून येत नाही. शिवाय अत्यंत सोप्या आणि 
साध्या भाषेत स्वामींच्या पूर्वजीवनाच्या वृत्तांतापासून ते त्यांच्या उत्तरापंथे 
गमनापर्यंतच्या लीळा यात कथारूपात आहेत. त्यापैकी पहिल्या १२ कथा या 
स्वामींच्या पूर्वजीवनावर आधारित आहेत. १३ व्या कथेत श्रीप्रभूपासून शक्तिस्वीकार, 
तर १४ व्या कथेपासून स्वामींचे जीवोद्धरणाचे कार्य वर्णिलेले आहे आणि 
सरतेशेवटी “भक्तेभ्यः अन्तिमं निरुपणं ततः महाराष्ट्रात्‌ प्रस्थानं च। या कथेद्वारा 
या बालकथांचा समारोप झालेला दिसून येतो. 

बालगोपालांसाठी निर्मिलेल्या या संस्कृत ग्रंथाला अभिप्रायही संस्कृत 
भाषेतूनच मिळालेले आहेत हे विशेष. यापैकी 'जळूकर वैद्य यांची खालील 
प्रतिक्रिया अत्यंत बोलकी आहे. 


सर्वेषां सुखलाभाय, कथाभिः कीर्तितं खलु। 
सच्छिष्यैर्बिडकरोपाहवैर्महन्तैर्नात्र संशय: || 
सरला सुगमा भाषा, कथा बोधप्रदा खलु। 
ग्रन्थोऽय प्रेरणादायी, सर्वेषां नात्र संशय:।।६ 


४.२.१ कवीची भाषाशैली - 
“बालानां सुखबोधाय' साठी या कथात्मक ग्रंथाची निर्मिती झाली 


असल्यामुळे या काव्याची भाषा अत्यंत सरल आणि सुगम Keay यात कठिण 
“Sa Kavikulguru Kalidas Sanskrit Universjty Rai 


i किंवा CC-0, ek Collection 
संधी किंवा oe समास आढळतच नाहीत. अलकाराची दिसून येत 


40 


नाही. प्रासादिक आणि मधुर असलेली भाषा सहजगम्य आणि हद्य आहे. कवी 
कथांमध्ये तृतीय भूतकाळाचा उपयोग वारंवार करताना दिसतात. कुठेही भाषेत 
काठिण्य आलेले दिसून येत नाही. कवी अर्थविपुल शब्दभांडाराचे धनी असावेत 
तेव्हाच त्यांनी मूळ मराठी भाषेत असलेल्या ग्रंथाचे संस्कृत भाषेत इतक्या लीलया 
प्रवेश करून बालांचे मनोरंजन केले आहे आणि यात ते यशस्वीही झालेले दिसून 
येतात. 

अशाप्रकारे महानुभाव संस्कृत साहित्यात एकमेव असलेले हे कथाकाव्य 
नवप्रवेशित पंथीयांसाठी किंवा पंथीयेतर विद्वानांना लीळाचरित्र समजून घेण्यासाठी 
अत्यंत उपयुक्त आहे. महंत दि. वि. बीडकर यांनी अशाप्रकारचे साहित्य रचून 
संस्कृत साहित्याच्या दालनातील बालसाहित्यामध्ये कमालीची भर घातलेली 
दिसून येते. 

सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामींच्या प्रातःकाळी उठण्यापासून रात्री झोपण्यापर्यतच्या 
दिनचर्येत त्यांचे चरित्रच प्रतिबिंबित झालेले दिसून आल्यामुळे 'संस्कृत पूजावसर: चरित्रग्रेथात 
अंतर्भूत केलेला आहे. या स्तोत्रात्मक काव्याचा परिचय खालीलप्रमाणे - 


४.३ संस्कृत पूजावसर- 

सर्वच धर्मामध्ये पूजाविधीला महत्त्व आहे. विधीपूर्वक केलेले धर्मकार्य 
हेच फळाला जाते. असे सर्वच धर्माचे प्रांजळ मत आहे. महानुभाव पंथातही हा 
पूजाविधी विशेष महत्त्वाचा आहे. यालाच पंथात 'पूजावसर' असेही म्हणतात. 
ईश्वराची पूजा करत असताना त्यातही साचेबद्धपणा, नियमितता आणि भक्तिभाव 
असायला हवा तरच त्याचा दीर्घकालीन लाभ होतो. भक्त परमेश्वराकडे एकाग्रचित्त 
होतो आणि ईश्वराची प्रसन्नता आणि कृपादृष्टी प्राप्त करतो. 

सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामींच्या सन्निधानात जी भक्तमंडळी होती ती स्वामींची 
सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ विधियुक्त पूजा करत असे. यामध्ये बाईसाबाई 
आणि नागदेवाचार्य हे प्रमुख भक्त होते. इतर सर्व भक्तमंडळी ही प्रसंगवश 
स्वामींची भेट घेण्यास येत तेव्हा त्यांनाही या पूजाविधीचा लाभ मिळत असे. 
स्वामींच्या उत्तरापंथे गमनानंतर विरहावस्थेत असलेले आचार्य नागदेव या पूजाविधीचे 
सदैव स्मरण करत असत. त्यांच्या त्या आठवणी म्हणजेच 'लीळाचरित्र' होय. 
पंथाचे दुसरे आचार्य “बाईदेव व्यास'यांनी लीळाचरित्राच्या सखोल अभ्यास करून 


Er असे पंथात 
Tee , 


41 


“नित्यदिनीलीव्ठा' म्हणजेच 'पूजावसर' ही ईश्वर अवताराची दिनचर्या 
आहे. प्रातःकाळी झोपेतून उठल्यापासून ते रात्री निद्राधीन होईपर्यंत स्वामींच्या 
एकेका कृतीचा यात भावस्पर्शी वेध घेतला आहे. प्रातःकाळी ३ वाजता जागरण, 
प्रातर्विधी, मुखमार्जन, प्रभातकाळचा पूजावसर, भक्तांना निरुपण म्हणजेच उपदेश, 
विहरण म्हणजे प्रातर्भ्मण, उदक म्हणजे सकाळचा नास्ता, श्रमदान, मर्दनामार्दन 
म्हणजे स्नान, मध्याह्न पूजनसोहळा, पीडाहरण म्हणजे दुपारचे भोजन, वामकुक्षी, 
भक्तांशी ज्ञानसंवाद, सायंकालीन विहरण, पूजाविधी, व्याळी म्हणजे रात्रीचे 
भोजन, रात्री भक्तांना केलेले तात्विक निरुपण आणि शेवटी निद्रा. हा स्वामींचा 
नित्यदिनक्रम असायचा. यात कधी कधीच खंड पडत असे. कारण कधी कधी 
स्वामी अहोरात्र भक्तांना निरुपण करत असत. स्वामींच्या या लहानमोठ्या दिनक्रमाची 
संगतीपूर्ण कलात्मक गुंफण पूजावसरामध्ये आहे. पंथात या दिनक्रमालाच सकाळचा 
पूजावसर', 'दुपारचा पूजावसर' आणि 'सायंकालीन पूजावसर' असे म्हणतात. 
बाईदेव व्यासांनी अशा तीन पद्धतीने हा दिनक्रम वर्णिला आहे. 

बाईदेव व्यासांच्या “नित्यदिनीलीळा' या काव्यावर आधारित नंतरच्या 
पंथीय कवींनी आपापले पूजावसर रचले. यापैकी “पंडित भास्करभट्ट बोरीकर”, 
“पंडित राघवभट्ट' आणि “पंडित श्रीभीष्माचार्य व्यास वाईदेशकर' यांनी श्रीचक्रधर 
स्वामींच्या दिनचर्यवर आधारित संस्कृत भाषेत पूजावसरस्तोत्रांची निर्मिती केली. 
तर पंडित दामोदर care’ यांनी स्वामींचे गुरु श्री गोविंदप्रभू यांच्या दिनक्रमावर 
आधारित पूजावसराची निर्मिती केलेली आहे. लयबद्ध, भावस्पर्शी आणि भक्तिरसाने 
ओथंबलेल्या या साहित्यकृती पंथीयांसाठी पठनीय आणि पारायणीय आहेत. 


४.३.१ पंडित श्रीदामोदर व्यासकृत पूजावसर - 

पंडित श्रीदामोदर व्यास हे श्रीनागदेवाचार्याचे शिष्य होते. त्यांचा कार्यकाळ 
इ. स. १२६१ ते १३१६ असा सांगितल्या जातो. हे विद्वान व चर्चक असूनही 
कविमनाचे होते. पंडित केशिराज व्यास आणि राघवभट्ट हे दामोदर पंडितांचे 
जीवश्चकंठश्च स्नेही होते. आपल्या मित्रांनी स्वामींच्या दिनक्रमावर आधारित 
पूजावसर निर्मिला हे पाहून यांनी श्रीगोविंदप्रभूच्या दिनचर्यवर आधारित आपल्या 
पूजावसराची निर्मिती केलेली दिसून येते. 

पडित श्रीदामोदर व्यासांनी रचलेला हा पूजावसर म्हणजे सहा श्लोकांची 
संस्कृतातील FVM असलेली रचना आहे. शमते रणे, पूजा, 
भोजन, विहरण आणि दैनिक लीळा इत्यादी त्यांच्या दिनक्रमाचे वर्णन यात आहे. 


42 


महानुभावीय पंथात श्रीगोविंदप्रभूंच्या दिनक्रमावर आधारित असलेला हा पहिला 
संस्कृत पूजावसर आहे म्हणून पंथात याचे महत्त्व अगाध आहे. कारण याच 
रचनेपासून श्रीप्रभूवरील पूजावसराला प्रारंभ झाला. 
ज्याप्रमाणे संस्कृत साहित्यात माघ कवीची रचना ही अनुप्रासयमकादि 
अलंकारप्रचुर असलेली आहे त्याचप्रमाणे पंडित दामोदर व्यासांची ही रचना 
काहीशी क्लिष्ट आणि पांडित्यप्रचुर असलेली आहे. 
उदाहरणादाखल पुढील श्लोक पहा. 
प्रात: सुप्तोत्थित संस्खलितमलयज: स्निग्धगौराङ्गरागः 
प्रस्फारत्क्षीरधारा धवलिमविलसत्सूत्ररेष दयालुः। 
स्नस्तानीलालकालिड्.करतल युगले नाक्षिपत्क्षेमधामाम्नः 
संसद्दम्मिल्लमल्लीकुसुमसुनिकरः संश्लिषयल्लोचनाश्चः।।* 
अचन्नंचन्नवोचच्चकित इववचश्चेचल 
स्वग्रमुचैश्चचच्च्युताचलाचद्वति भिरभिवभोभासयन्नङ्कुलीभिः। 
विशत्रिंशद्दशेतिस्वगदितगणनः पादपङ्‌. केरुहेण स्पृष्ट्रा। 
सोपान सीमामरुणकरपुटे नास्पृशद्रित्तिभिगङ्गान्‌।।“ 
वरील काव्यरचनेवरून असे लक्षात येते की, महानुभावीय कवी पांडित्यप्रचुर 
आणि संस्कृत भाषेची काठिण्यपातळी जपणारे कवी होते. 


४.३.२ पंडित राघवभट्टकृत पूजावसर - 

पंडित राघवभट्ट हे श्रीनागदेवाचार्याचे शिष्य होते. त्यांचा कार्यकाळ इ. 
स. १२६० ते १३१५ असा सांगितल्या जातो. ते तत्त्वज्ञ, शास्त्रचर्चक आणि 
वादविवादपटू होते. श्रीचक्रधर स्वामींचे अहोरात्र स्मरण करता यावे यासाठी त्यांनी 
मराठी ब संस्कृत अशा दोन्ही भाषेत पूजावसराची रचना केलेली दिसून येते. परंतु 
आज त्यांची मराठी पूजावसर ही रचना अनुपलब्ध आहे. पंडित बाईदेव व्यासांनी 
रचलेली नित्यदिनीलीळा त्यांनी अवघ्या १२ श्लोकामध्ये वर्णन केली आहे. 
उदाहरणादाखल खालील श्लोक पहा - 

चिन्नापि जानाति न रुपशोभां। यस्याप्तदारा ACH IA सः। 

त्रातं च नायं परचक्रपाणि। श्चिखेल चिद्देयधरो धरायाम्‌।।* 

आदाय बीटकमुवाच कृत्याद्य Wel न महोक्तविधेयमेबं उष्णीषकञ्चुकः। 


Fran ARAL, Ata TTS TT in 
नागाम्बा मलयजेन्दुविभूषिताङ्गम्‌। भालस्थले हरिकृताभरणप्रसन्नै: | 


43 


कर्णप्रकोष्ठगलमौलिसुबाहुवक्षः। स्वालिङ्गतः कुसुम्फगुम्मचयैश्च कामे।।११ 
पंडित राघवभट्टांची ही रचना भाषादृष्ट्या स्वतंत्र आहे. 


४.३.३ पंडित भास्करभट्ट बोरीकरकृत पूजावसर - 
पंडित भास्करभट्ट बोरीकर हे श्रीनागदेवाचार्याचे शिष्य होते. त्यांचा 
कार्यकाळ इ. स. १२७० ते १३२३ असा आहे. इतर सर्व संस्कृत पूजावसरांपैकी 
भास्करभट्टांचा पूजावसर हा पंडित बाईदेव व्यासांच्या नित्यदिनीलीळेशी मिळताजुळता 
आहे. कारण नित्यदिनीलीळेमध्ये पूजावसराचे सकाळचा पूजावसर, दुपारचा पूजावसर 
आणि सायंकाळचा पूजावसर असे तीन वेगवेगळे भाग आहेत. त्याचप्रमाणे पंडित 
भास्करभड्टांच्या या रचनेतही 'प्रातःकालपूजावसरः', 'मध्याहकालपूजावसर:' आणि 
'सायंड्‌.कालपूजावसरः' असे तीन भाग आहेत. प्रत्येकी ९-९ श्लोक असलेल्या या 
पूजावसरात एकूण २७ श्लोक आहेत. यात स्वामींचा दिनक्रम संक्षिप्तपणे वर्णिला 
आहे. 
उदाहरणादाखल खालील काही श्लोक पहा - 
प्रातःकालपूजावसरः - 
नागाम्बिका कमलकोमलमासनं सा। दीपप्रकाशमकरोत्‌ सलिलञ्च सोष्णम्‌। 
शौचं चकार सुशस्पयसाथ तेन। नागार्जुनेन सह चक्रधरः MA: 
गण्डूषमूर्जितवराधरन्दतपड्. क्तः । सुस्नातमातसुखायतनं चकार। 
सौन्दर्यवर्यवदना सदनाशयश्रीः। श्रीयः पतिः सुमनसा पयसाथातेन।।११ 


मध्याह्ककालपूजावसरः - 
एवं कृतिं कृतपतिः स च कारयित्वा। व्याघोटते सुमुनिभीः परितो वृताङ्गः। 
स्वेदबिन्दूविलासः वदनारविन्दः। प्रसादमास्पदमठं स्फुटिताम्बुजाक्षः।। 
नागार्जुनोऽसमददान्मुदितोऽथ तस्मै। ताम्बूलमुज्चलदलेशततोऽध्यशेत। 
आदायतेऽथ मुनयः प्रयुतं विभुक्तम्‌। तूच्छिष्टमायतधियामपि दुर्लभं यत्‌।।१२ 

सायंडू.कालपूजावसरः - 

मुक्ताफलः क्षितिकरः प्रणवप्रसूनः। सन्निर्मितं स्तम्भकभूषणपूर्णकर्णो। 
दार्दण्डकुशमाङ्गदसुन्दरश्रीः। श्रीशेखरी स्फुरितमारित यान्ति कान्तिः।। 
रुचिरमति रराम प्रत्यहं चक्रपाणि। परकरुणकटाक्षक्षेप विच्छिन्नजन्माः। 


Take कलितललितके लिर्लोकपालैकमौलि:।। 


44 


पंडित केशिराज व्यासांचा पूजावसर हा इतर पूजावसरांपेक्षा समजण्यास 
अत्यंत सोपा आणि सुगम आहे. पंडित श्रीचक्रपाणी व्यास बीडकर यांनी रचलेला 
मराठी अनुदिन पूजावसर जो पंथात दैनंदिन पूजापठणात प्रचलित आहे त्याच 
पूजावसराचे संस्कृत रुपांतत आहे असेही म्हणता येईल. या रचनेच्या वर्णनात 
काव्यात्मकता आहे. भावात्मक शब्दांची पेरणी, भाषामाधुर्य आणि भक्तिरसाचा 
परिपोष करणारी, मनाला अन्‌ कानाला गोड वाटणारी ही साहित्यकृती पंथात 
वंदनीय आहे. 


४.३.४ पंडित श्रीभीष्माचार्य व्यास वाईदेशकरकृत पूजावसर: 

महानुभाव पंथात होऊन गेलेल्या चार भीष्माचार्य वाड्मय सेवकांपैकी 
१६ व्या शतकातील बोपदेवांचे शिष्य हे अत्यंत विद्वान आणि संस्कृत व्यासंगी 
होते. मराठी आणि संस्कृत अशा दोन्ही भाषेवर त्यांचे प्रभुत्व होते. त्यांनी 
रचलेल्या संस्कृत पूजावसराचे नामकरण 'पूजावर्णनोनाम क्रीडाकाव्यम्‌' असे केले 
आहे. या रचनेतही 'प्रातःकालपूजावसरः', 'मध्याह्मकालपूजावसर:' आणि 
'सायंडू.कालपूजावसर:' असे तीन भाग आहेत. प्रत्येकी २५-२५ श्लोक असलेल्या 
या पूजावसरात एकूण ७५ श्लोक आहेत. यात स्वामींचा दिनक्रम सविस्तरपणे 
वर्णिला आहे. पैकी प्रत्येक भागाला “परिछेदः' असे नाव देण्यात आले आहे. 

या रचनेची भाषा अत्यंत क्लिष्ट आहे. श्लेष अलंकाराचा अतिशय 
जास्त वापर आणि अप्रचलित शब्दांच्या प्रयोगामुळे ही रचना अतिदुर्बोध आहे. 
सामान्य वाचकांना ती नक्कीच सुगम्य नाही. यात एकूण ७५ श्लोक आहेत. पंडित 
केशिराज व्यासांप्रमाणेच यातही भीष्मांचार्यानी तीन भाग केले आहेत. 
नमुन्यादाखल खालील उदाहरण पहा - 
प्रातःकालपूजावसरः - 

गन्तुदेववरोबहिः सभजकाः काड्‌. क्षादधद्भद्भासुराः 

सर्वाङ्गैगौरतिशोभसिनानि श्रुभदौवासांसीश्रुनान्दधरा। 

क्षोणिशालतले बभौ स्वकदृशा सत्सेव्यमानः 

सदा सर्वाङ्गैरतिशोभनानिश्रृभ दौवा सांसिश्रुनान्दधर।।** 


मध्याह्कालपूजावसर:- 
रमणरमणरम्यं सन्नन्तम्भूतलाङ्ग सुमनसुमनसाम्यं कारयामासनाथः। 
TRALEE SITE RH IE ee LT TRC EPIC ATT | | ६ 


45 


दण्डे संस्छाप्यभक्त जगदिनसदृशा पुतमक्षीद्रीयैस्तं 
देवाधीशं कृपालुं विकलितकलितं तैश्च पस्याश्रुरासाः। 
येनेदं शर्मभूमौ सकलजगदवादेव सङ्घश्चसेन्द्रो 
ब्रह्माविष्णुमहेशो विकलितकलितं भैरवादिश्चलेभे।।१ 


सायंडू.कालपूजावसर: - 
नागमाता जगद्देव भालेरमं भाले भालेबरं भालभालवरम्‌। 
श्रुतिमन्तैरिरेरवेवसालं श्रुभा भालभालेवरं भालभालेबरम्‌।।*“ 
नागाम्बिका बहिरगाद्वरिरेकवारं व्यापारतस्त्रिदशपाजगदेथ शास्त्रम्‌। 
यती विभुप्रती जगाद विभोनमान्ते व्यापारतस्त्रिदशपाजगदेथ amet 1° 


वरील सर्वच पूजावसरांची महती आणि अलौकिकता विशद करताना 
महंत डॉ. सोनपेठकर बाबा म्हणतात, “भक्तांमधील सेवातत्परता, आज्ञापालन, 
भावशीलता या तिन्ही गोष्टी या सर्वच पूजावसरांमधून समष्टिरूपाने व्यक्त होतात. 
यात स्वामी श्रीचक्रधरांसह इतरही भक्तांचे व्यापक चित्रण आले आहे. त्यांच्या 
वर्तनातील संयम, नियम व वक्तशीरपणा एवढ्या आखीवरेखीवपणे आला आहे, तो 
इतर साहित्यकृतीत प्रतिबिंबित झालेला दिसून येत नाही. येथे श्रीचक्रधर स्वामी 
केंद्रवर्ती असून बाईसा, भटोबास, नाथोबा, महदाईसा इत्यादी पात्रांचे त्यांच्याशी 
भक्त, शिष्य, पाल्य असे बहुविध भावशीलतेचे नाते आहे. पात्रांच्या उक्ती आणि 
कृतीतून त्यांच्यातील भावबंधाचा एकेक पदर उलगडत जातो. देव आणि भक्त या 
नात्यातून “पूजनसोहळा' हा मनोहर प्रसंग अवतरतो. त्यातून धर्म, संस्कृती आणि 
तत्कालीन धार्मिक जीवनाचे चित्र उभे राहते. गुरुभक्तीच्या परंपरेतून, पयोव्रतीमार्गाच्या 
विचारधारेतून आणि वैदिक संस्कारांच्या सोपस्कारातून हा पूजासंस्कार कसा 
विकसित झाला त्याचा पट उभा राहतो. भक्तीची तन्मयता काय असते ते या 
कृतीतून साकल्याने कळल्याशिवाय राहत नाही. बाईसा, भटोबासादींची भावविभोर 
स्थिती या कृतीत अलौकिक पातळीवर उतरली आहे.''१° 

अशाप्रकारे महानुभावीय संस्कृत साहित्यात केवळ चरित्रवाइ्मयाचा जरी 
विचार केला तरी त्यात तीन प्रकारचे वैविध्य आढळून येते. ज्याप्रमाणे मराठी 
भाषेत कादंबरी, कथा आणि कविता या प्रकारामधून एकाच व्यक्तीचे चरित्र 
आपण वर्णन करू शकतो त्याचप्रमाणे याठिकाणी अशाचप्रकारच्या तीन प्रकारांमधून 


पंथीय कवींनी Sek seter म्हणजेच 'स्वोमी'चे Pe केलेले दिसून 


46 


येते. सर्वांचा उद्देश हाच की, सदोदित स्वामींचे स्मरण होत राहावे. यापैकी तिसरा 
पूजावसर हा प्रकार पंथीयांमध्ये स्मरणासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. तो पद्यमय 
असल्याने अधिकाधिक पंथीयांना तो मुखोद्रतही आहे. ते सदैव प्रात:मध्याहसायंकाल 
पूजावसराचे पाराणय करताना दिसतात. इतर दोन प्रकारांचे प्रसंगानुरूप केवळ पठन 
करता येते. 


संदर्भसूची - 


१. रत्नमालास्तोत्र, पूर्वार्ध, ४०४ 

२. रत्नमालास्तोत्र, प्रस्तावना, पृ. क्र. पंचवीस 

३. सूत्रपाठ, आचारप्रकरण, सूत्र क्र.३२ 

४. रत्नमालास्तोत्र, प्रस्तावना, पृ. क्र. तेहतीस रत्नमाला, पूर्वार्ध, श्लोक ६०,६१ 
५. सार्थ श्रीचक्रधर लीलामृतम्‌, दि. वि. बिडकर, अभिप्राय, पृ. क्र. ३ 
६. तत्रैव, अभिप्राय, पृ. क्र. २ 

७. ऋद्धिपुरलीळावर्णनम, श्लोक १ 

८. तत्रैव, श्लोक ३ 

९. पंडित राघवभट्टकृत पूजावसर, श्लोक १ 

१०. तत्रैव, श्लोक ६ 

११. तत्रैव, श्लोक १० 

१२. पंडित भास्करभट्ट बोरीकरकृत पूजावसर, श्लोक ३ आणि ६ 


. तत्रैव, श्लोक १३ आणि १६ 

. तत्रैव, श्लोक २१ आणि २६ 

. श्रीभीष्मार्चाकृत पूजावसरः, प्रथमः परिछेदः, श्लोक १४ 
. तत्रैव, श्लोक २५ 

. श्रीभीष्माचार्यकृत पूजावसरः, द्वितीयः परिछेदः, श्लोक ५ 
. तत्रैव, श्लोक २५ 

. श्रीभीष्माचार्यकृत पूजावसरः, तृतीयः परिछेदः, श्लोक ३ 
. तत्रैव, श्लोक १८ 


. पूजावसर, महंत डॉ. सोनपेठकर महानुभाव, पृ. क्र. ४ 
CC-0. Kavikulgury Kalidas Sanskrit University Ramiek Collection 


»* ०२ >* EIN २२ SFP ०२ >* OL ०२ >* Ge OY ०२ YO ०२ 


AYA HH N KR KR KY K KY 
NS ० HRA GCM XX A 


47 


प्रकरण पाचवे 
महानुभाव पंथातील तत्त्वज्ञानात्मक संस्कृत ग्रंथ 


प्रत्येक धर्माची एक स्वतंत्र विचारधारा असते. यालाच त्या त्या धर्माचे 
तत्त्वज्ञान असे म्हणतात. याच तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर त्या त्या धर्माची ओळख 
ठरविल्या जाते. प्राचीन काळापासून भारत देशामध्ये अनेक धर्म उदयास आले. 
त्यातील काही उदय होताच अस्तंगत झाले तर काहींचा विस्तार अटकेपार झाला. 
तर काही आपल्या काटेकोर नियमसंयमपालनामुळे समाजात ख्यातिप्राप्त झाले 
नाहीत. महानुभाव हा तिसऱ्या प्रकारातील धर्म आहे. आज या पंथाची पाळेमुळे 
काबूलकंदाहारपर्यंत विखुरलेली असली तरी त्यांचा विस्तार अत्यंत संथगतीने 
झालेला दिसून येतो. याला कारण महानुभावीयांचे पालन करण्यास असिधाराव्रताप्रमाणे 
असलेले तत्वज्ञानच आहे. या तत्त्वज्ञानावर आधारित अनेक संस्कृत कवींनी जे 
ग्रंथ रचले त्यांचा परिचय खालीलप्रमाणे 


५.१ ब्रह्मविद्याशास्त्र- 

म्हाईभटाने 'लीळाचरित्र' लिहिले. त्यात ओघानेच स्वामींनी भक्तांना 
निरुपण केलेल्या तत्त्वज्ञानातील सूत्रे उद्धत करण्यात आली होती. लीळाचरित्रातील 
ही सूत्रे स्वतंत्र केली तर त्यांचा तात्त्विक अभ्यास करणे सोपे जाईल या उद्देशाने 
नंतरच्या काळात पंडित केशिराज व्यासांनी लीळाचरित्रातून ही सूत्रे मौक्तिकाप्रमाणे 
निवडली आणि आचार्य नागदेवांची अनुज्ञा घेऊन त्यांच्याच मार्गदर्शनात या सूत्रांचा 
योग्य तो क्रम लावून त्यांचे वेगवेगळे प्रकरण तयार करण्यात आले. अशाप्रकारे सर्व 
प्रकरणे तयार केली. या सूत्रांच्या संकलनाला श्रीचक्रधरोक्त 'सूत्रपाठ' असे नाव 
देणयात आले. सूत्रपाठ हा महानुभावांचा 'वेदप्रंथ'च आहे. या ग्रंथावरच महानुभावांचे 
तत्त्वज्ञान उभारलेले आहे. 

“सूत्रपाठ' हा प्रथम संक्षिप्त स्वरुपात होता. पण पुढे त्याचा विस्तार 
झाला. नदीचे पात्र उगमस्थानी संकुचित असते; परंतु ती जसजशी पुढे वाहत 
जाईल तसतसा तिच्या पात्राचा विस्तार होत जातो. तसेच सूत्रपाठाचे झाले. यात 
एकामागाहून एक प्रकरणाची पुष्टी होत गेली. आज या सूत्रपाठात पूर्वी १, 
पंचकृष्ण & CHA egen HA rå rer २२, संहार 
१५, संसरण २७, महावाक्य ९, निर्वचन २३, उद्धरण ६६, असतिपरी ६ अशी 


48 


एकूण २१७ सूत्रे आहेत. यानंतर साधकांच्या आचरणासाठी मार्गदर्शक ठरणारी 
सूत्रे निवडून त्याला आचारप्रकरण' तर साधकांच्या विरक्तीवृत्तीला पोषक ठरतील 
अशी स्वामींची सूत्रे निवडून ती विचारप्रकरणा'त समाविष्ट केली. अशाप्रकारे 
आचारविचारप्रकरण मिळून ४५० सूत्रे आहेत. वरील सर्व सूत्रे मिळून ६६७ 
वचनांचा सूत्रपाठ केशिराज पंडितांनी तयार केला. त्यानंतर त्यांनी लीळाचरित्रातून 
श्रीचक्रधरोक्त ११४ दृष्टांत निवडून त्यांचाही अन्वय लावला आणि तेही दृष्टातप्रकरण 
सूत्रपाठात घातले. अशाप्रकारे केशिराज बासांनी तपशीलवार बारा प्रकरणांचा 
अन्वय लावून 'सूत्रपाठ' हा ग्रंथ तयार केला. या सर्व प्रकरणांमध्ये महानुभावांचे 
द्वैती तत्त्वज्ञान स्थूलावस्थेपासून सूक्ष्मावस्थेपर्यंत सामावले आहे. वरकरणी जरी 
यातील ज्ञान सामान्य वाटत असले तरी सखोल मंथन केल्यानंतर हे ज्ञान असामान्य 
आहे असे लक्षात येते. महानुभावीयांच्या याच तत्त्वज्ञानाला 'ब्रह्मविद्याशास्त्र' 
असेही म्हणतात. श्रीचक्रधरोक्त सूत्रे असल्यामुळे ती सर्व मराठीतच आढळतात. 
क्कचित्‌ काही सूत्रे संस्कृतात आहेत. परमार्गमंडळी याच सूत्रपाठाचे नित्यदिनी 
पठनपाठन करत असतात. 

इसवी सन्‌ १६२१ मध्ये 'पंडित चक्रपाणी व्यास' या महानुभाव कवीने 
सूत्रपाठाचे रूपांतरण संस्कृत भाषेत केले. त्यांच्या या रूपांतरित ग्रंथाचे नाव 
“ब्रह्मविद्याशास्त्र' असे आहे. पंडित चक्रपाणी व्यासांविषयीची माहिती अप्राप्त 
आहे. काही तथ्यांच्या आधारावर त्यांनी स्वत:च आपल्या या ग्रंथावर एक संस्कृत 
टीकाही लिहिलेली आहे. ती सध्या अप्रकाशित आहे. 

पंडित चक्रपाणी व्यासांनी संस्कृत भाषेत सूत्रपाठाचे जे रूपांतरण केले 
त्याची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे 
सूत्रपाठातील सूत्र- 

या चहुयुगीचा धर्मी परमेश्वरु नेणिजे न पविजे: परमेश्वरें परमेश्वरु जाणिजे: 
परमेश्वरं परमेश्वरू पाविजे |* 
ब्रह्मविद्याशास्त्रातील qA- 

एतच्चर्तुगीधर्मेण परमेश्वरो न ज्ञायते नापि च प्राप्यते, परमेश्वरेणैव परमेश्वरो 
ज्ञायते प्राप्यते च। 
सूत्रपाठातील सूत्र- 

सन्निधानी असौनि आधिनता नाहीं याते असन्निधान बोलिजे : असन्निधानी 
art आरशजीप्रातिपीर्शरम पलमा s सविधान i Remtek Collection 


49 


ब्रह्मविद्याशास्त्रातील सूत्र- 

इश्वरसन्निहितोऽप्याज्ञां न पालयति सोऽसन्निहित wal तदसन्निहितोऽपि 
आज्ञां पालयति स सन्निहित val 

या ब्रह्मविद्याशास्त्राचा अभ्यास करताना स्वामींनी भक्तांना जो उपदेश 
करून कटाक्ष पाळायला सांगितला तो म्हणजे ब्रह्मविद्यया मला: विनश्यन्ति 
इतरविद्ययाऽ 5 च्छाद्यन्ते।' १, ‘अन्यधर्मेषु कश्चिद्विध्यनुरूपः कश्चिच्छाद्धाऽनुरूपः 
परमेश्वरधर्मस्तु उभयुक्तोऽप्युभयातीतः।'४, “परमेश्वरो जीवानां नित्यो बन्धु:।'*, 
'वृथाऽऽलापान्निद्रैव गरीयसी।”, 'दुरितेष्वनुताप एव प्रायश्चित्तम्‌।'°, जीवस्य देवतायाः 
प्रपञ्चस्य परमेश्वरस्य च यथार्थज्ञानमधिगम्यापरिचितस्थाने निवसेत्‌।'“, प्रतिक्षणं 
प्रायश्चित्तम्‌ कुर्यात्‌।१ तत्त्वज्ञानात्मक ब्रह्मविद्या’ या ग्रंथात महानुभावीयांची 
राजविद्याच लपलेली आहे. जो नित्यनूतन या विद्येचे चिंतन मनन करणार त्याला 
ईश्वराचे प्रेम आणि साहाय्य प्राप्त होणार अशी पंथीयाची विचारप्रणाली आणि 
धारणा आहे. 

तत्त्वज्ञानात्मक ग्रंथांचे अर्थनिर्धारण करण्यासाठी ज्या ग्रंथांची निर्मिती झाली 
आहे त्यामध्ये संस्कृत साहित्यात सद्यस्थितीत केवळ एकाच ग्रंथाचा समावेश आहे. 


५.२ लक्षणरत्नाकरः 
महानुभाव पंथ अनेक कारणांनी एकमेवाद्वितीय मानल्या जातो. त्यापैकी 
एक कारण म्हणजे या पंथाच्या तत्त्ववेत्यांनी सर्वज्ञ श्रीचक्रधरोक्त वचनांचा अर्थ 
लावण्यासाठी निर्माण केलेले 'अर्थनिर्धारणशास्त्र' होय. स्वामींच्या अमृतमयवाणीतून 
निघालेली वचने ही प्रमाण मानल्या जातात. वरवर पाहता कधी कधी ही वचने 
संदिग्ध आणि परस्परविरोधी भासत असली तरी स्वामींच्या प्रसंगानुरूप वचनोक्तीचा 
अर्थ ज्याला लावता आला त्यालाच ही बचने म्हणजे सूत्रपाठातील सूत्रे पूर्णपणे 
समजली असे समजल्या जाते. म्हणूनच अशा वचनांचा अर्थनिर्णय करून त्यातील 
सुसंगती स्पष्ट करण्यासाठी लक्षणरत्नाकर या ग्रंथाची निर्मिती करण्यात आली. 
प्राचीन काळी वेदप्रतिपादित ग्रंथांसाठी ज्याप्रमाणे मीमांसाशास्त्राची निर्मिती झाली 
त्याचप्रमाणे स्वामींच्या वचनांसाठी बत्तीस लक्षणे निर्माण झाली. बत्तीस लक्षणे 
म्हणजे वचनांच्या अर्थनिर्णयार्थ लागणाऱ्या बत्तीस युक्त्या व तंत्रे होत. याचा 
वारसा श्रीचक्रधर स्वामींकडून म्हाइभटाला मिळाला होता. स्वामींनी ही लक्षणे 
मराठीतूनच SHUTS "हती, नेत छडितः'आनेसज BROT भाषेत 
रूपांतरित केली. 
50 


५.२.१ कविपरिचय- 

पंडित आनेराज व्यास या संस्कृत तज्ज्ञ विद्वानाचे मूळ नाव गोपाळ पंडित 
होते. हे जन्मत:च आंधळे होते. गोपाळ पंडित जेव्हा सहा महिन्यांचे होते तेव्हा 
त्यांच्याकडे पाहून स्वामींनी “याचे चर्मचक्षू जाती: दिव्यचक्षू येती:'असे भविष्य 
सांगून त्यांना प्रसन्नतेचा कृपाप्रसाद दिला होता.” स्वामींच्या वचनाप्रमाणे गोपाळ 
पंडितांना आचार्याकडून बोध झाला व ते ब्रह्मविद्याशास्त्राचे प्रकांड पंडित झाले. 
गोपाळ पंडितांना आचार्याकडून पंथीय बोध झाला असला तरी त्यांच्या विद्यमान 
काळात त्यांनी संन्यास घेतला नव्हता. नंतर बाइदेव व्यासांकडून त्यांनी आचार्याच्या 
नावाने संन्यास घेतला. त्यावेळी त्यांचे त्यांनी 'आनोबास' असे नामकरण केले. 
आनेराजांना बालपणी स्वामींनी मांडीवर घेऊन आशीर्वाद दिला होता म्हणून त्यांचे 
वंशकार स्वतःस पारमांडल्य म्हणवितात आणि आनेराजांना पारमांडल्याचार्य' 
असे संबोधतात. बुद्धिकौशल्य, विद्वत्ता आणि कर्तृत्व या जोरावर आनेराजाना 
पारमांडल्याचार्य ही पदवी प्राप्त झाली. ११ पंडित आनेराज व्यासांनीच श्रीचक्रधरोक्त 
बत्तीस लक्षणांना पुढे संस्कृत भाषेत “लक्षणरत्नाकरः' या ग्रंथात रूपांतरित केले. 


५.२.२ ग्रंथपरिचय- 

'लक्षणरत्नाकरः' हा ग्रंथ शके १२५६ मध्ये निर्माण झाला. साहित्याच्या 
अर्थनिर्णयावरील हा यादवकालीन ग्रंथ आहे. ढोबळमानाने या ग्रंथाचे स्वरूप 
महाभाष्याप्रमाणे आहे. स्वामींनी आपल्या भक्तांना उपदेशांतर्गत ज्या सूत्रांद्रारे 
पंथाचे ज्ञान दिले ते सर्व विविध ग्रंथात विखुरलेले आहे. या सर्व ग्रंथांचा अन्वय 
कसा लावावा? या ग्रंथांचे वाचन कसे करावे? ते कशापद्धतीने समजून घ्यावे? 
यासाठी पारमांडल्याचार्य पंडित आनेराज व्यासांनी avta: या ग्रंथाची 
निर्मिती केली. यात ग्रंथनिर्णयासाठी आणि अर्थनिश्‍चितीसाठी ज्या काही पद्धती 
आहेत त्यांचे सविस्तरपणे वर्णन केलेले आहे. सूत्रपाठातील सूत्रार्थाचा निकष 
लावणसाठी म्हणजेच अर्थनिश्‍चिती करण्यासाठी पंडित आनेराज व्यासांनी जी 
बत्तीस लक्षणे सांगितली आहेत ती खालीलप्रमाणे - 

१) प्रतिज्ञा २) प्रमाण ३) दृष्टान्त ४) उपपत्ती ५) व्यावृत्ती ६) 
विषयप्रदान ७) विशेषप्रबोध ८) उत्सर्ग ९) अपवाद १०) निषेध ११) न्याय १२) 
विरोधपरिहार १३) काकू १४) कक्षा १५) भावार्थ १६) प्रकरण १७) अस्तित्व १८) 
निर्देश १९) HM. Kojar Kaige gamle आशा? Ra AAR) कार्य २५) 


51 


लक्षण २६) स्वरूप २७) कारणम्‌ २८) हेतू २९) संबंध ३०) प्रतीती ३१) 
विशेषण ३२) प्रतिष्ठा 

बत्तीस लक्षणांची ही मौक्तिकमाला पंडित आनेराज व्यासांनी आपल्या 
विचारशृंखलेने आणि काव्यचातुर्याने अत्यंत कौशल्याने गुंफलेली दिसून येते. 
त्यांनी केवळ लक्षणेच सांगितली नाहीत तर त्यांचे पोटभेदही सविस्तरपणे वर्णन 
केलेले आहेत. पंडित आनेराजांना ही लक्षणे सांगण्याची इच्छा का व्हावी? कारण 
सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामींनी जे ब्रह्मविद्याशास्त्र निरूपण केले. त्याठिकाणी प्रथम 
“सूत्रबंधभेदलक्षण' सांगितले. त्यानंतर 'प्रकृतिलक्षण' सांगितले. त्यानंतर 
'सूत्रकारकलक्षण' आणि त्याच्यानंतर सूत्रव्याख्यानलक्षण' सांगितले आहे. या 
चारांना चार प्रकारचे वार्तिक म्हणतात. वार्तिकांचा अभ्यास केल्यानं सूत्रस्वरूपलक्षण 
प्रकट होते. लक्षण प्रगटल्यामुळे सर्वच सूत्रांचे सारे विशेष भाव प्रगट होतात. 
यासाठी सूत्रस्वरूपांचं ज्ञान असायला हवे. हे ज्ञान सखोल आणि परिपूर्ण प्राप्त 
करावयाचे असेल तर या लक्षणांचा अभ्यास करावाच लागेल असे पंडित आनेराजांचे 
मत आहे. म्हणूनच या सूत्रस्वरूपाच्या लक्षणांचे प्रयोजन आणि महत्त्व विशद 
करताना आनेराज व्यास म्हणतात, 

द्वत्रिंशल्लक्षणैर्गीतं स्वरूपं शास्त्रवेदिभिः। 
सूत्राणां तेन विज्ञानं सञ्जायेत मनीषिणाम्‌।।१` 

शास्त्र जाणणार्‍ऱ्यांनी सूत्रांचे स्वरूप समजणसाठी जी बत्तीस लक्षणे 
सांगितली आहेत त्यांच्या अध्ययनामुळे सूत्रांचे सर्वागीण आणि परिपूर्ण अर्थनिर्धारण 
होते. अर्थनिर्धारण करताना फक्त ग्रंथ, त्यातील भाषा, संस्कृती इत्यादींचा विचार 
न करता लेखकाची किंवा वक्त्याची मानसिकता व भावाचा विचार करणे महत्त्वाचे 
असते. ह्या महानुभावांच्या अर्थनिर्धारण शास्त्रातील “मनातील भावाला दिले 
जाणारे महत्त्व'त्यांच्या सर्वागीण विचार करण्याच्या शैलीचे द्योतक आहे. 

पंडित आनेराज व्यासांनी रचलेल्या या ग्रंथावर नंतरच्या काळात अनेक 
विद्वानांनी आपापल्या टीका लिहिल्या. त्यापैकी “पद्धतीज्ञानरत्नाकर' ही टीका 
४०० वर्ष जुनी असलेली आजतागायत अप्रकाशित आहे. 'तळेगावकरांचा 
अन्वस्थळ' ही पोथी अंदाजे ३५० वर्ष जुनी असून यात आनेराज व्यासांची 
वंशपरंपरा आणि त्यांच्या लक्षणांची माहिती आहे. “महानुभावांचे faset ही 
पोथी सुद्धा ३५० वर्ष जुनी असून यात पंडित भीष्मार्चायांची इत्थंभूत माहिती असून 
ती वाईदेशर्कई मर्हनुभीचीय" SHS लिहिली” आहि” कोळेक्रिर्थाबलहो' ही पोथी 


52 


स्वतः पंडित आनेराज व्यासांनी लिहिली आहे. 'पद्धतिसिद्धसंवाद-प्रश्‍नार्णव' 
टीका ही ५५० वर्ष जुनी आहे. 'एकादशपद्धती' ही ५५० वर्ष जुनी असून यात 
अकरा वाद वर्णिलेले आहेत.त्यातील पहिला वाद लक्षणरत्नाकरावर, त्यानंतरचे 
३ वाद उपनिषदांवर, वेदांवर आणि पुराणांवर आहेत. 'आचारवार्तिक:' ही २५० 
वर्ष जुनी असून पारमांडल्य आम्नायाची आहे. यामध्ये १२ प्रकरणातील अन्वय 
कसा आहे ते समजून येते. 

वरील सर्व टीकांमध्ये पंडित भीष्माचार्यलिखित “बत्तीस लक्षणांची 
टीका' ही अर्धवट मराठी आणि अर्धवट संस्कृतमध्ये आहे. यातील मुख्य अवतरणे 
संस्कृतमध्ये असून बाकीचे सर्व लिखाण सकळ लिपीमध्ये स्पष्टीकरणात्मक 
आहे. याशिवाय सारंगधर पुसदेकर यांची द्वात्रिंशल्लक्षणरत्नाकर' ही टीका सुद्धा 
आहे. या दोनही टीका आज उपलब्ध आहेत. पंथीय महात्मे महंत लासूरकरबाबा 
शास्त्री यांची “कांता टीका प्रसिद्ध आणि प्रकाशित आहे. ते आपल्या टीकेत या 
ग्रंथाचे माहात्म्य वर्णन करताना म्हणतात, “प्रस्तुत लक्षणरत्नाकर ग्रंथ सूत्रांच्या 
अर्थाचा निर्णय करून दाखविणारा ग्रंथ आहे. स्वामींची श्रीमूर्ती बत्तीस लक्षणांनी 
युक्‍त अशी होती. स्वामींची वेधकता अपार. त्यातच सौंदर्य, लावण्य, औदार्य, 
कृपा इत्यादी अद्वितीय गुणांची भर. स्वामींची श्रीमूती बत्तीस लक्षणांनी युक्त आहे 
तर मग प्रभूंनी निरूपिलेलं तत्त्वज्ञानही बत्तीस लक्षणांनी युक्त का नसावं. कदाचित्‌ 
अशी कल्पना करून लक्षणरत्नाकरची निर्मिती तर आनेराजांनी केली नसेन ना. 
असं जर अनुमान काढलं तर ते अनुचित ठरू Å. 

महानुभावीयांचा “सूत्रपाठ' हा ग्रंथ वेदांप्रमाणे आहे तर 'लक्षणरत्नाकर:' 
हा ग्रंथ वेदांगाप्रमाणे आहे. ज्याप्रमाणे वेदांचा अभ्यास करण्यासाठी वेदांगांना 
समजले तर वेद सहजतेने समजतात त्याचप्रमाणे लक्षणरत्नाकर आणि पंचवार्तिक 
यांसारख्या ग्रंथांचा अभ्यास केल्याने सूत्रपाठातील सूत्रे समजणे सोपे आणि सुलभ 
जातात. याविषयी पंथातील महंत भालोदकर महानुभाव यांचा अभिप्राय लक्षणीय 
आहे. ते म्हणतात, “लक्षणरत्नाकर:' या ग्रंथात बत्तीस लक्षणे विस्तारपूर्वक 
आहेत. ब्रह्मविद्येचे अंतर्बाह्य हृदयी गाम्य होण्यास याचा मनःपूर्वक अभ्यास 
केल्याने फारच उपोग होतो. सूत्रे चांगली उकलली जातात. कारण ती लक्षणे 
सूत्रप्रमाणित करूनच विस्तारली आहेत. परंतु पूर्वजांनी करून ठेवलेला हा साठा 
दुर्लक्षित केल्यामुळे भाषेत आम्ही काहीसे मागे पडलो. जसे की बत्तीस लक्षणे व 
पंचवार्तिक यासारख्या Meee ब्रह्मच च्या SaaS Med शिक्षणासारखे 


53 


जर अभ्यासक्रमात ठेवले असते तर आम्ही भाषेत व्याकरणदृष्ट्या पारंगतता 
मिळविली असती. त्यामुळे ब्रह्मविद्येचे सौंदर्य पण फुललेले, बहरलेले असते. 
श्रीमद्धगवद्रीतेसारखा अमोल ग्रंथ विशेष उकलून सरळ सोपा वाटला असता. आता 
तरी अभ्यासू याकडे लक्ष देतील. ”१* 

अशाप्रकारे महानुभावीय संस्कृत साहित्यात ब्रह्मविद्याशास्त्र' आणि 
त्याच्या अर्थनिर्णयासाठी असलेला “लक्षणरत्नाकरः' हे दोन ग्रंथ तात्त्विकदृष्टया 
महत्त्वाचे आहेत. श्रीचक्रधरोक्त सूत्रपाठाचे संस्कृत रूपांतरण म्हणजे ब्रह्मविद्याशास्त्र' 
आहे तर त्या सूत्रांचे स्पष्टीकरण सांगण्यासाठी जी वेगवेगळी तंत्रे उपोजिली जातात 
तीच लक्षणे होत. याच लक्षणांवर आज महानुभावीय साहित्यात प्रमेय, स्थळ, बंद 
यासारखे भाष्यग्रंथ निर्माण झालेले दिसून येतात. 


als als ale als als als ale als ale als als als ale als als als 
20२ >* ON SFr २२ OF ०२ >* ०२ ०२ EI TS ०२ OY ०२ NN 


संदर्भसूची - 

. सूत्रपाठ, युगधर्म, सूत्र क्र. ७ 

. सूत्रपाठ, आचारमालिका, सूत्र क्र.२४३ 

. ब्रह्मविद्याशास्त्र, विचारप्रकरणम्‌, श्रीचक्रपाणी व्यास, पृ. क्र. ८१ 

. तत्रैव, पृ. क्र. ८९ 

. ब्रह्मविद्याशास्त्र, विचारप्रकरणम्‌, श्रीचक्रपाणी व्यास, पृ. क्र. ११५ 

. तत्रैव, पृ. क्र. ४६ 

. तत्रैव, पृ. क्र. ५२ 

. तत्रैव, पृ. क्र. १०५ 

९. तत्रैव, पृ. क्र. ११३ 

१०. स्मृतिस्थळ, अधिक स्मृती ४० 

११. महानुभावांचा इतिहास, पृ. क्र. ९३ 

१२. लक्षणरत्नाकर:, श्लोक ३ 

१३. 'लक्षणरत्नाकर'या हस्तलिखित ग्रंथाचे समीक्षणात्मक अध्ययन, प्रेममुनी 
श्री ऋषिराजशास्त्री पंजाबी, प्रकरण १, पृ. क्र. ४४ 

१४. लक्षणरत्नाकर:, कांता टीका, मा. महंत लासूरकर बाबा शास्त्री, 
प्रस्तावना, प. क्र. १२,१३ 


३५ लक्षणान्‌ I हीम दिपा, कबीर aÑ ek Collection 


als als als als als als al १७ als als als ale als als als als als 
00२ ०२ ०२ >* ०२ ०२ ०२ Me ०२ ०२ >२ ०२ ०२ ee ०२ 


Nn CM CK w DI २० 


54 


प्रकरण सहावे 
महानुभाव पंथातील स्तोत्रवाङ्मय 


महानुभाव पंथात SÅ प्रमाणात स्तोत्रवाङ्मयाची निर्मिती झालेली 
आहे. नित्यपूजाविधी आणि नित्यपारायणात या स्तोत्रांचाच अंतर्भाव केल्या 
जातो. यामध्ये मराठी आणि संस्कृत अशा नैकविध स्तोत्रांचा समावेश आहे. 
यापैकी संस्कृत स्तोत्रवाड्मयाचा परिचय या प्रकरणात करून देण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. 


६.१ स्तोत्र म्हणजे काय? 

संस्कृत साहित्यात वेदकाळापासूनच स्तोत्रवाङ्मयाची परंपरा आहे. “स्तूयते 
अनेन इति स्तोत्रम्‌।' म्हणजे ज्याच्याद्वारे परमेश्वराचे स्तवन केले जाते ते स्तोत्र 
होय. शिवाय ज्यामध्ये ईश्वराची स्तुती व कळकळीची प्रार्थना केलेली असते ते 
स्तोत्र होय. प्रत्येक धर्मातच ईश्वराचे स्तवन करणे, त्याची प्रार्थना करणे, त्याचा 
महिमा वर्णन करणे आणि आपल्या हृदयातील व्यथा, वेदना, भाव त्या 
जगन्नियंत्यासमोर कथन करणे अशा प्रकारची प्रार्थनाकाव्ये आढळतात. 


६.१.१ भारतीय स्तोत्रवाङ्मयाची परंपरा - 
भारतीय परंपरेत अशाच प्रार्थनाकाव्यांना स्तोत्रे म्हणतात. प्राचीन काळात 
वेदांमध्ये इंद्र, बरुण, अग्नी इत्यादी देवतांच्या वर्णनासाठी जी सूक्ते आढळतात ती 
एकप्रकारची स्तोत्रेच आहेत. वेदकाळातील ऋषींना हे आपल्या इच्छा आकांक्षा 
पूर्ण करून घेण्याचे एक महत्त्वाचे साधन वाटत असावे. पुराण काळातील निर्माण 
झालेले स्तोत्र हे जीवनाच्या आधिभौतिक अंगाला प्राधान्य देणारे आणि जीवनात 
त्या आशावादाचा पुरस्कार करणारे होते. तर नंतरच्या उपनिषद काळात ऋषिमुनींनी 
ऐहिक वैभवापेक्षा आत्मकल्याण हेच मानवाचे श्रेष्ठ साध्य मानले असल्याने या 
स्तोत्रांद्वारे भक्तीचा आणि पारमार्थिक मुक्ती मिळविण्याचा मार्ग त्यांनी प्रशस्त 
केला. 
शंकराचार्याच्या काळात तर शिव, विष्णू, देवी, गणपती इत्यादी देवतांना 
महत्त्व आले. याचबरोबर नवग्रह, विविध अवतार यांची स्तोत्रेही निर्माण होऊ 
लागली. AACR ter PK AG SAAN FMA अवलंब 
केला आणि आपापल्या परंपरेतील दैवतांची स्तोत्रे त्यांनी रचली. पं. महादेवशास्त्री 
55 


जोशी भारतीय संस्कृती कोशात' असे नोंदवतात की, वेदकाळापासून रचल्या 
गेलेल्या स्तोत्रांची एकूण संख्या जवळपास पाच हजार एवढी sie.’ संस्कृत 
साहित्याची भरभराट होत होती तेव्हा तर या साहित्यात मयूरभट्ट, जगन्नाथ पंडित, 
बुधकौशिक इत्यादी अनेक कवींनी स्तोत्रांची रचना केली. जैन परंपरेमध्ये देखील 
कुंदकुंदाचार्य, समंतभद्र, सिद्धसेन, हेमचंद्र, जिनसेन, भद्रबाहू, धनपाल इत्यादी 
स्तोत्रकार आढळतात तर बौद्ध परंपरेमध्ये नागार्जुन या कर्वीनी संस्कृतमध्ये सुंदर 
स्तोत्रे रचली आहेत. स्तोत्रवाङमयाची ही परंपरा लक्षात घेतली म्हणजे या 
काव्यप्रकाराची लोकप्रियता समजते. 

महानुभाव पंथातही या स्तोत्रांना विशेष महत्त्व आहे. पंथात स्तोत्राला 
भक्तीचाच प्रकार मानून परमेश्वराची कृपा प्राप्त करण्याचा तो जवळचा मार्ग मानला 
जातो. पंथात कोणत्याही काव्यास स्तोत्र म्हणत नाहीत तर केवळ आणि केवळ 
त्याच काव्यास स्तोत्र म्हणतात. ज्यात परमेश्वराची सर्वागपूर्ण स्तुती केलेली 
असेल. या स्तोत्रांमधून पंथीय भक्तकवी इश्वरापुढे आपले मन मोकळे करतो 
म्हणजेच आत्मनिवेदन करतो. तो कवी आत्यंतिक भक्तिभावनेने आपली लीनता 
आणि कोमलता देवापुढे व्यक्त करतो. आपल्या परमेश्वराची स्तुती करणे, त्याचा 
कृपाप्रसाद प्राप्त व्हावा म्हणून अंतरीच्या उमाळ्याने प्रार्थना करतो. आयुष्यामध्ये 
आपल्या हातून घडलेल्या पापकृत्यांबद्दल पश्चात्ताप व्यक्त करतो. यापुढे असे 
कृत्य न करण्याची ग्वाहीसुद्धा तो स्तोत्रांतून देत असतो. असे हे स्तोत्रकाव्य 
महानुभावीयांसाठी नित्य पठनीय आहेत. 


६.२ पश्चस्तोत्रसमुच्चयः। 
महानुभाव पंथात ज्या पाच संस्कृत स्तोत्रांचा उल्लेख 'पंचस्तोत्रसमुच्चय' 

या नावाने केला जातो. ती स्तोत्रे खालीलप्रमाणे - 
१. पंडित केशिराज व्यासविरचित “ज्ञानकलानिधीस्तोत्रम्‌' 
२. पंडित केशिराज व्यासविरचित 'दुष्टांतस्तोत्रम्‌' 
. पंडित केशिराज व्यासविरचित 'दृष्टान्तनामाबलीस्तोत्रम्‌' 
४. पंडित लक्ष्मीन्द्र भट्टविरचित ज्ञानभास्करस्तोत्रम्‌' 
. श्रीभास्करभट्ट बोरीकर विरचित 'नरविलापस्तोत्रम्‌' 

या पंचस्तोत्रांचा संक्षिप्त परिचय खालीलप्रमाणे 


AU 


Zs 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


56 


६.२.१ ज्ञानकलानिधीस्तोत्र - 
क विपरिचय - 

पंडित केशिराज व्यासांनी 'ज्ञानकलानिधीस्तोत्र' या स्तोत्रकाव्याची रचना 
केली. या कविपंडिताविषयी मागील प्रकरणात विस्तृत माहिती दिलेलीच आहे. 
ग्रं थपरिचय- 

श्रीनागदेवाचार्यानी संस्कृत भाषेत ग्रंथ न करण्याची सूचना केली तरी 
केशिराज व्यासांची व्युत्पन्नता त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. रत्नमालास्तोत्र 
रचल्यानंतर केशिराज व्यासांनी “मग संस्कृत दृष्टान्त केले: आचार्या दाखविले: 
भटी म्हणीतले हे बरवे केले: परी माझी वेडीनागडी आईबाई नागवैल: म्हणौनि मग 
आवघी संस्कृत प्रकरणे करू राहिले: मग ज्ञानकलानिधीस्तोत्र केले. 

पंडित केशिराज व्यासांनी रचलेल्या या स्तोत्रामध्ये एकूण ८२ श्लोक 
आहेत. यात सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामींचे गुणवर्णन केले आहे. ज्ञानाचा आणि सर्व 
कलांचा निधी म्हणजे साठा' असा तो परमेश्वर आहे. म्हणजेच १४ विद्या आणि 
६४ कलांचा धनी असलेला परमेश्‍वर सकलगुणनिधान असल्याचे वर्णन यात 
आहे. अलंकार आणि माधुर्यने ओतप्रोत हे काव्य पंथीय विद्वानांना पारायणीय 
आहे. 


६.२.२ दृष्टान्तस्तोत्रम्‌ - 

एखादी गोष्ट समजावून सांगायची असल्यास प्रमाण हे प्रमाण असलं तरी 
ती न पाहिलेली गोष्ट असल्याने ती समजावून सांगण्यासाठी सर्वाना माहित 
असलेल्या अशा दाखल्याची गरज असते. म्हणूनच प्रमाण दिल्यानंतर दृष्टांत 
लक्षणाची मांडणी केली असते. सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामींनी भक्तांना उपदेश करण्याच्या 
ओघात तत्त्वज्ञान सांगताना जे दृष्टांत सांगितले ते लीळाचरित्रात यत्रतत्र विखुरलेले 
आहेत. पंडित केशिराज व्यासांनी प्रथमतः त्या सर्व दृष्टांतांचे संकलन करून 
मराठीत 'दृष्टांतपाठ' या ग्रंथाची निर्मिती केली आणि कालांतराने त्यांनी याच 
ग्रंथाचे संस्कृत रूपांतरण केले. तोच हा दृष्टातस्तोत्र' नावाचा ग्रंथ आहे. या 
दृष्टांताच्या अर्थस्पष्टीकरणार्थ 'दार्ष्टान्तिक' अंतर्गत व्याख्या केली आहे. 

वरील दोन ग्रंथांच्या दार्ष्टान्तिकात सर्वसाधारण साम्य आढळत नाही. 
मराठी ग्रंथात सर्वच ठिकाणी दार्ष्टान्तिक आढळत असले तरी संस्कृत दृष्टांतपाठात 


दाष्टान्तिक MTT MT A नियम, कवीने पाळलेला. दिसत, नाही. कुठे 
दार्ष्टान्तिकच नाही तर कुठे ते खूपच वेगळे आहे. कुठे विस्तृत आहे तर कुठे 


57 


अत्यंत संक्षिप्त. कवीच्या या मराठी आणि संस्कृत ग्रंथांमध्ये सारखेपणा आहे. 


दृष्टांत म्हणजे काय? 

विश्वनाथ बासांनी लिहिलेल्या १६व्या शतकातील 'दृष्टांतस्थळ' या 
महत्त्वाच्या टीपग्रंथात दृष्टांताची व्याख्या दृष्टाच्या अंती अदृष्ट बुझवीले म्हणौनि 
दृष्टांत बोलिजे' अशी केली आहे. तर 'लक्षणरत्नाकर' या आनेराज व्यासांच्या 
ग्रंथात येन दृष्टं प्रमेयान्तस्तं दृष्टान्त: प्रचक्षते।' अशी व्याख्या केली आहे. तर 
काव्यप्रकाशकार मम्मटाचार्यानी दृष्टान्त: पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम्‌|' अशी 
दृष्टाताची व्याख्या केली आहे. बत्तीस लक्षणांची टीप यात Gere निरपूनि 
तत्सादृश्ये दृष्टादृष्ट बुझविजे तो दृष्टांतसूत्रम' अशी व्याख्या केलेली आहे.* 
म्हणजे अनाकलनीय असे तत्त्व आकलनसुलभ व्हावे, आज्ञात ज्ञात व्हावे म्हणून 
नित्याच्या अनुभवातील जे दाखले दिले जातात त्यास दृष्टांत म्हणावे. 
दृष्टांताचे प्रकार - 

लक्षणरत्नाकरात आनेराज व्यासांनी दूष्टांताचे सहा प्रकार सांगितले 
आहेत. ते खालीलप्रमाणे - 

अंशग्राह्मः समग्रांशोऽन्वयोऽप्रत्यन्वयस्तथा। 

वास्तवो योगजोऽर्थेषु दृष्टान्तः षड्विधः FTT: |!" 


दृष्टांतस्तोत्राचा परिचय - 

या स्तोत्रकाव्यात पंडित केशिराज व्यासांनी १५४ श्लोकांची रचना 
करून ११४ दृष्टांतांचे वर्णन केलेले आहे. केशिराजांची भाषा कुठे खूप सोपी तर 
कुठे क्लिष्ट वाटते. परमेश्वराची कृपा सर्व जीवांवर सारखीच का नसते. हे 
समजावून सांगताना अत्यंत सोप्या भाषेत रचलेला हा दृष्टांत पहा किती मार्मिक 
आहे. 


क्वचिच्च चोरेषु धृतेषु हन्तुं सन्नीयमानेषु विलोक्य लोकः 
हा हा वृथैषां वध इत्युवाच न मचकारस्तदकर्मवेत्ता। 

एवं प्रभूर्जीवकृतं विजानन्‌ कर्मानुरूपं फलमश्नुवत्सु। 

जीवेषु कष्टे समुपस्थितेऽपि जनोऽनुकम्पी न परःश्रयेत्तम्‌।।* 


भावार्थ- माळेकाराप्रमाणे जीवाने केलेले कर्म परमेश्वर जाणत असतो. कर्मानुसार 
फळ भोगत CARA As Bike Thi SARA He OAL AT 


58 


अनुकम्पेस म्हणजे दयेस पात्र ठरत नाहीत. 
स्पष्टीकरण - 

एक माळेकार माळ्यावर उभा असतो. त्याच्या शेताच्या बांधावर एक 
चोर राहतो. तो वाटेने जाणार्‍या वाटसरूना निर्दयीपणे मारून लुटत असतो. मग तो 
वाटसरू ब्राह्मण असो अथवा सन्यासी. बालक असो अथवा स्त्री. तो सर्वाचीच 
क्रूरपणे हिंसा करत असे. हे सर्व तो माळेकार नित्य लपून पहात असे. परंतु 
आपल्याच जीवाच्या भीतीने कधी काहीही बोलत नसे. एके दिवशी तो चोर 
राजाला सापडतो. शिक्षा म्हणून राजा त्याला औताला जुंपण्यासाठी पाठवितो. 
त्यावेळी गावातील सगळे त्याला पाहायला येतात. त्या चोराला पाहून ते म्हणतात, 
“किती हा चांगला, गोरागोमटा, कोवळा माणूस. हा कधी कोणते पाप करणार 
असे वाटत नाही. राजाने याच्यावर अन्याय केला आहे. राजाने याच्याविषयी संपूर्ण 
शहानिशा करूनच शिक्षा करायला हवी होती. खरेच राजा खूप AR आहे.'' मग 
तो माळेकार अंगावर कांबळे घेऊन त्या चोराला पाहण्यासाठी येतो. लोकांचे तो 
संवाद ऐकून मनातच म्हणतो, “या चोराने जे पाप केले आहे ते मीच जाणतो. याचे 
तर मोहरी एवढे तुकडे करून गावाच्या वेशीवर टाकले तरी त्याला मिळालेली ती 
शिक्षा कमीच असेल एवढे याचे डोंगराएवढे पाप आहे.” 

याचप्रमाणे परमेश्वर प्रत्येक जीवाने केलेल्या कर्माचे साक्षीदार असतात. 
ते जीवाचे पापपुण्य जाणत असतात. म्हणून तर पृथ्वीतलावर दुःख भोगत असलेल्या 
जीवांविषयी त्यांना माळेकाराप्रमाणे कोणतीही अनुकंपा किंवा दया वाटत नाही 
आणि आपण सामान्य गावकऱर्‍्यांप्रमाणे त्या जीवाविषयी दया दाखवून ईश्वराला 
दूषणे देत असतो. ईश्वराला त्याच जीवाविषयी दया वाटते ज्याचे कर्म चांगले 
असतील. 

उदाहरणादाखल निवडलेल्या या एकाच दृष्टांतातून आपल्याला अदृष्ट 
आणि अचिन्त्य परमेश्वराची जीवांविषयीची भूमिका समजते. परमेश्वराचा जीवाप्रती 
असलेला दयाभाव समजून सांगण्यासाठी स्वामींनी सांगितलेला दृष्टांत किती 
मार्मिक आहे हे दिसून येते. पंडितांचा काठिण्यपातळीकडे झुकलेल्या भाषेचा नमुना 
पहा - 


काठिन्यविस्फुटगुणान्‌ मशमानधर्मान्‌ धर्मेण सार्द्रहदयानिव भासमानान्‌। 


वितृ्वेशधूरमकूरणानकषिकारिणुरतान, तचे, a Re वृणोमि।।° 


59 


भावार्थ - 

तसेच देवताभक्तीमध्ये रममाण झालेले कठोर, विद्रोह व क्रोधयुक्त लोभादि 
गुण असलेले, धार्मिकतेमुळे कनवाळू असल्यासारखे वाटतात. त्या सर्वाना 
ईश्वरधर्माच्या साधनास अनधिकार असतो. असे गुरुपरंपरेने सांगितलेले आहे. 
कवी म्हणतात, “मी अशा परमेश्वराची पूजा करतो.' 

अशाचप्रकारे महानुभावीय तत्त्वज्ञान समजून घेण्यासाठी श्रीचक्रधरोक्त 
११४ दृष्टांत पंडितांनी प्रस्तुत काव्यात वर्णिलेले आहेत. यापैकी कोंबडी (दृष्टांत 
४), मासा (दृष्टांत ५), कासव (दृष्टांत ६), काकसूकर म्हणजे कावळा व डुक्कर 
(दृष्टांत १७), दोराला बांधलेली गाय (दृष्टांत १९,४९), गायीचे वासरू (दृष्टांत 
१८), हत्ती (दृष्टांत ४३), रवंथ करणारा पशू (दृष्टांत ४७), माकडीण (दृष्टांत 
५५), माकोड़ा (दृष्टांत ५६), चातक (दृष्टांत ७१), तुरंगम म्हणजे घोड़ा 
(दृष्टांत ७७,७८), राजहंस (दृष्टांत ८०), कुत्रा (दृष्टांत ८६), भिंगुरटी (दृष्टांत 
९६) इत्यादी पशुपक्षीकीटांचे दृष्टांत आहेत. त्याचप्रमाणे समुद्र (दृष्टांत ८), 
सोमकान्तमणी (दृष्टांत ९), हिऱ्याची खाण (दृष्टांत १०), हातमागाचा दांडा 
म्हणजेच वेव (दृष्टांत ११), विहिरीवरील रहाटगाडगे (दृष्टांत १२), डोळा 
(दृष्टांत १४), शंखशिंपले (दृष्टांत १५), शेवाळलेला खडक (दृष्टांत २६), 
सदैव पाण्यात असलेली शिळा (दृष्टांत २७), तण वाढलेले शेत (दृष्टांत २८), 
कानवाथर नावाचा पाषाण (दृष्टांत २९), चाकू (दृष्टांत ४०), मातीची बनविलेली 
फळे म्हणजेच चांदोबा (दृष्टांत ४२), कवटी (दृष्टांत ४५), परीस (दृष्टांत ५४), 
पळी किंवा चाटू (दृष्टांत ६४), अग्नी (दृष्टांत ६५), धारदार तलवार (दृष्टांत ९३), 
जवनिका म्हणजे पडदा (दृष्टांत १०८), धुतलेले वस्त्र (दृष्टांत १०९) इत्यादी वस्तूविषकय 
दृष्टांत, मिठाई(दूष्टांत २१), अन्न (दृष्टांत २२), अमृत(दूष्टांत २३), तुपाभाताचा 
घास(दृष्टांत २५), साखर (दृष्टांत ११४) इत्यादी खाद्यपदार्थसंबंधित दृष्टांत, 
बांबू (दृष्टांत ३०), भरीव, जरठ, सडके, कोवळे आणि इंद्रावन नावाचे वाळूक 
(दृष्टांत ३१,३२,३३,३४,३५), हिरडा आणि बेहाडा (दृष्टांत ३९), वृक्षाची 
साल (दृष्टांत ६९), वटवृक्ष (दृष्टांत ७६), जलमांडवीचे रोप (दृष्टांत ९०), चंदन 
(दृष्टांत १११) इत्यादी वृक्षवेलीफळविषकय दृष्टांत तर तापाने ग्रस्त असलेला 
नोकर (दृष्टांत ३६), विषयी किंबा कामुक पुरुष (दृष्टांत ३७), बालकापासून दूर 
असलेली माता (दृष्टांत ३८), वमन करणारे बालक (दृष्टांत ४४), कर्मचांडाळ 
(दृष्टांत ४८) priste nese ६४१ दी खित aT Sth (eta ५२), 


60 


कुष्ठरोगी (दृष्टांत ५३), सामान्य स्त्री (दृष्टांत ६१), दासी (दृष्टांत ६२), 
पतिव्रता (दृष्टांत ६३,८५), फुटाणेकार (दृष्टांत ६६), गुळहारी (दृष्टांत ६७), 
दुबळी माता (दृष्टांत ६८), पाणीय चोरणारा (दृष्टांत ७०), राजकुमार (दृष्टांत 
७२), ऋणाईत (दृष्टांत ७३), सर्वाशी शत्रुत्व असलेला मनुष्य (दृष्टांत ७४), 
ऋष्यशुंग ऋषी (दृष्टांत ७९), डिंगरा (दृष्टांत ८१), चाटरी (दृष्टांत ८२), द्विभार्या 
असलेला पुरुष (दृष्टांत ८३), दुर्भगा स्त्री (दृष्टांत ८४), विरहिणी स्त्री (दृष्टांत 
८७,८८,८९), अहिर देशाची म्हातारी (दृष्टांत ९१), दोरीवर खेळ करणारा पुरुष 
(दृष्टांत ९२), कीर्तिकठिया पुरुष (दृष्टांत ९४,९५), बालविधवा (दृष्टांत ९७), 
लेकुरवाळी माता (दृष्टांत ९८), जागा असताना झोपल्याचे नाटक करणारा पुरुष 
म्हणजेच जाग्रसुता (दृष्टांत १०३), झोपेतून जागा झालेला म्हणजे चेईला (दृष्टांत 
१०७), शरणागत (दृष्टांत ११२) इत्यादी मनुष्यविषकय तसेच स्वप्न (दृष्टांत 
१०४) हा एकमेव काल्पनिक आणि राज्याभिषेक (दृष्टांत ११३) हा एकमेव 
प्रसंगनिष्ठ दृष्टांत या दृष्टांतस्तोत्र काव्यात दिसून येतात. 

केशिराजांचा हा ग्रंथ तत्त्वज्ञानदृष्ट्या, समाजदर्शनदृष्ट्या जसा लक्षणीय 
आहे. तसेच त्यातील दृष्टांतसौंदर्य व भाषाशैली या सर्वच दृष्टीने हा ग्रंथ अपूर्व 
आहे. यादवकालीन मराठी गद्याचा आरसा असलेला हा मौलिक ग्रंथराज पंडिती 
वळणाचे प्रतिनिधित्वही करतो. श्रीचक्रधर स्वामींच्या परावाणीतून सहज व 
करुणाबुद्धीने निघालेले हे दृष्टांत त्यांच्या शिष्यपरिवारातील केशिराजासारख्या 
विद्वानाने एकत्रित बांधून, त्यात स्वत:च्या दार्ष्टान्तिकाची भर घालून त्याला 
प्रबंधाचे स्वरूप प्रदान केले. केशिराजांचे हे ग्रंथकर्तृत्व महानुभावच काय परंतु 
महानुभावेतर पंडितांना सुद्धा बौद्धिक, तात्त्विक आणि साहित्यिक खाद्य पुरविणारे 
ठरले आहे. हे महान कार्य त्यांनी आपल्या पांडित्यप्रदर्शनासाठी केले नाही तर 
स्वामींचे विचार आणि तत्त्वज्ञान येणाऱ्या पुढील सर्वच पिढीला मोक्षप्रद ठरो या 
भावनेने केलेले आहे यात दुमत नाही. 


६.३ दृष्टांतनामावलीस्तोत्र : 

पंडित केशिराज व्यासांनीच टूष्टांतस्तोत्रानंतर एकाक्षरीचा उपयोग करून 
दृष्टांतनामावलीस्तोत्राची निर्मिती केलेली आहे. महानुभावीय तत्त्वज्ञान समजून 
घेण्यासाठी श्रीचक्रधरोक्त ११४ दृष्टांत पंडितांनी अत्यंत परिश्रमपूर्वक केवळ १२ 
श्लोकामध्ये fag केले आहेत. पंडितांचे पांडित्य या काव्यातून दिसून येते. हे १२ 


व्य ण्याचा Kalidas Sanskrit University Ramtek 


श्लोकांचे संपूर्ण काव्य देण्याचा हेतू असा की, केवळ नामावली देऊन अर्थपूर्ण 


61 


श्लोकनिर्मिती करण्याची किमया करणारे पंडित केशिराज महाकवी आहेत असे 

म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

श्रीपरेशाय TA: | 
अंतर्बाह्मश्च मध्यस्तु कुक्कटी मीनमच्छ्पौ। 
शब्दवेधी समुद्रस्य सोमकान्तस्य बञ्रकः।।१।। 
dad जलयन्त्रश्‍च मञ्चको नेत्रशम्भको। 
बान्धिको सुक्रलाङ्गश्च पशुबन्धस्य कीटकी।।२।। 
खाद्यमन्नं मृतश्चैव वटबीजः धृतभर्तको। 
सबलं उपलं क्षेत्रम्‌ कर्णवाथरवंशकाः।।३।। 
IRS ग्रन्थिक्रीमीभ्यो कोबलश्चैव वालुकाः। 
sara त्रिदोषविषीं मातृ द्रौचछूरिका।।४।। 
रूभ छत्रगजोबाला सिरोपरीक्षकमोदलाः। 
रोवत:पशुःचाण्डला:गौपदालस्तं FART: AI 
आयच्युदीक्षितः कुष्टी परेश ark मडू.कुट:। 
व्यतीपात्‌ कोलवेशालुः पशूत्पाटनमर्जनी।।६।। 
वैश्या दासी पतीव्रता दाविका अनलायचना। 
गूडकृहुर्बलामाता वृक्षत्वच्‌ ATARI el | 
चातको सिंदेराणेच ऋण ya पावक:। 
वटचाऽवचटा ब्रह्मो ऋषि श्रुङ्खशच हंसकः।।८।। 
किडू.करी चदद्वीभार्य्या दुर्भगं शय्यपालकम्‌। 
शूनो विरहाम्रीत्री aura जलमाण्डवी।।९।। 
अहीर्वर्तच खड्गश्च शब्दकीर्ति परोद्वयम्‌। 
पेशकृद्वालविध्वा च बालमाता क्षिरकणी।।१०।। 
चक्षुवदुर्दर्शच जागसूतोयच निद्रितम्‌। 
दुर्गधी छुरिकायचैला जवनिकं सस्त्रपेशच।।११।। 
चन्दनं शरणं चैव पट्टाभीशेकशर्करा। 
दृष्टान्तः नामयः प्रोक्ता परमात्मेनमव्ययम्‌।।१२।। 
इतिश्री दृष्टान्तनामावली सम्पूर्णम्‌।। 


वरील०सतोक्क्राल्मात-मंडितइन्नी,केहिसाजऽलयाा्ी. िक्रला# शब्दप्रभुत्व, 


62 


अर्थगौरव आणि पांडित्यप्रचुरता दिसून येते. केवळ दृष्टांतांचे नावच या काव्यात 
आहे तरी हे काव्य अर्थपूर्ण आहे. या काव्यावर पंथात आजपर्यंत एकही टीका 
उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. 


६.४ ज्ञानभास्करस्तोत्र- 

पचस्तोत्रसमुच्चयातील लक्ष्मींद्र भटविरचित ज्ञानभास्करस्तोत्र' हे चवथे 
स्तोत्रकाव्य आहे. या काव्यात भक्ताने ईश्वराकडे आर्त, अनुशोच, अनुपातपूर्वक 
प्रायश्चित्त कसे करावे याचे वर्णन केलेले आहे. 
६.४.१ कविपरिचय- 

ज्ञानभास्करस्तोत्र या काव्याचे रचयिता, 'कविवृत्तीचे जिज्ञासू vat 
अशी ख्याती असलेले लक्ष्मीधर देऊळवाडेकर उर्फ लक्ष्मींद्र भट हे अमरावती 
जिल्ह्यातील एलिचपूर या गावचे. त्यांचा कार्यकाल हा इसवी सनाच्या तेराव्या 
शतकाचा उत्तरार्ध आहे. पंथातील विविध लेखक आणि कवींची विस्ताराने 
माहिती देणाऱ्या “स्मृतिस्थळ' या ग्रंथात ५-६ ठिकाणी लक्ष्मीधर भटांचा उल्लेख 
येतो. त्याच आधारे त्यांच्या जीवनातील काही घटना समजातात; परंतु त्यांचे 
विस्तृत चरित्र आज उपलब्ध नाही. 
पंडित केशिराज व्यासांच्या रत्नमाला स्तोत्रात मोलाची भर घालणारे हेच ते 
लक्ष्मीधर भट देऊळवाडेकर. यांनाच far अथवा ‘fare लक्ष्मीधर भट' असे 
म्हणत. कारण परमेश्वराच्या विरहात ते वेळोवेळी दुःखी होऊन मूर्च्छित होत 
असत. म्हाईभट आणि लक्ष्मीधर भट हे दोघे पंडित जीवाभावाचे मित्र होते. 

लक्ष्मीधर भटांचे हे ज्ञानभास्करस्तोत्र महानुभावीय पंथात पंचरत्नांपैकी 
एक गणले जाते. या काव्याविषयी आणि लक्ष्मीधरांविषयी कविविनायककृत 
अन्वयमालिकेत ज्ञान हे भास्कर : हे स्तोत्र ज्याने केले : त्या लक्ष्मीधरा बोले : 
वर्णू नेणे।।' असा गौरव केला आहे.“ 


६.४.२ ग्रंथपरिचय- 

या स्तोत्रात एकूण १२३ श्लोक आहेत. प्रारंभी कवी स्वामींना वंदन 
करतात. ज्ञानभास्कर म्हणजे ज्ञानाचा सूर्य. ही उपाधी कवीने सर्वज्ञ श्रीचक्रधर 
स्वामींसाठीच वापरलेली दिसून येते. हा ज्ञानभास्कर संसारातील सर्व ताप दूर 
करणारा आणि ज्याच्या स्मरणमात्रे ब दर्शनमात्रे ज्ञानीया जीवांना आनंद प्राप्त होतो 
असा मोक्षाघप-पवृष्ठ"मआहे”अशी०न्कतीऽमकतु्ी''करुठो१भ्यः-्संघूर्ष०तकाव्यात कवी 


63 


श्रीचक्रधर स्वामी आणि श्रीप्रभू यांनाच उद्देशून आपले मनोगत व्यक्‍त करताना 
दिसतो. 

काव्याच्या पहिल्या १५ श्लोकांमध्ये पंचकृष्णांच्या अवतारकार्याविषयीचे 
वर्णन आहे. १६ ते २५ श्लोकांदरम्यान महानुभाव तत्त्वज्ञान विशद केलेले आहे. 
२६ ते ४५ या भागामध्ये स्वामींचे आपल्याला प्रत्यक्ष दर्शन झाले नाही, त्यांचे 
सन्निधान मिळाले नाही याविषयी कवी आपले दुःख व्यक्त करतो. ४६ ते ५८ 
मध्ये आत्मनिवेदनाचा भाग आहे. यात कवी आपल्या मनाला व जीवाला उपदेश 
करतात. ५९ ते १२१ या श्लोकांमध्ये कवी परमेश्वराशी संवाद साधून आपला 
उद्धार करण्याची याचना करतो. १२२ व्या श्लोकात क्षमायाचना आणि १२३ व्या 
श्लोकात स्तोत्रपठणाचा लाभ असा आशय आहे. यानंतर हे स्तोत्रकाव्य समाप्त 
होते. 

या काव्याच्या उदाहरणादाखल कवीची 'आत्मनिवेदनशैली' किती 
अवर्णनीय आहे ते पहा - 


त्वत्स्मृत्यां दीनबन्धो प्रियसुहृदसुहन्मा मनो बाधते तत्‌ 
किं कुर्वे चक्रपाणे भृतहतमनसं क्षामये वश्यचेताः। 
ईशशालं दयालो प्रभुपरचरणैकस्मृतिं स्यां यदा नो 

मोघः स्यानैतदाद्यो भव इति विनतिं त्वामशेषज्ञ कुर्वन्‌।।* 


भावार्थ - 

हे परमेश्वरा, स्मरण करताना माझे मन स्थिर राहत नाही. तरी मी काय 
करू? तुम्हीच हे जाणण्यास समर्थ आहात. तुम्ही चंचल मनाला आवरणारे 
आहात. म्हणून तुम्हाला मी क्षमा मागतो. हे सर्वज्ञ श्रीचक्रधराराया, जर मी तुमची 
एकही स्मृती आठवू शकत नाही, लीळेचे चिंतन करू शकत नाही तर मग हा 
मनुष्यजन्म व्यर्थच जाईल. म्हणून ईश्वराचे ध्यान, मनन, चिंतन व स्मरण अत्यावश्क 
आहे. 
अशाप्रकारे तत्त्वचितन प्रवृत्ती व आर्त भक्ताची भाविकवृत्ती यांचा सुंदर समन्वय या 
स्तोत्रात दिसून येतो. 


६.५ नरविलापस्तोत्र- 
पंचस्तोत्रसमुच्चयामधील हे पाचवे स्तोत्रकाव्यआहे. भास्करभट्ट 


बोरीकरांच्या CC-0. Ki PACE GAT Kakdas S anser प R: म्हणज l सशवलापस्तोत्र , 
बोरीकरांच्या सस्कृत HER सवोत्कृष्ट Can म्हणर्जे है “रै 


64 


होय. नर म्हणजे मनुष्य व विलाप म्हणजे दुःख करणे. मनुष्याने ईश्वरवियोगात 
केलेले दुःख म्हणजे नरविलाप होय. यात परमेश्वराची स्तुती वर्णन केलेली असून 
“भक्ताची आर्त हाक' यात दिसून येते. 


६.५.१ कविपरिचय- 

स्मृतिस्थळाच्या आधारावरच कवीश्वर भास्करभट्ट बोरीकर यांची काहीशी 
माहिती मिळते. पंथात नागदेवाचार्यानंतर पंथाचे द्वितीय आर्चापद यांच्याकडे आले 
होते. यांचे मूळ नाव भानुभट्ट बोरीकर होते. ते बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर 
तालुक्‍यातील बोरी या गावचे होते. त्यांचे पूर्वाश्रमीचे गुरू केशवाचार्य होते. 
भास्करभट्ट हे संस्कृत व मराठी काव्य करणारे व्युत्पन्नमती पंडित आणि व्यासंगी 
होते. उत्तम वादविवादपटू होते. म्हणूनच पंथात प्रविष्ट झाल्यानंतर अन्यपंथीय 
विद्वानांशी वाद करून त्यांचा पराभव करणे हा त्यांच्या हातचा मळ असे. आचार्याच्या 
सर्व शिष्यात त्यांच्यासारखे कोणीही काव्य करू शकत नसे. ते शीघ्रकवी होते. 
म्हणूनच नागदेवाचार्यानी त्यांना 'कवीश्वर' ही उपाधी दिली होती. त्यांचे काव्य 
परमेश्वरासंबंधित श्रुंगार रसयुक्त असल्यामुळे आचार्य त्यांना 'श्रृंगारिया कवी' असे 
म्हणत असत. त्यांनी पंथीय तत्त्वज्ञानाचा पुन्हा अन्वयसंबंध लावण्याचे महत्त्वाचे 
कार्य केले. 

कवीश्वर व्यासांनी मराठी आणि संस्कृत मिळून ११ काव्यांची रचना 
केलेली असली तरी त्यांच्या नावावर तीन संस्कृत काव्ये आहेत. 

१. नरविलापस्तोत्र 

२. चालिसाख्यमूर्तिवर्णनस्तोत्र 

३. संस्कृत पूजावसर 

यापैकी संस्कृत पूजावसराची संपूर्ण माहिती मागील प्रकरणात देण्यात 
आली आहे. उर्वरित दोन काव्यांची माहिती खालीलप्रमाणे - 


६.५.२ नरविलापस्तोत्र- 
नर म्हणजे मनुष्य आणि विलाप म्हणजे विरहामुळे हृदय पिळवटून 
टाकणारे दुःख होय. भास्करभट्टांच्या काव्यांपैकी हे नरविलापस्तोत्र सर्वोत्कृष्ट 
आहे. एकूण १२० श्लोकामध्ये निबद्ध असलेले हे काव्य व्याकरणदृष्ट्याही 
छंदोबद्ध आहे. 
ACCRA RM dns vets Rame माहिती 
खालीलप्रमाणे - 
65 


६.५.१ मूर्तिवर्णन - 

या पहिल्या भागात कवीने सर्वज्ञांच्या श्रीमूर्तीच्या सौंदर्याचे वर्णन १ ते 
३५ श्लोकांमध्ये केलेले आहे. म्हणजेच आपल्या वाक्पुष्पाने श्रीमूर्तीची पूजा 
बांधली आहे. या वर्णनात एकप्रकारचा साचेबद्धपणा आहे. स्वामींचे श्रीचरण, 
श्रीचरणाची बोटं, मांडया, कंबर, पोट, रोमावळी, छाती, हात, दंड, TANM, 
मुखकमलकांती, भ्रुकुटी, डोळे, ओठ, कान, नाक, कपाळ, गाल, केस इत्यादीकांचे 
सौंदर्य यात वर्णिलेले आहे. SR कमलपुष्पाभोवती भ्रमर रुंजी घालतात 
ब कमल पुष्पातील परागकण सेवन करतात तसेच भ्रमररूपी भक्त श्रीचरणकमळाजवळ 
आवडी धरून श्रीचरणकमळ स्पर्शण्यासाठी सदैव रुजी घालतात' अशा विविध 
उपमांची पखरण करीत कवी श्रीमुगुटापर्यंतचे वर्णन करतो. उदाहरणादाखल कवीने 
स्वामींच्या नाभीमंडलाचे केलेले वर्णन पहा - 


अपारकैवल्यरसैकसागरेभ्रमन्वरावर्त इव व्यराजत। 
गभीरनाभिर्निजकान्तियोषितः स्वभावभूषामणिरुद्रतेरिव।।*° 


भावार्थ - 

त्या अगाध कैवल्य देणाऱ्या श्रीमूतीरूपी सागरामध्ये भोवऱ्याप्रमाणे फिरणारा 
तो गंभीरनाभीरूपी मोती शोभून दिसतो. तो नैसर्गिक नाभीरूपी मोती परमेश्वराने 
आपल्या श्रीमूर्तीरूपी मायानवरीला सौंदर्य म्हणून मिरविण्यास दिला. हा मणी या 
नवरीच्या ठिकाणी उंचसखलपणे शोभून दिसतो. स्वामींच्या भुवयांचे वर्णन 
खालीलप्रमाणे - 


भ्रुवौ धृते तेन समायते मरामराजतां कञ्जलमेचकच्छवी। 
सरोषसंसारशिरोहरस्फुरत्प्रभावगर्भे धनुपीव वेधसः।।१* 


भावार्थ - 

श्रीमू्तीच्या नेत्राबर दोन सुकुमार भुवया आहेत. त्या भुवयांनी आपल्या 
ठिकाणी धनुष्याचा आकार धारण केला. त्या भुवयांचे काजळासमान अतिकाळे 
केस शोभून दिसतात. अथवा संसाररूपी राक्षसाचे मस्तक तोडण्याकरिता भुवयारूपी 
धनुष्याला नेत्ररूपी तीक्ष्ण बाण लावले आहेत. 


६.५.२ वेधप्रकरण - 
C म्हणज K ह कि a anskrit Univer: Sy me Collection 
वेध म्हणजे आवड. 4 आपल्याला आवडत 


66 


असते त्या गोष्टीकडे आपण आकर्षिल्या जातो. या दुसऱ्या भागात ३६ ते ४५ 
श्लोकांमध्ये कवीश्वरानी वेधप्रकरणांतर्गत जड व अजडा म्हणजेच चेतन मनुष्य, 
जलचर, पशुपक्ष्यादी आणि अचेतन वस्तू परमेश्वराकडे कशा रीतीने आकर्षित 
झाल्या याचे सुरेख वर्णन केलेले आहे. स्वामींची श्रीमूर्ती पाहताक्षणीच केवळ 
भक्तमंडळीच नाही तर पक्ष्यांची गतीही कुंठित होते. हिंस्त्रपशू आपला हिंसाधर्म 
विसरतात तर पाळीव प्राणी हे स्वामीसाठी जीवही देतात. इतकेच नाही तर नद्या, 
वृक्षदेखील स्वामींच्या श्रीमूर्तीकडे पाहून वेधतात. त्यांची ज्या ज्या अवयवावर 
दृष्टी स्थिर होते ते त्याच अवयवाकडे एकटक स्तब्ध होऊन पाहू लागतात. दुसरा 
अवयव पाहण्याची शुद्धच त्यांना राहत नाही. असे मनमोहक वर्णन कवीने स्वामींच्या 
वेधशक्तीचे केलेले आहे. उदाहरणादाखल पुढील श्लोक पहा - 


तदवलोकनतो वियति स्थिताः पुलकिता विमलाङ्गविहङ्गमाः। 
सुखसुधानिधिमञ्जनतां गता गतिंमतिं न दधुर्विबुधा 39113 


भावार्थ- 

अशा श्रीमूर्तीला पाहिले असता परमेश्वर वेधशक्तीचा संचार करतात. 
मग त्या वेधवंत स्वामींच्या अंगावर उभे राहिलेले केस ज्याप्रमाणे निरभ्र आकाशात 
पक्षी दिसतात त्याप्रमाणे दिसतात. अथवा ते आवडी संचारलेले पक्षी वेधाच्या 
Fast सागरामध्ये बुडतात. जणू ते वेधवंतरूपी पक्षी सुखरूपी सागरामध्ये 
विसावतात. 


सकलवेधनिधानधराधिपः परागिरा परमामृतधारया। 
करुणा करुणाकरुणाकरः स हि जनाय ददौ निजसंविदम्‌।।१२ 


भावार्थ - 

परमेश्वर सर्व वेधाचे आश्रस्थान आहे. परावाचारूपी अमृत धारण करणारा 
व वैखरी वाचेने श्रेष्ठ असलेला परमेश्वर करूणानिधीचा सागर आहे. तो सर्वेश्वर 
निरुपणातून आपल्या सेवकांना बोध देतो. 
६.५.३ बोधप्रकरण - 

बोध म्हणजे जाणणे, समजणे, एखाद्या विशिष्ट गोष्टीचे परिपूर्ण ज्ञान 
होणे. स्वामींच्या काळात स्वामींनी नागदेवाचार्य, माहिमभट्ट, महदाईसासारख्या 
शिष्यांना शाब्दिक नीचसिझि rd ideer str ref SoC hel त्याचे 


67 


सविस्तर वर्णन यात कवीशवरांनी ४६ ते ५५ श्लोकांमध्ये केलेले आहे. या 
काव्यात परमेश्वरप्राप्तीसाठी साधकाने देवतादि धर्माचा त्याग करावा आणि 
परमेश्वराचा एकनिष्ठ ज्ञानोक्त भक्त होऊन परमेश्वर आज्ञेचे आचरण आणि पालन 
करावे. असा उपदेश करून कवी काव्याच्या मुख्य विषयाकडे वळतात. कवीने 
परमेश्वर बोध कसा देतात याचे केलेले वर्णन पहा- 


संसारसागरसमुत्तरणैकपोतमात्मानमेवममलं प्रवदन्परेशः। 
देवेन्द्रनागसुरकिन्नरचारुचक्रचूडामणिपरगिराप्रकटीचकार।।१* 


भावार्थ- 

संसाररूपीसागरामध्ये ज्ञानाने व प्रेमाने मीच एक तारणारा आहे असे 
स्वतःहून सांगतो. निर्मळ आणि उदार असलेला असा तो सर्वेश्वर जीवांचा उद्धार 
करणारा आहे. तो परमेश्‍वर इंद्रादिक नरकिन्नरांच्या मुकुटाचा मणी, तोच एक सुंदर 
श्रीचक्रपाणी, परागिरावाचेकरून स्वत:ला पृथ्वीवर प्रगट करतो. 


एवं निजानुशरणं स्थिरबोधभाजां ज्ञानं ददाति विदुषां जगदेकबन्धुः। 
दुर्वारसंसृतिभयं प्रतियाति येन पुंसामशेषसुखसङ्गमलाभभूमिः।।*` 


भावार्थ - 

अशाप्रकारे अनुसरण घेतलेला ईश्वरभक्त निश्चल होऊन ज्ञान मिळविण्याचा 
प्रयत्न करतात. अशा ज्ञानाधिकारी पुरुषाला जगद्वंद्य परमेश्‍वर ज्ञान देतो. ज्या 
ज्ञानाने भवसागराची भीती नष्ट होते. ज्या तिन्ही तापांचे निवारण सामान्यांना करणे 
शक्य होत नाही त्यांचेही निवारण या ज्ञानाने होते. अशा ज्ञानाने त्या पुरुषाला 
ईश्‍वराच्या संपूर्ण सुखाचा लाभ प्राप्त होतो. 


६.५.४ नरविलाप - 

परमेश्वराचे असन्निधान असल्यामुळे परमेश्वर वियोगाचे दुःख अनावर 
होऊन हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या आर्ततेने कवी दीन स्वरात ईश्वराला आळवीत 
आहे. ज्याप्रमाणे अनाथ बालक मातापित्यांसाठी किंवा पती वियोगामुळे पत्नी 
सहदयांचे अंतःकरण हेलावून सोडणाऱ्या दु:खात आकंठ बुडालेली असते त्याचप्रमाणे 
भक्त ईश्वर वियोगात स्वत:ची अशीच अवस्था करून घेतो. याचे अप्रतीम वर्णन 
कवीने ५६ ते १२० श्लोकांमध्ये केलेले आहे. यालाच नरविलाप' म्हटलेले 


आहे CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


68 


कवीश्वर परमेश्वराच्या वियोगात जे दु:ख करतो त्याचे वर्णन खालीलप्रमाणे 
कव वसेयमनन्यधामभूर्गतभाग्योऽमितपापभागहं। 
विगते त्वयि जीववल्लभे घटिकापीह युगाते 4913 
भावार्थ - 
तू जर माझा त्याग केला तर मी दुसरीकडे कुठे राहू? असा मी भाग्यहीन 
असलेला पापाचा भागीदार आहे. हे जीवांचा पती असलेल्या जीववल्लभा, तू 
निघून गेल्यामुळे एकेक क्षण युगाप्रमाणे भासत आहे. 


गुरुकालविशालभोगिना बलिना दष्टमिहाकुलं जनम्‌। 
विफलीकृतं मंत्रभेषजं त्वदृते पालयितुं कः इश्वरः।।१ 


भावार्थ- 

या भवसागरात अविद्यारूपी सर्पाने दंश केल्याने सर्वजन व्याकुळ झाले 
आहेत. जडचेतनरूपी विषाच्या भयंकर लहरींना कोणत्याही प्रकारचे मंत्र आणि 
औषध चालत नाही. या महाभयंकर हालाहल विषाचा नाश करण्यास तुझ्यावाचून 
दुसरा कोणी नाही. 

कवीचा विलाप हा दगडांनाही पाझर फोडणारा आहे. कवी म्हणतो, 
“देवा, तुझा वियोग होऊन मी जिवंत कसा राहिलो? प्रतिसृष्टी अवतरून तू 
ज्ञानदातृत्व करतो. ते ज्ञान मी अज्ञानाने, अन्यथाज्ञानाने घालवतो. असा तू 
उपकारकर्ता आणि मी अपकारकर्ता. तुझा वियोग होऊनही मी जड़चेतन पदार्थात 
रमलो आहे. अशा अपराधापासून माझी सुटका करणारा तुझ्यावाचून कोणीच 
नाही. तेव्हा या पामर जीवाला संसाररूपी अरण्यातून बाहेर काढून तुझे दास्य दे. 
तसेच तू रक्षणकर्ता आहेस. तेव्हा तू आमचे रक्षण करण्याकरिता धावत ये आणि 
मला भवनदीच्या पार कर. अशी साद कवी ईश्वराला घालत आहे.” 

या काव्यामध्ये कल्पनेची विशालता, उपमाचातुर्य, शब्दालंकाराची रेलचेल 
दिसून येते. अल्पाक्षरांमध्ये गहनार्थ विशद करण्याची कबीची वाक्चातुरी यातून दिसून 
येते. 

नरविलापस्तोत्र' या काव्यावर दोन संस्कृत टीकाही प्रसिद्ध आहे. पंथातील 
दायमुनींचे शिष्य “म. गुंडोबास' यांची एक आणि दुसरी संस्कृत टीका “म. सारंगधर 


पुसदेकर' यांची आहे. 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


69 


६.६ चालिसाख्यमूर्तिवर्णनस्तोत्र- 

कवीश्वर भास्करभट्ट बोरीकर यांनी चालिसाख्यमूर्तिवर्णन हे ४० श्लोकांचे 
स्तोत्र परमेश्वराची स्तुती करण्यासाठी रचले आहे. कवीने पहिल्या श्लोकात पंथीय 
प्रथमाचार्य नागदेव यांना वंदन करून काव्य लिहिण्याचा आशीर्वाद आणि कृपाप्रसाद 
मागितला आहे. पुढील २ ते २१ श्लोकामध्ये कवीची 'श्रीकृष्णभक्ती' उफाळून 
आली आहे. यात देविदेवतांनाही दुर्लभ असलेल्या श्रीकृष्णांच्या सावळ्या मूर्तीचे 
वर्णन, गोपिकांसमवेत केलेली रासक्रीडा आणि भक्तांचे रक्षण करण्याची आर्त 
हाक इत्यादींचे वर्णन केले आहे तर पुढील २२ ते ३९ श्लोकामध्ये श्रीचक्रधरांकडे 
मुक्तीची आणि रक्षणाची भीक्षा मागणारे वर्णन केलेले आहे. कवीश्वरानी श्रीकृष्णाच्या 
सौंदर्याचे केलेले वर्णन पहा - 


देवचन्दनचारुचर्चितवपुर्वक्षो लसत्‌ कौस्तुभः 

कस्तूरी रचितार्ध चन्द्रतिलकः स्निगधे्द्रनीलोज्जलः। 
क्रीडाकीर्णसुवर्णपड््‌.कजरजः Tat: समुत्पिजलो 
हेमाम्भोरुहमालिकाविलसितः पीताम्बरः पातु वः।।१° 


भावार्थः 

परब्रह्म परमेश्वर श्रीकृष्णाचे शरीर चंदनाची सुंदर उटी लावलेले दिसत 
होते. छातीवर शोभणारा कौस्तुभ मणी प्रदिप्त अशा इंद्रनील मण्याप्रमाणे सुंदर 
दिसत होता. खेळण्यामुळे छिन्नभिन्न झालेल्या सुवर्णाप्रमाणे कमळाच्या संपूर्ण पराग 
राशीने पिवळा दिसत होता आणि गळ्यांत सुवर्ण कमळाच्या माळेने शोभायमान 
दिसणारा, पितांबर नेसलेला श्रीकृष्ण तुमचे रक्षण करो. 

‘कवीश्वर बोरीकर हे श्रृंगारकवी आहेत' अशा शब्दांत नागदेवाचार्यानी 
भास्करभट्टांची स्तुती केली आहे. कवीने परमेश्वरासाठी केलेल्या श्रृंगारिक स्तुतीचे 
वर्णन पहा - 

स्फुरच्चलच्चन्द्र मरीची रजितं द्रुमेषु पुष्पामलतल्पभूमयः। 

परावरेशः स्मृतिसुन्दरीरताः नयन्ति धन्याः क्षणदाः क्षणोपमाः।।१९ 
भावार्थ- 

जे वैराग्यनिष्ठजीव, प्रकाशमान नेहमी फिरणाऱ्या चंद्राच्या किरणांनी प्रफुल्लित 


जमिनीवर पडलेला, बाजा सीम PA कसार शक्तीचा 
मालक जो परमेश्वर त्याची आठवण हीच सुंदर स्त्री, तिच्या ठिकाणी रममाण 


70 


होऊन जे जीव रात्र क्षणाप्रमाणे घालवतात ते जीव खरोखरंच फार भाग्यवान 
आहेत. 


६.७ स्फुटस्तोत्रे- 

ही पंचस्तोत्रे आणि चालीसाख्य' या स्तोत्रांव्यतिरिक्तही पंथात काही 
स्फुटस्तोत्रे आहेत. काव्यप्रकाशकार मम्मटाचार्याच्या मते काव्यप्रयोजनांपैकी 
“शिवेतरक्षतये' हे एक प्रयोजन आहे. सर्वच स्तोत्रवाङ्मयाची निर्मिती याच 
प्रयोजनासाठी झालेली दिसून येते. त्यांची संक्षिप्त माहिती अशी- 


६.७.१ नमनपंचकम्‌- 

नमनपंचकातील केवळ पाच श्लोक आहेत. पंथात पूजनीय आणि स्मरणीय 
पंचकृष्णांना या पाच श्लोकांत वंदन केले आहे. पंथात नित्यदिनी पूजावसरामध्ये 
या नमनपंचकाला विशेष महत्त्व आहे. पंथातील शिक्षित, अशिक्षित, उपदेशी, 
नामधारक, भिक्षुक, वासनिक, संतमहंत कोणीही असो, सर्वाच्या मुखी तोंडपाठ हे 
नमनपंचक स्तोत्र असते. इतकी या स्तोत्राची महती आहे. म्हणून ते संपूर्ण स्तोत्र 
याठिकाणी उद्धूत करत आहे - 


वसुदेवसुतं देवं कसचाणूरमर्दनम्‌। 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं बन्दे जगदुरुम्‌ ।।१।। 
सह्याद्रि शिखरे रम्यमत्रि अनसूयानन्दनम्‌ । 
तं बन्दे परमानन्दं दत्तात्रेयं जगदुरुम्‌ ।।२।। 
फलस्थनगरे जातं द्वारावत्यां निवासिनम्‌ । 
नौम्यहं चक्रपाणिं तं जनकद्विजनन्दनम्‌ ।।३।। 
नेमाम्बोदरसम्भूतं काण्वादनन्तनायकम्‌। 
प्रभू नमामि गोविन्दं जीवाविद्याविभंजकम्‌ ।।४।। 
पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकम्‌। 
मालिनीपरमानन्दं बन्दे श्रीचक्रधर विभुम्‌ ।।५।। 


या स्तोत्राद्वारे श्रीकृष्ण भगवंत, श्रीदत्तत्रेप्रभू, श्रीचक्रपाणीप्रभू, श्रीगोविंदप्रभू 
आणि सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामी यांना गुरुपरंपरेप्रमाणे वंदन केले आहे. 


६.७.२ श्रीदत्तात्रेक वचस्तोत्र- 
AN aerer “अज Uvs eoa असे 


71 


पंचकृष्णांमधील दुसरे ईश्वरी अवतार असलेले श्रीदत्तात्रेय स्वामी आहेत. त्याच्या 
स्तुतिसाठी २१ श्लोकांमध्ये भृगू ऋषींनी 'श्रीदत्तात्रेयकवचस्तोत्रा'ची रचना केली 
आहे. 


नमो श्री गुरुदत्त दत्तदेवं जगदुरूम्‌। 
निष्कलं निर्गुणं वन्दे श्रीदत्तात्रेय नमोऽस्तु ते।। 


यापासून सुरूवात होणाऱ्या या स्तोत्रामध्ये दत्तात्रेय स्वामींच्या मूर्तीचे, 
गुणांचे आणि फलदातृत्वाचे वर्णन केले आहे. महानुभावीयांनी निर्माण केलेले हे 
स्तोत्र नसलेले तरी ते आज पंथात सर्वतोमुखी मान्य आहे. पंथीय घराघरातच नाही 
तर सर्वदूर आश्रम आणि मठांमध्येसुद्धा या स्तोत्राचे पारायण केले जाते. 


६.७.३. चिंतामणी स्तोत्र- 
श्रीदत्त अनसूयसुतं अत्रिपुत्रो ऋषिवरम्‌। 
ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्वेषदिगम्बरम्‌।। 


या पंक्तीपासून सुरू होणाऱ्या या स्तोत्राचा कर्ता आज्ञात आहे. केवळ ६ 
श्लोकामध्ये श्रीदत्तात्रेय प्रभूची स्तुती केली आहे. दत्तप्रभू अमोघदर्शी आहेत. 
त्यांचे सदैव चिंतन आणि मनन केल्यानंतर त्यांची प्रसन्नता जर मिळाली तर 
एकाक्षणात ते मोक्ष मिळवून देऊ शकतात. म्हणूनच त्यांना 'चितामणी' असेही 
म्हणतात. या चिंतामणी स्तोत्राचे आवर्तन केल्यास वांछित फल प्राप्त होते अशी ग्वाही 
स्तोत्रकारांनी यात दिली आहे. 


६.७.४ खङ्गमालास्तोत्र- 

या स्तोत्राचा कर्ता अज्ञात आहे. शिवाय पंथीयांनाही हे स्तोत्र अनभिज्ञ 
आहे. श्रीदत्तात्रेय प्रभूंचे गुणमाहात्म्य वर्णन केलेल्या या खड्.गमालामंत्रात एकूण 
१० श्लोक आहेत. साधक सर्वसिद्धीच्या प्राप्तीसाठी या स्तोत्राचा जप करतात. 


६.७.५. द्वादशनामस्तोत्र- 

ब्रह्माडपुराणात शंकरपार्वतीच्या संवादादरम्यान श्रीदत्तात्रेय प्रभूंची ही द्वादशनामावली 
आहे. तीच द्वादशनामस्तोत्र म्हणून प्रसिद्ध आहे. पंथीयांना हे स्तोत्र अनभिज्ञ 
आहे. इतर देविदेबतांची सेवा, स्मरण महानुभावीयाना अमान्य असल्याने बेदपुराणेही 
ते मानत नाहीत; परंतू महानुभावीय पारायणाच्या एका, मुखमलपृष्ठविरहित पुस्तकात 


alidas Sanskrit University Ranitek CoHection 


वरील खडूगमालास्तोत्र आणि हे द्वादशनामस्तोत्र आढळले. म्हणून यांचा उल्लेख येथे 


72 


केला आहे. 

याशिवाय 'पंगुस्तोत्रम्‌', उपदेशमंजरिकास्तोत्रम्‌', संस्कृत प्रसादसेवा' इ. 
अनेक स्तोत्र महानुभावीय संस्कृत साहित्यात उपलब्ध आहेत; परंतु ही सर्व स्तोत्रे 
यत्रतत्र विखुरलेली आहेत. या सर्व स्तोत्रांचे संकलन करून त्यांना प्रकाशझोतात 
आणणे हे सुद्धा एक जिकीरीचे कार्य आहे. 


६.८ पर्यालोचन 

वरील 'पचस्तोत्रसमुच्च' पाहिला आणि आठवण झाली ती संस्कृत 
साहित्यातील पंचमहाकाव्यांची. या पंचमहाकाव्यांमध्ये पहिली तीन महाकाव्ये ही 
एकट्या महाकवी कालिदासाची आहेत. कालिदास हा संस्कृत साहित्यातील 
कविशिरोमणी आहे. म्हणूनच त्याला 'कविकुलगुरू' ही पदवी प्राप्त आहे. 
शिवाय ही काव्ये विदग्ध आहेत म्हणजेच 'पांडित्यप्रचुरता' आणि 
ज्ञानलवदुर्विदग्धता' यांनी व्यापलेली आहेत. त्याचप्रमाणे पंडित केशिराज हे सुद्धा 
महानुभावीय साहित्यनिर्मिती करणाऱ्यांमध्ये मूर्धन्य आहेत. त्यांचा रत्नमालास्तोत्र' 
हा काव्यग्रंथ महाकाय तर आहेच; परंतु महाकाव्याप्रमाणे महानुभावीय संस्कृत 
साहित्यातील एकमेव चरित्रकाव्यही आहे. शिवाय पंचस्तोत्रसमुच्चामध्ये सुद्धा 
पहिली तीन स्तोत्रे ही एकट्या पंडित केशिराज व्यासांची आहेत. यातही विशेष 
म्हणजे त्यांचे 'दूष्टांतनामाबलीस्तोत्र' हे केवळ एकाक्षरी दृष्टांतातून साकारलेले 
असून अर्थपूर्ण आहे. परंतु या काव्यावर आजपर्यंत टीका उपलब्ध झालेली नाही. 
म्हणजेच ते पंथीयांसाठी अर्थ लावण्यासाठी अगम्य असावे असे वाटते. म्हणूनच 
पडित केशिराज व्यासांना पंथातील कविकुलगुरू' म्हणावे लागेल. ही स्तोत्रे सुद्धा 
भाषासौष्ठव आणि अलंकारिकतेच्या दृष्टीने पांडित्यप्रचुर आहेत. तर लक्ष्मीद्र 
भटांचे “ज्ञानभास्करस्तोत्र' आणि भास्करभट्ट बोरीकरांचा नरविलाप' हे स्तोत्रकाव्य 
“श्रीचक्रधरस्वामींचे गुणवर्णन' आणि “स्वामींच्या विरहात पश्चात्तापदग्ध भक्त' या 
वर्ण्यविषयावर आधारित आहे तर 'चालिसाख्यमूर्तिवर्णनस्तोत्र' हे उद्धवगीतेचे मुक्त 
रूपांतरण असलेले श्रीकृष्णलीळावंर आधारित आहे. 

पंथात अनेक संस्कृत स्फुटस्तोत्रे आढळून येतात. जी पारायणांच्या 
पुस्तकांमध्ये यत्रतत्र विखुरलेली दिसून येतात. यांचे संकलन करणे हे सुद्धा फार 
मोठे कार्य आहे. कारण जितक्या जास्तीत जास्त पुस्तकांचे परिशीलन केले तितके 
नवनवीन संस्कृत स्तोत्र गाठायला मिळतात, हत सहानुभत पंथात स्फुट स्तोत्रांची 


संख्या किती आहे हे आजमितीला सागणे शक्य होणार नाही. यातील काही 


73 


ठळक जी सर्वपरिचित आणि नित्यपारायण केल्या जातात त्यांचा आढावा घेतल्या 
गेला आहे. खडू.गमालास्तोत्रआणि द्वादशनामस्तोत्रासारखे स्तोत्र हे महानुभावीय 
नाहीत, ते पुराणांमधून घेतले असावेत. महानुभावीयांना वेदपुराणे मान्य नसतानाही 
त्यांनी या स्तोत्रांचा अंतर्भाव का करावा? असा प्रश्‍न उपस्थित झाल्यास उत्तर 
एकच असेल की, श्रीकृष्ण आणि श्रीदत्तात्रेय हे दोन अवतार सर्वमान्य आणि 
sørge आहेत. हिंदुधर्मातील सर्वच पंथांना हे Haake वंदनीय आणि पूजनीय 
आहेत. म्हणून या दोन ईश्वरी अवतारांची जिथे कुठेही स्तुती केली असेल ती सर्व 
महानुभावीयांना मान्य आहे. 
परमेश्वराचे आज्ञापालन करणे हेच ध्येय महानुभावीयांचे असते. श्रीचक्रधर 

स्वामींनी “एक दोनिं वेळा यांते आठवीजे : परि avg दिवस जावो A: 
निरंतर परमेश्वराचा विरह भावावा: निरंतर परमेश्वराची आर्ति करावी:'** हे स्मरे 
at av”, इत्यादी वचनांमधून स्वामींनी भक्तांना निरंतर परमेश्वराचे स्मरण 
करावे. परमेश्वराच्या विरहात दुःख करत जगावे. मग ईश्वर भक्तांना प्रेमच काय पण 
आपले अढळपद देण्याची कृपा करतात. यालाच तर मोक्ष म्हणतात. याच 
मोक्षप्राप्तीसाठी महानुभावीयांची ही सर्व धडपड, तळमळ आणि असिधाराब्रताप्रमाणे 
असलेले आचरण असते. म्हणूनच पंचकृष्णमय झालेले महानुभावीय सदैव 
ईश्वराजवळ एकच मागणे मागतात. 

धर्मकृष्णकथाऽस्माकमर्थकृष्णः गुणग्रहः। 

काम कृष्णरतिर्मोक्षः कृष्णसन्निधरक्षयः।।`* 


«fs ale als als als als als ale als als als als als als als als 
»* ०२ ०२ ०२ NC NO NO NENT NINETY 


संदर्भसूची - 
१, भारतीय संस्कृती कोश, पं. महादेवशास्त्री जोशी, पृ. क्र. ४७५ 
२. स्मृतिस्थळ, स्मृती २० 
३. लक्षणरत्नाकरः, आनेराजव्यास, कांता टीका, संपादिका त. कांताबाई लासूरकर, 
पृ. क्र. ४३ 
४. तत्रैव, पृ. क्र. ४५ 
५. दुष्टांतस्तोत्र, श्लोक ३ 
दृष्टांत १३, पृ. क्र. १६ 
७ दृष्टातस्तीत्रि, Kage Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


74 


८. रत्नमालास्तोत्र, पृ. क्र. २८ 
९, ज्ञानभास्करस्तोत्र, श्लोक ३६ 
नरविलापस्तोत्र १/११ 


१०, 
११; 
RX. 
१३. 
१४. 
१५ 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


२०. 
२१+ 
33; 
२३. 
२४. 
२५. 


तत्रैव 
तत्रैव 
तत्रैव 
तत्रैव 
तत्रैव 
तत्रैव 
तत्रैव 


१/२९ 
२/३६ 
२/४५ 
३/५४ 
३/४९ 
४/१०५ 
४/११७ 


नरविलापस्तोत्र, १/७० ते ७५ 
नरविलाप, भास्करभट्ट बोरीकर, संपादक-श्रीचक्रपाणी बीडकर, सातारा, पृ. 
क्र. ६ 
चालिसाख्यमूर्तिवर्णन, श्लोक ११ 


तत्रैव, 


श्लोक ३५ 


सूत्रपाठ, आचारप्रकरण, सूत्र क्र. ३२ 
सूत्रपाठ, आचारमालिका, सूत्र क्र. ४८,४९ 
सूत्रपाठ, आचारप्रकरण, सूत्र क्र. १०० 
चालिसाख्यमूर्तिवर्णन, श्लोक ३९ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


75 


प्रकरण सातवे 
महानुभावीय संस्कृत साहित्य आणि मूल्यशिक्षण 


भारतीय संस्कृती ही जगद्रंद्य असून तिचे अंतिम ध्येय हे मोक्ष म्हणजेच 
भगवत्प्राप्ती आहे. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे या संस्कृतिरूपी खुर्चीचे चार 
पाय आहेत. जो या चार मार्गाचा समन्वय साधून जीवनयापन करणार त्यालाच 
भगवत्प्रेमरूपी खुर्चीवर आरूढ होता येत असते. म्हणूनच मनुष्याने धर्माच्या मार्गाने 
अर्थ आणि काम मिळविला तरच त्याला मोक्ष प्राप्त होऊ शकते. धर्माच्या मार्गाने 
जाणे म्हणजे काय? तर धर्मात जे काही सांगितले असेल तेच करावे. जे सांगितले 
नसेल ते करू नये. सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामींनी सुद्धा साधकाला धर्माची हीच पहिली 
पायरी सांगितली आहे. ते म्हणतात, “एथौनि वारिले ते न कीजे की : तुम्हां 
एथौनि म्हणितले ते करणी कीं गाः' प्रत्येक मनुष्याचा कोणता ना कोणता तरी 
धर्म असतोच. जर एखाद्याने कोणताही धर्म मानला नाही तरी “मनुष्यधर्म' तरी 
त्याला जपावाच लागतो. तेव्हाच त्याला माणूस म्हणता येते. माणसात माणूसपण 
येते ते केवळ त्याच्यामध्ये असलेल्या नीतिमत्तेमुळे, तो जपत असलेल्या मूल्यांमुळेच . 

“ज्या शिक्षणामधून प्रामाणिकपणा, सद्भावना, मित्रता, न्यायाची भावना, 
शील, चारित्यसंवर्धन, आत्मनियंत्रण, संयम, त्याग इ. गुणांची जोपासना करून 
स्वतःचा सात्त्विकतेने उत्कर्ष करण्याची प्रेरणा मिळते त्या शिक्षणाला मूल्यशिक्षण 
म्हणतात.” ही नीतिमूल्ये मनुष्याला मोक्षाप्रत घेऊन जातात. वैयक्तिक, पारिवारिक, 
सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणविषयक, धार्मिक इ. अनेक मूल्ये असतात. म्हणूनच 
सर्वच धर्मात सांगितलेली सर्वच नीतिमूल्ये ही सारखीच आहेत. त्यात तसूभरही 
फरक आढळत नाहीत. कारण मनुष्याला मोक्षप्राप्ती करवून देणे म्हणजेच त्याला 
उत्कर्षाप्रत नेणे हेच तर धर्मपंथाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आज धर्मातर्गत नीतिमूल्ये 
किती लोक जपतात? जर जपली असती तर धार्मिक वाद कधीच निर्माण झाला 
नसता. 

महानुभावीय तत्त्वज्ञान तर नीतिमूल्यांची खाणच आहे. मनुष्याच्या उठण्या 
बसण्यापासून तर त्याच्या विचारांपर्यंतचा उपदेश या पंथात केलेला दिसून येतो. 
श्रीचक्रधरोक्त वचने म्हणजेच सूत्रपाठ होय. याच सूत्रपाठात आचार' आणि 
‘fran’ नावाचे एकेक स्वतंत्र प्रकरण दिलेले आहे. या संपूर्ण प्रकरणांमधून 
मनुष्याला मूल्याधिष्ठित क्षेण मिळते असिते. rente मनुष्याला पुण्य करण्याची 


76 


इच्छा नसली तरी तो पाप करण्यास धजावत नाही म्हणून धार्मिक तत्त्वज्ञान 
अंगिकारलेल्या मनुष्याला माणुसकी समजते. 

श्रीचक्रधरांना अभिप्रेत मूल्यशिक्षण त्यांच्या अनुयायांनी निर्माण केलेल्या 
साहित्यातून प्रतिबिबित झालेले दिसून येते. स्वामींचा प्रत्येक शब्द हीच नीती 
आहे. तरीही त्यातील जे हाताला लागले ते मोती निवडून त्यांची मूल्यमाळ तयार 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 


७.१ व्यक्तिगत मूल्ये - 

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌|'* हेच महानुभावीय तत्त्वज्ञानाचा 
मुख्य उद्देश आहेत. यासाठीच श्रीचक्रधर स्वामींनी आपल्या निरुपणातून सर्व 
भक्तांना उपदेश केला आहे. स्वामी म्हणतात, 'कर्तव्यनित्यमेबैति स्वयं दास्यं 
तपस्विन:।'*, मनुष्याने नेहमी कर्तव्य करत रहावे. स्वतःची कामे स्वत: करावी. 
इतरांकडून सेवादास्य करून घेऊ नये. मनात इतरांविषयी शुद्ध भाव ठेवावा. कारण 
“जगति भावसमं न विद्यते किञ्चित्स च प्रेम्णोऽप्यलम्‌।'“ या जगात मनातील भाव 
हाच श्रेष्ठ आहे. भावासारखे काहीच नाही. इतरांविषयी शुद्ध भाव ठेवणे म्हणजेच 
प्रेम होय. “परिहासेऽपि अनृतं न वक्तव्यम्‌।' मनोरंजन करत असतानाही खोटे बोलू 
नये. “सत्यमपि qa मा ब्रुयात्‌।' मनाला दुखविणारे सत्य असेल तरीही ते कधीच 
बोलू नये. 'नरककारणं मर्मस्पर्शस्तस्माद्रं शिरच्छेदनः।'° कोणाच्याही मर्मावर 
बोट ठेवू नये म्हणजे त्याचे मन दुखावू नये. त्यामुळे नरकाची प्राप्ती होते. 
'वृथालापान्निद्रैव गरीयसी।'“, विनाकारण गप्पा केल्यापेक्षा म्हणजेच चुगलीचहाडी 
केल्यापेक्षा निद्रा करणे केव्हाही चांगले. कारण “मुखान्निर्गतः सर्वत्र प्रसरति।'१ 
म्हणून “मौनं स्वीकुर्यात्‌।'*° नेहमी मौन बाळगले पाहिजे. Aae समाचरेत्‌।।' 
शक्य होईल तोपर्यंत दुसऱ्यांना मदत करावी. “नितान्तं क्लेशितोऽपि न कुप्येत।।' ¦ 
एखाद्याचे काम करताना फार त्रास झाला तरी क्रोध करू नये. 'अहंतातरु समूलमुत्पाट्य 
शान्तिलतां स्थापयेत्‌।'*` आपल्या मनातील अहंकाराचे रोपटे उपटून शांतीचा वेल 
लावावा. कधीही गर्व करू नये. नेहमी शांततेने आणि संयमाने वागावे. कारण 
“संयन्तुं प्रवृत्तस्य मानसं दौर्बल्यं काचिदपि शक्तिः Yketa नेहमीच संयम 
बाळगणाऱ्याच्या मनुष्याच्या मनाचे दौर्बल्य ईश्वरासारखी कोणतीतरी अदृष्ट शक्ती 
नष्ट करते. यासाठी जीवाने सदैव “मनुष्यवत्‌ वर्तितव्यम्‌।'¦ माणसाने नेहमीच 
माणसाप्रमाणे वागावे. ATTY सर्वत्र, Fenn) आपल्या  अपत्याप्रमाणे 


पाहिल ru Kalida Sanskrit University Ramtek Collection 


सर्वाकडे प्रेमपूर्वक पाहिले पाहिजे 


77 


७.२ सामाजिक मूल्येः 

“चतुर्यगेषु हिंसाऽधर्मः।'“, चारही युगांमध्ये हिंसा हा अधर्म आहे. 
म्हणून मनुष्याने जन्तुदु:खं न विधीयतां।' कोणत्याही प्राणिमात्रांना त्रास किंवा 
दुःख देऊ नये. अहिंसा परमो धर्मो$हिंसा परमं तप:। अहिंसा परमं दानं 
सर्वपुण्ययहिंसकम।।'६ कुणाचीही हिंसा करू नये. अहिंसा हाच मानवाचा श्रेष्ठ धर्म 
आहे. अहिंसेचे पालन हीच तपश्चर्या आहे. हेच दान आहे. सर्वपुण्यफलदायक 
अहिंसा आहे. अधर्माचे आचरण केल्यास पाप होते आणि “पापस्य फलं दु:खं, 
पुण्यस्य फलं सुखम्‌।'० पापाचे फळ दुःखरूपात मिळते तर पुण्य केल्याने सुखाची 
प्राप्ती होते. जीवाला ‘stargate भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌।''“ मनुष्याला 
आपल्याच चांगल्या वाईट कर्माची फळे भोगाबीच लागतात. त्यातून सुटका नाही. 
म्हणून कोणालाही “शापदानं न HA कोणालाही शिव्याशाप देऊ नये. 
“नितरां मा विलपत।''° “यस्य कस्यापि संसर्गतो गुण va mer? “न कस्मैचित्‌ 
कष्टं देयम्‌।' १२ “यूयम्‌ परस्परं परमप्रीत्या वर्तितव्यम्‌।'२३ तुम्ही एकमेकांशी परम 
प्रीतीने म्हणजेच आत्यतिक प्रेमाने वागावे. प्रतिक्षणं प्रायश्चित्तं para’ प्रत्येक 
वेळी झालेल्या चुकीची क्षमा मागावी. 


७.३ व्यावहारिक मूल्ये- 

“व्यवहारो सत्यानृतमिश्र:।'** या जगातील व्यवहार हा खरेखोटेपणावर 
आधारित असतो. म्हणून “व्यवहारो व्यवहारेण सिद्ध्यति।' २६ व्यबहार व्यबहारानेच 
केला पाहिजे. नेहमीच सत्याने वागू नये. म्हणजेच दुष्टांशी दुष्टत्वाने तर सुजनांशी 
सञ्जनतेनेच वागावे. 'येन जनो दोषमारोपयेत्‌ तथा न व्यबहर्तव्यम्‌।' `° लोक दोष 
देतील त्यापद्धतीने वागू नये. “जीवः सङ्गतिदोषः स्वीकरोति।'२८ जीवावर संगतीचा 
परिणाम होतो. दुर्जनांसोबत राहिल्याने दुर्जनांचे गुण अंगी येतात तर सञ्ञनांसोबत 
राहिल्याने सुजनत्व अंगी येते. अशाप्रकारे जो वागतो तोच जीवनात कुशल असतो 
आणि 'कैवल्यरत्नं कुशलाः AY कैवल्याची प्राप्ती ही कुशलांनाच होते. 
म्हणजे कोणत्याही गोष्टीत जर आपण प्राविण्य मिळविले तरच आपल्याला 
त्यातील उच्चतम फळ मिळते. 


७.४ आध्यात्मिक मूल्ये- 

'यावद्देहमीश्वरं स्मरेत्‌।' °, 'गुरुरनुगन्तव्यः। ** “न क्काप्यासक्तिः sten 
कोणामध्ये E-ON Nieu Halid Sansk OAT RATA बन्धः।' २३ 
'दुष्कृतमाचरन्नकोऽ पि सुकृतमासादति सुकृतचाचरन्न दुष्कृतम्‌।'२* 

78 


अशाप्रकारे संपूर्ण 'रत्नमालास्तोत्र' किंवा 'ब्रह्मविद्या' हे ग्रंथच नाही तर 
महानुभावीय सर्वच ग्रंथ हे मूल्याधिष्ठित आहेत. जणू काही मूल्यशिक्षणाची 
खाणच म्हणा ना. यातील जेही वाक्य वाचाल ते मूल्यप्रेरितच दिसेल. म्हणून हे 
ग्रंथ वाचलेच पाहिजे. वाचल्यानंतरच यातील मौक्तिकांचा परिचय झाल्याशिवाय 
राहणार नाही. 


७.५ कथांद्वारा मूल्यशिक्षण- 

महानुभाव पंथातील ही मूल्ये आणि पंथाचे साधे सरळ सोपे आणि 
सर्वासाठी हितकारक असे तत्त्वज्ञान सामान्य लोकांना समजण्यासाठी या कथांचा 
उपयोग होतो. यापैकी शशकस्य रक्षणम्‌।' या कथेतून भूतदया, “हिंसकस्य परित्यागः।' 
या कथेतून दुष्टांच्या संगतीत कधीच राहू नये ही शिकवण, 'गोपालस्य 
ज्वरस्वीकरणम्‌।' या कथेतून दुसऱ्यांना मदत करण्याची वृत्ती, 'आऊसाद्वारा 
भयप्रदर्शनम्‌।' या कथेद्वारे दुर्बलांना त्रास देऊ नये. आपल्या सामर्थ्याचा गैरवापर 
करू नये ही शिकवण, 'डांगरेशभक्तस्य देहावसानम्‌।' या कथेतून “आपण 
प्राणिमात्रांनाही प्रेम दिले तर तेही आपल्याला जीव लावतात' हा संदेश, 
“आदर्शगुरुभक्तिकथनम्‌।' या कथेतून गुरुची अनन्यभावे भक्ती कशी करावी, 
'वृषभयोनितः विप्रस्य मुक्ति:।' या कथेतून इतरांना सहकार्य करण्याची भावना 
ठेवावी, “मातङ्गाय मोदकदानम्‌।' या कथेतून जातिभेद निर्मूलन, समानतेची भावना 
इ. अनेक मूल्ये स्वामींच्या या कथांमधून कवीने पटवून दिलेली आहेत. 
याशिवाय'कैवल्यदानस्य घोषणा।' या कथेतून तर स्वामींनी तत्कालीन समाजाची 
जी मानसिकता दर्शविली आहे तिचे प्रतिबिंब आजही कायम असल्यासारखे 
वाटते. म्हणूनच 'धांदुलदृष्टान्तकथनम्‌।' या कथेतून प्रत्येक व्यक्तीने आपला 
उत्कर्ष होण्यासाठी झटले पाहिजे असा मोलाचा संदेश दिला आहे. 

कोणताही धर्म किंवा पंथ हा विशिष्ट मूल्यांवर आधारित असला तरी 
सर्वच धर्मामध्ये सांगितलेली नीतिमूल्ये ही सारखीच म्हणजे समाजहिताची आणि 
व्यक्तिविकासाची असतात. महानुभाव पंथ तर बाराव्या शतकात नवसमाजनिर्मिती 
करण्यासाठी जणू काही कटिबद्ध होता. समाजातील कर्मकांड, स्त्रीपुरुष भेदभाव, 
जातीयता समूळ नष्ट करण्याचा विडा उचललेल्या या पंथाच्या प्रवर्तकाला म्हणजे 
श्रीचक्रधर स्वामींना तर ही मूल्ये समाजात प्रक्षेपित करण्याबाबत धर्ममार्तडांचा रोष 
पत्करावा लागला होता. शिवाय समाजामध्ये भूतदया, परस्परप्रेम, दया, करुणा इ. 


ulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


गुणांची पखरणही केल्या जात होती. 


79 


संदर्भसूची - 

. सूत्रपाठ, आचारप्रकरण, सूत्र क्र. २५३, २५४ 
. नैतिक मूल्यशिक्षण, डॉ. सौ. किरण नागतोडे, पृ. क्र. ३४ 
. भगवद्रीता, अध्याय ६, श्लोक ५ 

. रत्नमालास्तोत्र, पूर्वार्ध, श्लोक क्र.१३४८ 

. सूत्रपाठ, विचारप्रकरण, सूत्र क्र. ३४ 

. सार्थ सुबोध श्रीचक्रधरलीलामृतम्‌, शशकस्य रक्षणम्‌, पृ. क्र. २१६ 
. सूत्रपाठ, आचारप्रकरण, सूत्र क्र. ४५ 
तत्रैव, सूत्र क्र. १५१ 

९. तत्रैव, सूत्र क्र. ६८ 

१०. तत्रैव, सूत्र क्र. ८७ 

११. तत्रैव, सूत्र क्र. ९८ 

१२. तत्रैव, सूत्र क्र. १७९ 

१३. तत्रैव, सूत्र क्र. १०१ 

१४. तत्रैव, सूत्र क्र. ४३ 

१५. तत्रैव, सूत्र क्र. ५७ 

१६. रत्नमाला, उत्तरार्ध श्लोक क्र. २५६,२५७ 
१७. सूत्रपाठ, विचारप्रकरण 

१८. रत्नमाला, उत्तरार्ध श्लोक क्र. ४७३ 

१९. रत्नमाला, उत्तरार्ध श्लोक क्र. ७५८ 

२०. सूत्रपाठ, आचारप्रकरण, सूत्र क्र. ७८ 
२१. तत्रैव, सूत्र क्र. ९८ 

२२. तत्रैव, सूत्र क्र. १३४ 

२३. सूत्रपाठ, आचारप्रकरण, सूत्र क्र. १३६ 
२४. तत्रैव, सूत्र क्र. १७६ 

२५. सूत्रपाठ, विचारप्रकरण, सूत्र क्र. ६५ 
२६. सूत्रपाठ, विचारप्रकरण, सूत्र क्र. १४३ 
२७. सूत्रपाठ, आचारप्रकरण, सूत्र क्र. ९८ 
२८. सूत्रपाठ, विचारप्रकरण, सूत्र क्र. ५४ 
२९. दृष्टांतस्तोत्रम्‌, केशिराज त्रास, सूत्र क्र. ९ 
३०. सूत्रपाठ, आचारमालिका, सूत्र क्र. ४९ 
३१. सूत्रपाठ, आचारमालिका, सूत्र क्र. १२६ 
३२. तत्रैव, सूत्र क्र. १७६ 


NE टी TX ww vw 


i तत्रैव, सूत्र Fr Gkulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
३४. तत्रैव, GÅ क्र.७९ 


80 


प्रकरण आठवे 
उपसंहार 


भारत विविध धर्म असलेला, ईश्वराच्या अस्तित्वाविषयी बहुमतैक्य 
असलेला देश आहे. यातही केवळ एकट्या हिंदू धर्मात विविध पंथ दिसून येतात. 
महाराष्ट्राच्या भूमीत वारकरी, महानुभाव या पंथांसारखे तोलामोलाचे पंथ उदयास 
आले. महानुभाव पंथाची स्थापना करणारे सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामी यांनी द्वैती 
तत्त्वज्ञानांतर्गत जीव, देवता, प्रपंच आणि परमेश्वर या चार पदार्थाची ओळख 
करून दिली. यापैकी देवता आणि प्रपंच ईश्वराचा आनंद मिळविण्यास अयोग्य 
आहेत तर जीव हाच एकटा मोक्षमार्गाची वाटचाल करून परमेश्वराच्या निजधामापर्यत 
पोहोचू शकतो. यासाठी जीवाने परमेश्वराच्या प्राप्तीसाठी आपला संपूर्ण एकजन्म 
ईश्‍वराच्या नावाने दिला तर ही प्राप्ती लवकर होते. म्हणून महानुभावीय पंथामध्ये 
संन्यास घेऊन यमनियमाद्वारे काटेकोरपणे आचरण केले पाहिजे असा पंथात 
विश्वास आहे. प्रस्तुत संशोधनाचा विषय “महानुभाव पंथाचे संस्कृत साहित्याला 
योगदान' हा असल्याने यातील द्वितीय प्रकरणात 'महानुभाव पंथाचा परिचय' 
करून देण्यात आला आहे. 
याच महानुभावीय पंथामध्ये स्वामींच्या उत्तरापथे गमनानंतर त्यांच्या आठवणी 
मनात ताज्या राहाव्या, स्वामींचे नित्य स्मरण करता यावे यासाठी म्हाईभटाने 
“लीळाचरित्र' या ग्रंथाची रचना केली. कालांतराने याच ग्रंथातील श्रीचक्रधरोक्त 
वचनांना वेगळे काढून 'सूत्रपाठ' तयार करण्यात आले. स्वामींची वचने ही प्रसंग, 
भाव आणि विचार यानुसार नित्यनूतन भासत असल्याने या सूत्रांचे अर्थनिर्धारण 
करण्यासाठी लक्षणरत्नाकरासारखे ग्रंथ निर्माण झाले. त्यानंतर असे अनेक ग्रंथ 
निर्माण झाले. पंथात जास्तीत जास्त साधक हे ब्राह्मण पंडित असल्याने त्यांचे 
संस्कृत भाषेवर प्रभुत्व होते. स्वामींनी मराठी भाषेला धर्मभाषा मानले असले 
आणि नागदेवाचार्यानी मराठी व्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये काव्यनिर्मिती करण्यास 
मनाई केली असली तरी या पांडित्याने रसरसलेल्या कबींनी आपल्या काही रचना 
या संस्कृत भाषेतूनही रचल्या. यामध्ये चरित्रात्मक, कथात्मक, तत्त्वज्ञानात्मक 
आणि स्तोत्रात्मक ग्रंथांचा समावेश आहे. या सर्व ग्रंथांचा आणि काव्यांचा 
वर्ण्यविषय स्वामींचे गुणमाहात्म्य आणि स्वामींनी निरुपिलेले तत्त्वज्ञान यावर 
आधारित अहे० क्ष्मा AAT HL APRA CMA मर्यादा 
नक्कीच आहे म्हणून “महानुभावीय साहित्य-संक्षिप्त परिचय” या तृतीय 
81 


प्रकरणांतर्गत पंथातील मराठी आणि संस्कृत साहित्याचा अतिसंक्षिप्त परिचय 
करून दिला आहे. 

स्वामींच्या सेबकवर्गात केशिराज व्यास, लक्ष्मीधर भट, आनेराज व्यास, 
भास्करभट्ट बोरीकरांसारखे व्युत्पन्नमती आणि तात्विक चिंतनात गती असलेले 
विद्वान होते. या सर्वानी विविध विषयावर आधारित आपापल्या ग्रंथरचना निर्माण 
केल्या. या सर्व संस्कृत रचनांचे वर्गीकरण करून प्रस्तुत संशोधनात चतुर्थ प्रकरणात 
“महानुभाव पंथातील चरित्रात्मक संस्कृत ग्रंथः आणि पाचव्या प्रकरणात 
“महानुभाव पंथातील तत्त्वज्ञानात्मक संस्कृत ग्रंथ’ यांचे संक्षिप्त विवेचन 
केलेले आहे. शिवाय सहावे प्रकरण हे संपूर्ण “महानुभावी स्तोत्रवाङमया'ला 
वाहिले आहे. 

कोणताही धर्म आणि त्यातील तत्त्वज्ञान हे मनुष्याच्या उत्कर्षासाठी 
असतो. मानवातला मानव जागृत करणे, त्याला माणुसकी शिकविणे हेच तर 
धर्माचे मुख्य कार्य आहे. यात महानुभाव पंथ कुठेही कमी पडलेला नाही. 
माणसाच्या आचारविचारापासून सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार करून स्वामींनी आपल्या 
भक्तांना उपदेश केला आहे. स्वामींची काही मुखोदरत वाक्ये “महानुभाव संस्कृत 
साहित्य आणि मूल्यशिक्षण’ या सातव्या प्रकरणात समाविष्ट केलेली आहेत. 
यामुळे स्वामींना आपल्या भक्तांकडून कशाप्रकारचे वर्तन अपेक्षित होते हा अनुमान 
काढता येतो. 

प्रस्तुत संशोधनात वरील सात प्रकरणांच्या अभ्यासांती जे निष्कर्ष आले 
ते या आठव्या प्रकरणात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. 


८.१ निष्कर्ष - 

१. महाराष्ट्रात जर महानुभाव पंथ उदयाला आला नसता आणि या पंथाने 
मराठीला आपली धर्मभाषा मानली नसती तर केशिराज व्यास, कवी नरेन्द्र, 
दामोदरपंडित, भास्करभट्ट बोरीकर इत्यादी विद्वानांनी संस्कृत साहित्यवधूला आपल्या 
विविधांगी संस्कृत रचनांनी नखशिखांत सजविले असते यात तिळमात्रही शंकाच 
नाही. श्रीचक्रधर स्वामींच्या मार्गात ही विद्वानशिरोमणी मंडळी आली आणि तो 
लाभ मराठी साहित्यवधूला झाला. तरीही यामुळे संस्कृत साहित्यवधू उपेक्षित 
राहिली असे म्हणता येणार नाही. मोजकेच परंतु लक्षणीय दागिण्यांनी या पंडितांनी 


तिला FEE PRR RL पाठा अणा FR viet डके 


२. महानुभाव साहित्य हे मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा अत्यंत समृद्ध व 
82 


संपन्न ठेवा आहे. हे साहित्य विविधतेच्या बाबतीत इतर कोणत्याही साहित्यापेक्षा 
सरस ठरेल. चरित्र, आत्मचरित्र, आख्यान काव्ये, ओवीकाव्ये, प्रबंधकाव्ये, 
इतिहास, स्थळवर्णने, तत्त्वज्ञान, साधनग्रंथ, भाष्यग्रंथ, गीताटीका, 
कोशवाड्मयासोबतच सांकेतिक लिपीची निर्मिती करून महानुभाव पंडितांनी मराठी 
साहित्याला खऱ्या अर्थाने वैभवसंपन्न केले. याच आधारावर रचलेल्या संस्कृत 
ग्रंथांचीही संस्कृत साहित्यात भर पडली आणि संस्कृत साहित्य हे अशाप्रकारच्या 
विविधांगी तात्त्विक ग्रंथांनी समृद्ध झाले. 

३. महानुभावांची ही प्रचंड साहित्यनिर्मिती सांकेतिक लिपीमध्ये निबद्ध 
असल्यामुळे गेल्या साडेसातशे वर्षापासून महानुभावांच्या अनेक ग्रंथांचे पूर्णपणे 
वाचनही होऊ शकले नाही. यातच भर पडली ती सस्कृत साहित्याची. हे साहित्य 
संस्कृत भाषेत असले तरी सांकेतिक लिपीने युक्त आहे. म्हणून आजही कितीतरी 
महानुभावीय लिपिबद्ध ग्रंथ अज्ञात आहेत. 

४. महानुभाव मराठी साहित्य जसे 'लीळाचरित्रा' पासून निर्माण होऊन 
आजतागायत त्यात विविध मराठी ग्रंथांची भर पडत आहेत. त्याचप्रमाणे महानुभाव 
संस्कृत साहित्यालाही रत्नमालास्तोत्रा' पासून सुरूवात झाली आणि आजतागायत 
नवनिर्मिती सुरूच आहे. परंतु संस्कृत साहित्यावर मराठी साहित्याइतके मुद्रण 
संस्कार झालेले नाहीत. मागील पन्नास वर्षापूर्वीच्या कालावधीत काही थोडीफार 
संस्कृत काव्ये व गद्यरचना प्रकाशित झालेल्या आहेत. या सर्व साहित्याचा 
आढावा घेऊन त्यावर टीका लिहिणे आवश्यक आहे. 

५. संस्कृत महानुभावीय कवींनी विविधांगी रचना करून संस्कृतानुरागी 
विद्वानांसाठी फार मोठे बौद्धिक खाद्य उपलब्ध करून दिलेले आहे. आवश्यकता 
आहे ती पंथीय आणि पंथीयेतर विद्वांनानी याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याची. ज्याप्रमाणे 
चंदन जसजसे उगाळत जावे तसतसा त्याचा सुगंध सर्वत्र दरवळत राहतो त्याचप्रमाणे 
या संस्कृत ग्रंथांचा, काव्यांचा आणि स्तोत्रांचा जसजसा अभ्यास केल्या जाईल 
तसतसा त्यातून नित्यनूतन तत्त्वज्ञानाचा परिमल आसमंतात दरवळत राहणार यात 
शंकाच नाही. अनेक ग्रंथालय, मठ, आश्रमाच्या कपाटात बंदिस्त असलेल्या या 
ग्रंथांना प्रकाशात आणल्यास काळाच्या उदरात गुडुप झालेल्या ग्रंथांचाही आपोआपच 
शोध लागल्या शिवाय राहणार नाही. 

६. संस्कृत ही प्राचीन भाषा आहे. आजच्या काळात ही भाषा शिकून 
काय लाभ £ “असी a BARES PEST BEATS TA अत्यंत 


83 


मार्मिक उत्तर आढळेल. म्हणूनच महानुभाव पंथ हा सर्वस्वी मराठी भाषेचा उदोउदो 
करणारा पंथ असला तरी आजही महानुभावीय वासनिक आणि महंत हे संस्कृत 
भाषेचा अभ्यास करताना दिसून येतात. पंथातील काही विद्वान महंतांनी याकडे 
लक्ष पुरविले आणि आजच्या विज्ञान युगातील सुशिक्षित माणसाला भक्तिसंपन्न 
करण्यासाठी आणि भक्तिवंताला ज्ञानवंत करण्यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील 
श्रीरामपूर तालुक्यात माळवाडगाव येथे सर्वज्ञ विद्यापीठाची स्थापना करण्यात 
आली आहे. तसेच महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यात श्रीचक्रधर गुरुकुलम्‌” हे 
संस्कृत महाविद्यालय आहे. येथे सर्वच महानुभाव धर्मग्रंथांचा अभ्यास होत 
असला तरी संस्कृतोद्भव ग्रंथांचा समावेशही पाठ्यक्रमात केलेला दिसून येतो. 

बाराव्या शतकापासून आजतागायत “यथाशक्ती निरंतरम' महानुभावीय 
संस्कृत साहित्यवधूला अलंकृत करण्यासाठी अव्याहत प्रयत्नरत आहेत. हेच तर 
खरे त्यांचे योगदान आहे. 

७. महानुभावीय आजही संस्कृतच्या प्रचारप्रसारासाठी अहोरात्र झटत 
आहेत' अशा मताची एक प्रतिक्रिया नागपूर विद्यापीठातील संस्कृत विभागाचे 
माजी विभागप्रमुख डॉ. के. रा. जोशी यांनी दिलेली आहे. त्यांच्याच शब्दांत 
सांगायचे झाल्यास, “एवं गतेऽपि मराठीभाषां धर्मभाषात्वेन मानयन्तो महानुभावाः 
पुनरपि संस्कृतम्‌ अधिगन्तुं प्रयतिताः। दिवं गताः आराध्य मुरलीधर शास्त्रिणः स्वयं 
फैजपुरे आजीवनं संस्कृतमहाविद्यालयं संस्कृतम्‌ अध्यापयितुं प्रचलितवन्तः। 
सम्प्रदायस्य eA, TART, प्रचारार्थ च भारते तथा प्रवृत्तिः स्वाभाविकी 
तिष्ठति। साम्प्रतं देशीभाषामुखेन संस्कृतोन्मुखीकरणं यथा समाजहिताय भवति तथा 
अद्यत्वे सुबोधसंस्कृतोपयोगेन संस्कृतदिशा समाजप्रवर्तनं श्रेयसे भवति। इदं राष्ट्रकार्यम्‌ 
अद्य श्रीमान्‌ बीडकर शास्त्रिमहोदयः अस्यां भारतीय परम्परायां स्वामिश्रीचक्रधरचरितं 
संस्कृते निवेदयति।''१ 

८. महानुभावीय सर्वच ग्रंथ जर मराठी भाषेत आहेत तर मग त्यांना 
संस्कृत भाषा शिकण्याची गरजच काय? हा प्रश्‍न उपस्थित केला असता महानुभाव 
अध्यासन केन्द्र, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावतीचे संचालक म. 
डॉ. सोनपेठकर बाबा यांनी केंद्रात जतन करून ठेवलेली हस्तलिखिते आणि 
पोथ्या निदर्शनास आणून दिल्या की ज्या आजतागात अप्रकाशित आहेत. शिवाय 
“जे ग्रंथ संस्कृतमध्ये आहेत त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी, त्यातील ज्ञान जगापुढे 


मांडण्यासाठी आणि" Sah aes तत्वज्ञान केवळ SLT" मर्यादित न 


84 


राहता ते अटकेपार जाण्यासाठी आज संस्कृत भाषेचे ज्ञान होणे अत्यंत गरजेचे 
आहे.” असे त्यांनी आपले प्रांजळ मत मांडले. आज सर्वच महानुभावीय ज्ञानीयांच्या 
मनात ही सुप्त इच्छा आहे की, आपल्याला संस्कृत भाषा अवगत असावी. म्हणून 
आज ही भाषा शिकण्यासाठी महानुभावीय इच्छुक आणि तत्पर आहेत 

. एम. जे. कॉलेज, जळगाव येथील निवृत्त प्राध्यापक म. मो. केळकर 
यांची दुसरी प्रतिक्रिया महानुभावीयांच्या संस्कृतसाहित्याच्या योगदानासाठी अत्यंत 
मार्मिक आहे. ते म्हणतात, “'माननीयेन श्रीबिडकरमहोदयेन श्रीचक्रधरस्वामिनः 
जीवने घटिता: घटनाः वर्णिताः। एताः घटनाः मूलतः मराठी भाषायां एव लिखिताः 
सन्ति। तत्‌ संस्कृतभाषान्तरस्य किं प्रयोजनम्‌? इति केचित्‌ आक्षेपं कुर्युः। संस्कृतभाषा 
सर्वभाषाणाम्‌ जननी। दाक्षिणात्याः भाषाः संस्कृताधाराः एव। अतः एताः कथाः 
दक्षिणभारते, उत्तरभारतेऽपि प्रसारिताः भवेयुः इति संस्कृतानुवादस्य प्रयोजनं इति मे 
fas" 

१०. महानुभावीयांची “मराठी भाषा ही आई आहे' तर 'संस्कृतभाषा ही 
मावशी आहे' असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. “माय मरो; पण मावशी जगो' 
या म्हणीनुसार आई आणि मावशीला समानतेने बघण्याचा पंथीयांचा दृष्टिकोन 
दिसून येतो. आई तर पाहिजेच; परंतु मावशीला पण सोडावेसे वाटत नाही. असा 
विचार करूनच पंथीय विद्वान संस्कृतभाषा नावाच्या आपल्या मावशीला जगविण्याचा, 
तिला सजविण्याचा, तिचे अंतरंग समजून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. 
हेच तर महानुभावीयांचे संस्कृत साहित्याला मिळालेले भरीव योगदान आहे. 


८.२ संशोधकांसाठी सूचना आणि सविनय आग्रह - 

१. प्रा. मनोहरशास्त्री शेवलीकर यांच्या दृष्टातस्तोत्रम' या संपादकीय 
पुस्तकाच्या मलपृष्ठावर प. पू. प. म. हंसराज खामनीकर यांनी आपल्या अभिप्रायात 
'दूष्टांतनामावली स्तोत्रम्‌' या स्तोत्राचा उल्लेख आहे. या स्तोत्रावर कोणतीही 
टीका आजपर्यंत उपलब्ध नाही. यादृष्टीने संशोधकांनी कार्य करणे आवश्यक 
आहे. 

२. रत्नमाला स्तोत्राचे संपादक श्री ब्रह्मानंद देशपांडे लिहितात, 
“रत्नमालेच्या हस्तलिखितात रत्नमाला स्तोत्र संपल्यानंतर ८० श्लोकांचे 
“श्रीमुरारिपण्डितः' या उल्लेखाने तर ७ श्लोकांचे “श्रीदामोदरपंडितः' हा उल्लेख 


असलेले RE ER u TEST anskr पढील जवळजवळ, amt CAR? पाने कोरी 
आहेत.''* हे दोन्ही स्तोत्र अर्धवट आहेत की पूर्णावस्थेत? याविषयी संशोधनक करून 


85 


ते प्रकाशित करणे गरजेचे आहे. 

३. महंत दि. वि. बीडकर आपल्या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत लिहितात, 
“महानुभावसाहित्ये शताधिकसंख्यकाः संस्कृतबद्धा: ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते।'” पुढे 
असेही म्हणतात, “जलग्राम आकाशवाणीद्वारा देववाणीत: त्रीणि नाटकानि 
प्रसारितानि।'' ही नाटके आज प्रकाशित आहेत की अप्रकाशित? याचा शोध 
घेऊन शंभरावर अधिक ग्रंथांचा मागोवा घेणेही नितात गरजेचे आहे. 

४. आज महानुभाव संप्रदाय आणि त्यातील संस्कृत साहित्यातील 
अनेक संदर्भाचे नीट आकलन न झाल्याने या संप्रदायासंबंधी गैरसमज अधिक 
झाले आहेत. यासाठी महानुभाव संप्रदाय आणि त्याच्या साहित्याचे यथायोग्य 
पुनर्सशोधन होण्याची आवश्यकता आहे. 

५. महानुभावीय संस्कृत साहित्य यत्रतत्र विखुरलेले आहे. त्यांना एकत्रित 
करणे म्हणजे महाराष्ट्रच काय; परंतु महाराष्ट्राबाहेरही जिथे कुठे महानुभावीय 
आश्रमात विद्वानभक्त ग्रंथप्रकाशनाचे कार्य करत असतील अशा सर्व स्थळांना भेटी 
देऊन ग्रंथसंशोधन करणे होय. हे कार्य कठिण आहे; पण अशक्य नक्कीच नाही. 
त्यामुळे प्रस्तुत संशोधनात दिलेली संस्कृत ग्रंथांची नामावली किंवा ग्रंथांचे विवेचन 
हे एवढेच आहे. यापेक्षा अधिक संस्कृतग्रंथ प्रकाशित किंवा अप्रकाशित स्वरूपात 
आढळणारच नाहीत असा संशोधिकेचा अट्टहास नाही. इतरत्र अजूनही ग्रंथ 
आढळल्यास त्यांचा समावेश प्रस्तुत संस्कृत नामावलीत करून त्याविषयी पुढील 
अभ्यास करता येईल. ही ईश्वरसेवाच असेल. 

६. सर्व प्रकाशित आणि अप्रकाशित महानुभावीय संस्कृत साहित्य 
शुद्धस्वरूपात पंथियांसमोर तसेच पंथियेतर जिज्ञासू विद्वानांसमोर आणण्याचे कार्य 
करून अभ्यासू मंडळींना अध्ययनाध्यापनासाठी, संशोधनासाठी मार्ग खुला करून 
देणे आजच्या घडीला नितांत गरजेचे आहे. यासाठी आपल्या पूर्वजांनी जो 
साहित्यरूपी ठेवा आपल्याला दिला आहे. त्याविषयी आपल्या मनात आदर 
आणि परंपरेप्रमाणे हा ठेवा पुढे नेण्याची इच्छा असायला हवी. यासाठी आवश्यक 
ते प्रयत्न आपणच केले पाहिजे. 

७. 'दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌।' असे म्हणतात. म्हणून ही साहित्यरूपी ठेव 
जगताच्या कल्याणासाठी आहे. तिचे रक्षण आणि जतन केलेच पाहिजे असा 
विश्वास जर मनात असेल तर हे कार्य सहज शक्य आहे. म्हणूनच या अनमोल 
ठेव्याचे संरक्षण" करण्याची" Hae Sa PRS Pa Gs आहे. 


86 


आजच्या घडीला सर्व संस्कृत भाषेतील महानुभावीय अप्रकाशित साहित्य प्रकाशित 
करण्याची आणि प्रकाशित असलेले साहित्य विद्वानांपर्यंत पोहोचविण्याची धुरा जर 
सांभाळली तर आपण अंशत: का होईना महानुभावीय कवींच्या क्रणातून मुक्त 
होण्यासाठी तडफडत आहोत असे स्वामींना वाटेल आणि या विचारानेच त्यांची 
प्रसन्नता आपल्या पदरी पडेल. आपला आनंद द्विगुणित होईल तो दुय्यम. 

ही पंथाची सेवा अनेकांकडून घडावी हीच साधनदात्या भगवान श्रीचक्रधर 
स्वामींच्या चरणी विनम्र प्रार्थना! ! 
श्रीचक्र धरार्पणमस्तु ! ! ! 


संदर्भ ग्रंथ - 

१. लीळाचरित्र, (हिराईसा पाठाचा संशोधित अनुवाद) संपादक, अनुवादक व 
प्रकाशक विद्याधर पंजाबी, प्रथमावृत्ती 

२. महानुभाव पंथ, लेखक - प. म. श्री बाळकृष्ण महानुभाव शास्त्री, प्रकाशक- 
मधुकर शास्त्री कवीश्वर, सहावी आवृत्ती 

३. महानुभावांची अक्षरलेणी -संपादक डॉ. राजेन्द्र वाटाणे, डॉ. रेखा जगनाळे, 
राघव पब्लिशर्स अण्ड BRA, नागपूर, प्रथमावृत्ती २०१६ 

४. उपदेश (गृहस्थ साधकाची आचारपद्धती), लेखक - मुरलीधर महानुभाव कोळपकर 
(उपाध्ये), प्रकाशक -श्री. श्रीकृष्ण सीताराम सूर्यवंशी पाटील (पेठकर) ,प्रथमावृत्ती 
१९८६ 

५. महानुभाव साहित्यःशोधसंचार, डॉ. अविनाश आवलगावकर, प्रतिमा प्रकाशन, 
पुणे, प्रथमावृत्ती-२००६ 

६. महानुभाव गद्य, डॉ. शं. गो. तुळपुळे, विदर्भ मराठवाडा बुक कंपनी, पुणे, 

द्वितीय आवृत्ती १९७० 
. स्मृतिस्थळ , संपादक - वा. ना. देशपांडे, व्हीनस प्रकाशन, पुणे 
. लक्षणरत्नाकरः, पंडित आनेराज व्यास, संपादिका- त. कांताबाई लासूरकर, 
प्रकाशक श्री दत्तकृपा कृष्णराज प्रकाशन, प्रथमावृत्ती २००८ 

९. मराठी भाषेचे वैभवःमहानुभावी सांकेतिक लिपी, डॉ. प्रवीण बनसोड, सुगम 
प्रकाशन, अमरावती, प्रथमावृत्ती २०१२ 

१०. दूष्टान्तस्तोत्रम्‌, केशिराजबास, संपादक प्रा. मनोहरशास्त्री शेवलीकर, सर्वज्ञ 


थमावृत्त ` Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


विद्यापीठ, प्र 


~ छ 


87 


GE 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


महानुभावांचा इतिहास, म. मुरलीधर कोळपकर, प्रकाशक - म. श्री प्रभाकरबाबा 
संन्यासी महानुभाव, यवतमाळ, तृतीय आवृत्ती २०१० 

ब्रह्मविद्याशास्त्र, पं. य चक्रपाणी व्यास, संपादक, प्रकाशक - म. मुकुंदराज 
आराध्य, प्रथम आवृत्ती जुलै १९२६ 

बिंगुळिका स्तोत्र, संपादक पू. म. श्री विजराज शास्त्री नांदगावकर, 
प्रकाशक- श्रीमान आनंदराव गजभिये, प्रकाशनतिथी वसंतपंचमी १९३७ 
सार्थ सुबोधम्‌ सर्वज्ञ श्रीचक्रधर लीलामृतम्‌, लेखक - दिगंबर विश्वनाथ 
बीडकर, श्रीचक्रधर गुरुकुल प्रकाशन, प्रथम आवृत्ती २००६ 

पूजावसर, संपादक - महंत डॉ. श्रीसोनपेठकर महानुभाव, राजोग प्रकाशन, 
संवत्सर, प्रथम आवृत्ती २०१६ 

महानुभावीय भागवत्सारयचाळिशी, अर्थकार - महत श्री. राजधरबाबा 
भालोदकर महानुभाव, प्रकाशक-त्री. चंद्रकांत गंगाधर महाजन, प्रथम 
आवृत्ती २००८ 

नैतिक मूल्यशिक्षण, डॉ. सौ. किरण नागतोडे, विद्या प्रकाशन, नागपूर, 
२००६ 

प्राचीन मराठी गद्य : प्रेरणा आणि परंपरा, डॉ. श्री. रं. कुळकर्णी, मेहता 
प्रकाशन, पुणे १९९१, पृ. क्र. ३१ 


«fø ale ale ale als als ale ale als ale als als ale ale als als 
20२ >* ON SFr २२ SY ०२ >* ०२ ०२ EI > ०२ ०२ ०२ ०२ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


88 


